वर्षे वें ] 


मे १९५३ 


[ अंक ८ वा 


स्टॅलिन : कम्युनिस्ट क्रान्तीचा कारागीर . 
जागतिक राजकारणाच| रागरंग . 

सोव्हिएट नवसंस्क्राते व विचारक्रान्ति 
सामाजिक परिपदेचा पुनश्च हारिः ३* 
आद्य महाराष्ट्रीय समाजल्षेत्रिका : सावित्रीबा 


शिक्षणाची पुनर्धंटना 
रमणीय असम 

श्री. केसरबाई केरीकर 
संस्क्रुत व्याकरणांतील 


भक्तिमार्ग 


त.ती. लक्ष्मण्ास्री जोशी 
प्रा, ना. र. देदापांडे 
श्री. र. के, खाडलकर 
श्री, ना. ग. गोरे 


फुले . प्रा, गं. बा, सरदार 


श्री. पु. का. ओक 
श्री ग्रेमा कंटक 
श्री. केशवरांव भोळे 
डॉ. वा. वि. करंबेळकर 


कॉळेज-विद्याथ्यांची आर्थिक प रि स्थिति 
प्रा. दे. अ. दाभोलकर व प्रा. शि. श्री. काळ 
कावेता, पत्रव्यवहार, सारसंकलन 


> 


अनुक्रमणिका 


किंमत १ रुफ्या 


 -- 
-£. ळा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


१. टॅ 6 
१ / ७ किरत 1 
«८ &/म््, रडि > 
॥७ नवभारत ् 
ष्य धि ७५ डे १६ 
हि क ल 
नट िरभतमहोत्सवी. ॥ 
पक क क 
८ शाक के 
.) डं 0१ हे . 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्र 


क णक गाण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' 1 खरलवड 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


१९५२३ 
संचालक : श्री, शंकरराव देव 
संथादक-मंडळ 

साचार्य शा. दू. जावडेकर-आचाये स. ज« भागवत - श्री. हरि ळष्ण मोहनी -प्रा. वि. म. बेडेकर 
का, संपादक 
पसरवल्या चतक नयाय वक का कासानक पक जजासकतादाल मक ससा तुतकव्हाा काळयानळजतन्यक येनवकच्यकयलकलकखजमक 
संस्कृत व्याकरणांतील भक्तिमार्ग डॉ. वा. वि, करंबेळकर १---७ 

मनांत माझ्या श्री, मधु वाबगांवकर ७ 
शिक्षणाची पुनघेटना श्री. पु. का. ओक ८-१३ 

अश्रूंनो-- ! श्री, द. श॑. कुलकणी १३ 
स्टॉछिन : कम्युनिस्ट क्रान्तीचा कारागीर त. ती. लक्ष्मणशास््री जोशी १४-१९ 

कोळेजमधील विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिति 

प्रा, दे, अ. दाभोलकर व प्रा. शि. श्री. काळे २०-२२ 
जागतिक राजकारणाचा बदलळेळा रागरंग प्रा. ना. र. देशपांडे २३-३० 
रमणीय असम श्री. प्रेमा कंटक ३१-२६,२३९ 
आद्य महाराष्ट्रीय समाजसेविका : सावित्रीबाई फुळे प्रा, गं. बा. सरदार ३७-३९ 
श्री. केसरबाई केरीकर श्री, केशवराव भोळे ४०-४९ 
सोव्हिएट नवसंस्क्रर्ताने केलेढी वैचारिक क्रान्ति श्री. र. के. खाडिलकर ४२-४७ 

शिल्पकार | प्रा. दे, अ. दाभोलकर ४७ 
सामाजिक परिपदेचा पुनऱ्र्य हरिः 3” श्री, ना. ग. गोरे ४८-५२ 
पत्रव्यवहार : १. शिक्षक व समाजकार्य प्रा. प्र. रा. दामडे पवनार 
२. दोंड्रचें सर्वोदयकेन्द्र श्री. भाऊ धरमीधिकारी ५४-५५ 

३. बाहुबली येथील गुरुकुल श्री, प्रे. द. शहा ५५ 
सारसंकळलन ५५-६४ 

“२ कि ० 

त्ाषंक रु. ९ सहामाहा रु. ५ अंकास रु, ९ 


इं मासिक र. ग. जोशी यांनी सुलभ मुद्ठणाळ्य, २९१ शनिवार, पुणे २, येर्थे छापून 
सुळभ राष्ट्रीय गरेयमाळेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रासेद्ध केलें 


स्स टना होनन 


 -- 
-£. क. त 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१. रट ठ 
५४४ य 1 
ळ हमिव्णेळ ७ 
॥७ नवभारत ् 


कन धि ७५ > ३०१६ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


षु र] नड 
नवभारत, ने ३९८५६३ 
७_ 
ल॑॑खक-पपरच यू--र 
[या सैकांतीळ खालीं पाश्चय दिलेल्या लेखकांशिवाय, इतर लेखकांचे लेख या वषांच्या मागीळ 
अंकांतून आढळे असून, त्या त्या वेळीं त्यांचा परिचय दिला आहे.---क्रा. सं. ] 


डा. वा. वि. करंवेळकर एम्‌. ए. पीएच्‌. डी., काव्यवेदान्ततीथ,  साहित्याचाय --- नागपूर 


महाविद्यालयांत संस्कृतचे प्राध्यापक व नागपूर विद्यापीठांत प्राचीन-' 


हस्तळिखितग्रंथाधिकारी. संस्टतिप्रदीप *, भारतायांचा सांस्कृतिक 
उत्कर्ष ' इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, ' अथरवसंस्कात ? या विष्रया- 
वरील यांचें पुस्तक प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. 

श्री. म. दां. वावगांवकर--नागपूर येथील मॉरिस केलिजमध्यें बी. ए. च्या वर्गातील विद्यार्थी, 

श्री. पु. का. ओक वी. एस्सी, बी. टी.---पुणें येथीळ न. म. चि हायस्कूलमध्ये शिक्षक आणि 
पयंवेक्षक ( 81)९101501 3 

तकंतीथे लक्ष्मणज्ञात्री जोशी ( बाई )--' वर्मकोदा'चे सुप्रतिद्द संपादक. ' हिंदुघर्मसमीक्षा ?, 
: जडवाद >, ' वेदिक संस्कृतीचा विकास इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, 

प्रा, शि. श्री. काळे--पुगे येथील वृ. म, कामर्स कोठेजमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, 

श्रा. कशवराव भोळे ( पुणे )--सुप्रासिद्ध संगीत-दिग्दर्शाक. : आजकालचे प्रसिद्ध गायक ? 
पुस्तकांचे लेखक. 

श्री, र. के. खाडिलकर बी. ए. एटएठ. बी ( पुणे ) शेतकरी-कामकरी-पक्षाचे एक विचारवंत 
नेते. गेल्या वर्षी श्ांततापरिधदेकारेतां ते चीनळा गेले होते. तेथून परत 
आल्यावर त्यांनीं नवचीनसंबंधीं लिहिळेल्या लेखांचे : नवचीनच्या 
निर्मितीची रूपरेषा ह त्यांचें पुस्तक नुकतेंच प्रतिद्ध झालें आहे. 

श्री. ना. ग. गोरे ( पुगें )--समाजवादी पक्षाचे एक विचारवंत नेते. ' नेहरूंचे आत्मचरित्र 

वेश्वकुडबवाद ? इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, ते नेपाळ व आसामला 

उकतेच जाऊन आले. तेथून आल्यावर त्यासंब्रंधी त्यांनीं लिहिलेल्या 
ळेखांचीं अनुकरनें * पेटूूं लागठेढा हिमाळय ?, ' भारताची पूर्य सरहद ? 
हीं पुस्तके नुकतींच प्रसिद्ध झालीं आहत. भे 


इत्यादि 


* मानवाच्या व मानवसंस्क्रतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल अशा 
प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणे, हे वा भासिकाचें 
श्यय व उद्दिप् आहे 

% या मासिकांत येगाऱ्या ळेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा 
किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाही 

 मासिकांत प्रासेद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा संयम आणि 
सहिष्णुता असतील अश्टी काळजी घेतली जाईल 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


न्ह्& ह अमृतमहोत्सवी, न 
भ्र 


बटा व बतारटर्फ> औक 
ण 
५, 


य 


ह्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


1.0. 


डॉ. विनायक वामन करंबेळकर 


संस्कृत व्याकरणांतीलळ भक्तिसार्ग 


भारतीय वुद्धिमत्तेने ग्याकरणशास्त्राचा अभ्यास 
परमात्कषास नेळा आणि भगवर्द्धाक्ति ही तर 
भारताचें वेशिष्ट्य आहे.  भारतवर्षींयांच्या 
या दोन वेशिष्ट्यांत कांही अन्योन्यसंबंध 
असणें शक्‍य आहे काय £ हा प्रश्न आपाततः 
असंत्रद्ध वाटण्यासारखा आहे; पण विचारान्तीं तो 
तसा वाटण्याचे कारण नाहीं. चिकित्सक बुद्धीने 
पदपदाथांचें निरीक्षण आणि विन्छेषण करतांना 
आमचे वैयाकरण इंश्वरदत्त अशा आपल्या भाक्ति- 
रूपी देणगीला विसरळे कीं काय हेंच आपणांस 
पाहावयाचें आहे. व्याकरण आगि भाक्ति या दोहोंत 
विषयसंत्रंध असण्याचे कारण नाहीं, हें खरें. 
व्याकरणशास्त्रांत ज्यास “ अन्तरद्धकार्य ) म्हणतात 
असे कांहींच काय भक्तीला त्या शास्त्रांत करतां 
येणार नाहीं. त्यामुळें व्याकरण वब र्भाक्त यांचा 
संबध * बहिरिद्ध ' ठरतो. त्यामुळेच तो शास्त्रदृष्ट्या 
असिद्ध आहे. तरी देखील व्याकरणांत भक्तीने 
कोठपर्यंत प्रवेश केला आहे हे पाहणें अनाठायी 
होणार नाहीं. 
व्याकरणशासत्राचा उद्चम 

इतिहासज्त व्याकरणाचा उद्गम * चत्वारि ययुज्धा 
( कग्वेद ४.५८.२),  * चत्वारि वाक? 
(क्र. १.१६४.४५) वगैरे केदाच्या कचा 
तून, यांतील दुसऱ्या कचेच्या ' शतपथ-त्राहमणां त 
आलेल्या विवेचनावरून ( ४.१.३.१६ ) आणि 
त्यानंतर इतर वैदिक संहितांतील व्याकरणविषयक 
उल्लेख, पदपाठ, क्रगादि प्रातिशाख्ये, शोनकीय 
चतुरंध्यायी, यास्काचार्यांचें निरुक्त अश्या मार्गाने 


झाला, असें प्रतिपादन करतात. परंतु “' महे- 
श्वराच्या ठिकाणीं समुद्राप्रमाणें व्याकरणाचे ज्ञान 
आहि; त्यांतून अर्धा घट भरण्याइतर्के वृहस्पतीच्या 
ठिकाणीं आलें; त्याचाहि एक भागच होईल 
इतके इन्द्राला प्राप्त झाळें आणि दर्भाच्या अग्रा- 
बर राहणाऱ्या पाण्याच्या थेंबाएवढें व्याकरणाचे 
ज्ञान पाणिर्नांच्या ठायी आलें”? असं श्रद्धा सांगते. 
भारतीयांची श्रद्धावाद्दे अद्याच प्रकार प्रत्येक 
शास्त्राचा परमेश्वराशी संत्रंध जोडते. व्याकरणाचा 
उद्गम “महेश्वरा? पासून झाला यांत शुद्ध 
भक्ति आहे. याला आधार नरन्दिकेब्वराच्या 
£ काशिके "चा : “' नृत्य समा" झाल्यावर नट- 
राजराजानें आपला ढक्का चोदा वेळां वाजविला. 
तींच सनकादितिद्वांच्या उद्धारासाठी निर्माण 
झालेलीं ' शिवसूत्रे, ? ? * पाणिनीळा तपस्या" 
सिद्धीचे फळ म्हणून लाभळेळीं जीं “ अइउण्‌ 
बगेरे चौदा माहेश्वरसूत्रे त्या माहेश्वरसूत्रांचा कती 
म्हणजे प्रत्यक्ष शकर हा कोणी ऐतिहासिक महेश्वर 
नव्हता. तसा तो असतां तर पाणिनीरनेच 
: आचार्या; २, “ आपिश्ाळेः १, “ स्फोटायनः ?, 
६ गारग्य; यांच्याबरोबर त्याचाहि उल्लेख केला 
असता. म्हृणून वैयाकरणांच्या भक्तीने भगवान्‌ 
शेकराकडे व्याकरणशास्त्राचें कतृत्व दिलें असे ठरते, 


महेश्वर > बृहस्पति > इन्द्र > पा्णिनि, अद्य 
ब्याकरणसंप्रदायाचा महाभाष्यांत उल्लेख आहे. 
“ असे म्हणतात कीं, वृहस्पतीन इन्द्राळा दिव सहख 
वर्षे प्रातिपद शब्दांचा पाठ सांगितडा; परंतु शुद्ध 


शब्दांचा पाठ संपूर्ण होऊं शकला नाहीं. १?” 


१ समुद्रवद्‌ व्याकरणं महेश्वरे तदरधंकुम्भोड्धरणं व्ृहस्पतो । 
तद्भागभागाच्च गतं पुरन्द्रे कुशाम्रत्रिन्दूत्पतितं च पाणिनो | --( सारसतभाष्य ) 

२ नत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपब्चवारमू । 
उद्धर्छुकामः सनकादिसिद्वानेतद्विम्शे शिवसूत्रजालमू || 

३ “ एवं हिं श्रूयते बृहस्पातिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहलखं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शढ्दपारायणं 
प्रोवाच नान्तं जगाम ?? ।--( महाभाष्य पस्पश्यान्हिक ) 


ने ७ भा ७ शै 


र 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


॥९॥०७ 
ळुणिव्याळ क कक 


प क 
त्री, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नेवभारतं 


असेच अक्‍तंत्र व्याकरणांतहि सांगितलें आहे : 
“: आर्य असें म्हणतात, ' ब्रहम्याने बृहस्पतीला, 
बृहस्पतीने इन्द्राला, इन्द्राने भारद्दाजाला अक्ा 
क्रमाने हा अक्षरसमाम्नाय आला ? ?४, इतिहासकार 
या इन्द्राळा * ऐन्द्र ? ब्याकरणाऱचा कर्ता मानतात. 
परंतु *। कथासारित्सागरां “त ज्या इन्द्रदत्ताचा 
: ऐन्द्र ? व्याकरणाक्षलीं संबंध आणला आहे तो 
इन्द्रदत्त आणि हा इन्द्र एक मानणें हे खरोखरीच 
घाडस आहे. बृहस्पतिशिष्य इन्द्र वैदिक 
काळापासून व्याकरणाचा अध्यापक व अभ्यासक 
म्हणून प्रसिद्ध आहे (ते. सं. ६.४.७.३). 
यावरून तो पाणिनिपूवेकालीन होता हे निश्चित. 
मग तो जर ऐतिहासिक व्यक्त असता तर 
पाणिनीनं खात्रीनें त्याचा आपल्या अष्टाध्यायींत 
उल्लेख केळा असता. तसा उल्लेख आढळत नाहीं. 
' यावरून “ महेश्वरा ?प्रमाणें बृहस्पतिशिष्य  इन्द्रा 'ला 
देखील लोकांच्या श्रद्धावुद्धींतच स्थान आहे असें 
म्हणणे योग्य ठरेल, 
“* अक्षर ” शब्दाची व्युत्पात्त 

वर्णवाचक “* अक्षर * रब्द देखील वेयार 
करणाच्या श्रद्धाभक्तीकडेच बोट दाखविणारा 
आहे. न नाश पावणारे, ज्याचें अधिक विच्छेदन 
करतां येत नाहीं ते अक्षर. वाक्याचे विभाग 
केल्यानंतर शब्द उरतात. त्या शब्दांची फोड केळी 
कीं अक्षरें उरतात. जे उरते ते अक्षर, कारण त्यापुढे 
विशछेषणाची गति कुंठित होते. ऐतरेय आरण्यकांत 
परभह्माचें असेंच वर्णन येते'*, त्याची “ न क्षरतीति 
न चलतीति प्रघानत्वात्‌ अक्षरं स्वर उच्यते ? या 
ब्याकरणसिद्ध अक्षर शब्दाच्या व्युत्पत्तीशीं तुलना 
करून पाहण्यासारखी आहे. परत्रह्म आणि अक्षर 


४ यथार्या ऊचुः | ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच । वृहस्पातिरित्द्राय । इन्द्र 
७००००० तं खल्विममक्षरसमाम्नायमित्याचक्षते | ---( कक्तन्त्रव्याकरण ) 


यांचें एकत्व भतृदरीने 'वाक्यपदीया "च्या पहिल्याच 
“छोकांत ग्हीत धरलें आहे. वर्णोच्चार झाल्या 
बरोबर त्रिक्षणावस्थायी ध्वानि लगेच नाह पावतो. 
पण त्याच्या संस्काराने ' स्फोट ? नामक नित्य शब्द 
अन्तःकरणांत जाणत होतो. हच तत्त्व वेदान्त्यांनीं 
निराळ्या शब्दांत मान्य केळे आहे. “ अक्षराणा- 
मकारोडस्मि , ( गीता १०,३३ )* असें सांगून 
किंवा “ ओमित्येकाक्षरं त्रह्म' असें म्हणून 
(गीता. ८. १२ ) भगवंतांनींच अन्तःकरणांत 
जागत होणारा नित्य शब्द व प्रत्यक चतन्य एक 
असल्याची कबुली दिळी आहे. वेयाकरणांची ही 
तत्त्वनिष्ठा सर्वमान्य झाली आहे. 
पाणेंनीय व्याकरणांतीळ उदाहरणें 

व्याकरण हा विषयच असा आहे कीं त्यांत 
भाषेतील शब्दांच्या प्रवृत्ती ओळखून त्यांच्याविषयी 
नियम बनविण्यांत वेयाकरणांची मति गुंतून 
पडलेली असते, प्रत्यक्ष पाणिनीच्या “अष्टाध्यायी त 
तर अगदीं सूत्ररूपार्नेंच नियम दिलेले असल्यामुळें 
त्यांत इतर कोणताच विषय येणें शक्‍य नाहीं. 
त्यामुळें ,मदोजी दीक्षिताने आपल्या 'सिद्धान्त- 
कौमुदींर?त जीं उदाहरणे दिलीं आहेत तींच 
विचारांत घेणें भाग पडते, त्यांतल्या त्यांत संधि, 
समास, कारक, कृतू, तद्वित वगेरे प्रकरणांत 
उदाहरणें देण्याला थोडा अधिक अवकाश सांपडतो, 
म्हणून तिकडे लक्ष दिळें तर * सुद्ध बुपास्य: 
५ श्रीश्याः ,  ' देत्यारिः ?, *। शिवायोनमः र 
 हरिः शेते?, ' शार्क्िज्ञय ', ' हरि वर र 
ी 1 त रामः *, अजन्तांत चालवून 
दाखाविले पडावा वगेरे शब्द आणि विशेषतः 
कारकप्रकरणांत आलेलीं-' हरि: सेव्यते ?, 


भारद्वाजाय | 


५ एष वा अक्षरम्‌, एब छेभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्य: क्षराते, न चैनमतिक्षरन्ति | 
६ अनादिनिघनं ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षर । विवतेते$थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 


७ एक सुभाधितकार या गीतेच्या 'छोकांतील 
करतो £ “' अक्षराणामकारो5हमिति विष्णु 
भवता सो५पि यत्सत्यम्ताकारेण लघूकृतः || 


अनुक्रमणिका 


र्ट 
अकारा *वर कोटी कडून राजाची स्तुति 
खयं नुबन्‌ । 


"च सुभाषितावलि २४६०) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृत व्याकरणांतील भक्तिमार्ग 


£ शत्रूनगमयत्स्वगे वेदाथे स्वानवेदयत्‌ । 

आडायच्चामृतं देवान्‌ वेदमध्यापयद्विधिम्‌ ।| 

आसयत्सलिले पृथ्वी यः स मे श्रीहीरिगातिः || 
८ अधिशेते वेकुण्टं हरिः ,, ' हा कृष्णामक्तम्‌ ), 
£ अन्तरेण हरिं न सुखम्‌ ?, ' पुण्यन दृष्टो इरिः, 
६ हरये रोचते माक्तः १, “ भक्तिशीनाय कल्पते 
वगेरे सर्व उदाहरणें भगवद्धाक्तिप्रचानच आहेत. 
त्याचप्रमाणे 'प्रोढमनोरमें?त देखीळ अश्या अनेक 
उदाहरणें आलीं आहेत. त्यांपैकी एक लक्षांत 
ठेवण्यासारखे आहे: 

५६ श्ञास्त्रापासून उत्पन झालेल्या श्रेष्ठ वस्तूचा 
अनुभव आल्यानंतर व प्राकृत प्रपब्चाचा विलय 
झाल्यानंतर जी वस्तु उत्पन्न होते ती नुसती 
अनुभवाच्याच स्वरूपाची ! मग ही ती वस्तु अर्से 
पंडित देखील कसा जाणूं शकेल? ” € 
या उदाहरणाची मोज अशी आहे काँ यांत 
वरचा अर्थ परत्रह्मपर आहे, पण खरा अथ मात्र 
६ इयंतू ? ख्पसिद्धि करणारा आहे, 

त्याचप्रमाणें *“ घातुपाठां त घातूंचे जे 
अनेक अर्थ दिले आहेत त्यांत मधून मधून 
भगवक्भक्ति किंवा वैराग्य व्यक्त करणारी स्चना 
हग्गो चर होते.* पुरुषोत्तमाच्या * प्रयोगरत्नमालं "त 
५६: £ तद्विताध्यायाप्रमाणे ? असलेल्या हर्रीचें मी 
आराधन करतों ?” अश्या अर्थाचा छोक आला 
आहे.?१ तसेंच * वासुदेवविजयकाव्य ” व 
€घातुकाव्य? ही व्याकरणांत भाक्ति आणणारीं आहेत. 
पंडितराज जगन्नाथ हा जसा साहित्यमीमांसक 
होता तसाच तो मोठा वैयाकरणहि होता. त्याच्या 
६ रसगंगाधरांरत व्याकरण आणि र्भाक्त यांचा 
समन्वय करणारा पुढील कछोक येतो $ 


गुणवृद्धी परे यस्मिनैव स्तः प्रत्ययात्तमिके । 
बुघेषु सदिति ख्यातं तद्‌ ब्रह्म समुपास्महे !। 
संस्कृत कवींची व्याकरणद्वारें भक्ति 
कालिदास, भारवि, श्रीहृष, मुरारि, भडि, 
जगनाथ वगेरे अनेक कर्वींनीं आपापल्या काव्यां- 
तून व्याकरणविषयक पारिभाषिक शब्दांचा उपयोग 
करून अलंकारांचे वैचित्र्य साघलेळें अनेक ठिकाणी 
आढळते. ' तो वर आणि वंधूचा संयोग प्रत्यय आणि 
प्रकतींच्या संयोगाप्रमाणें जमला.? ( रघु.११.५६ ) 
६: प्रकृति व प्रत्यय यांच्यामध्ये येणाऱ्या अनुजेघा- 
प्रमाणे पराभव प्राप्त करून घेण्याप्ताठींच शत्रु मर्ध्ये 
आला. ” ( किरात १३.१९ ). पण असल्या 
उदाहरणांत भक्तीचा ओलावा नाहीं. त्याचप्रमाणे 
कथेच्या ओघांत व्याकरणाचे विशिष्ट पारिभाषिक 
शब्द वापरून केलेळी काव्यरचना देखीळ भक्तीला 
पोषक झालेली नाहीं. 

कालिदासाच्या काव्यांतहि हा प्रकार आढळतो. 
££ वालीला ठार करून त्याच्या चिरकांक्षित 
पदावर त्यार्ने, धातूच्या स्थानीं जसा आदेश 
आणावा त्याप्रमाणे, सुग्रीवाची स्थापना केली. 
(रघु. १८.५८) 

६६ रामाच्या आरेनें, त्याची इच्छित गोष्ट तडीस 
नेण्यासाठी, सेना त्याच्या मागून गेली; ज्याप्रमाणें 
अध्ययन हा अर्थ प्राप्त व्हावा म्हणून “ इ ? घातू- 
मागून “ अधि ? उंपसर्ग जातो. ” (रघु. १५.९ ) 

५ र्घुवंद्यांतीलळ कोणीहि एखादा शत्रूला 
तापदायक असा राजा, अपवाद ज्याप्रमाणे सामान्य 
नियमाचा बाध करतो, त्याप्रमाणे, शत्रूचा पराभव 
करण्यास समर्थ आहे. ” ( रघु. १५.७ ) * कुमार- 
संभवां'त देखील उत्सर्गांपवादाची उपमा आली 


८ “ किमिदंभ्यां वो घः 7 या सूत्रावर उदाहरणांत पुढीळ र्छोक येतोः 


उदितवबति परस्मिन्प्रत्यये शास्त्रयोनो गतवति विल्यं च प्राकू 


कळ. 


ते5पि प्रपञ्चे | 


सपादि पदमुदीतं केवल प्रत्ययो यत्‌ तदियादिति मिमीते को हइंदा पण्डितोडपि || 


--( प्रॉढमनोरमा ) 


९ भूसत्तायां विनष्टायां घनधान्ये गतेडपि च । 
गते च तनुविस्तारे वद स्थेर्ये 5ल का कथा ॥ -0( घाठुपोठ 3) 
१० चित्रार्थपदनिमाणानिदानप्रत्ययाश्रियाम्‌ । 
निघानं तद्विताध्यायप्रायमाराधये हरिम ॥। -7( प्रयोगरत्नमाळा ७-९६०. 3 


अनुक्रमणिका 


डे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहे (२.२७), ' नेषधीयचरितां रत श्रीहर्षानें 
देखील अश्या कल्पना आणल्या आहेत;? ) परंतु त्यांत 
भक्तीचे स्वारस्य नाहीं हें मान्य करावें लागतें. परंतु 
£६ वागर्थाविव संएक्ती वागथप्रतिपत्तये | 
जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 
अर्से (रघु. १.१, ) कानचितू आढळणारे काव्य 
व्याकरणद्वारे भक्तीचा उद्रेक व्यक्त करते, 
याच प्रकारचा पंडितराज जगन्नाथाचा 'छोक 
(भामिनी, ३१.८) 
५६ वज्र पापमहीभूतां मवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधं 
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमस: तिग्मांशुबिम्बोदय: | 


द्वारं निरेतिसद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्दयम्‌ || ” 
किंवा * पद्यवेणीं तीळ (४८२ ) 
“: व्यज्ञनस्वरसमानसंज्ञका 
कान्तवर्णपद्शन्दसाधना । 
सन्घिदृत्तिरिव कृष्णकामिनी 
यामिनीमपि निनाय मानतः [| ” 
हा “हाक हे व्याकरणद्वारें केलेल्या भक्तिसाधनेचे 
द्योतक आहित. 
सुरारि आणि भट्ट 
संस्कृत नाटकांत मुरारीचें “ अनर्धराघव ? ब 
काव्यांत भट्टीचें 'मड्टिकाव्य? हीं दोन्ही राम'चरित्रा- 
वर आधारलेलढीं आहेत. दोहोंत ब्याकरणप्राधान्य 
आणि रामर्भाक्त सारखीच आहेत. तरी तुलना 
केळी असतां, व्याकरणाच्या करिष्ट रूपतिद्धींतून का 
होईना, सुरारीच्या नाटकांत जशी भक्तीची सरतता 
आढळते तशी “* भडिकाव्यां त नाहीं. सहज जातां 
जातां, (४.४४) किंवा (१.५८) यांमधून अनुक्रमे 
: स्याज्चेदू त्रह्मगणोडयमाकृतिगण; ? 


> 


११ उभयी प्रकातेः कामे सञेदिति मुनेमंतम्‌ । अपवर्गे तृतीयेति भणतः 


१२ खेदा्द्रवामकुचमण्डलपत्रभज्ञतंशोधिदाक्षिणकराड्गुलिमस्मरेणुः । 


: यादिन्दोरन्वेति व्यसनपुदर्य वा निधिरपा- 
मुपाधिस्तत्रायं जयति जनिकर्ठुः प्रकातिता ॥ 
असे व्याकरणाचे उल्लेख तो करीत असला त्री 
“६ ज्याच्या उजव्या हाताच्या बोटाजवळ लावलेल्या 
भस्माने, स्वेदजलारने आदरे झालेल्या, डाव्या 
कुच-मंडळावरील पत्रावलिरचना पुसून टाकली 
आहे अशा, स्त्री, पुरुष व नपुंसक या तिन्ही 
ढिंगांच्या पठीकडे असलेल्या शम्मुदेदहाची चतु 
प्रकाते तुम्हांस सुख देवो, ?१२ अश्शा 
र्भाक्तिरसपरिप्ठत हृदयंगम कल्पना त्याच व्याकरणा- 
च्या वेशिष्ट्यांतून व्यक्त करण्यास तो चुकणार नाहीं. 
.उलट “ मट्टिकाब्यां शत २२ व्या सगोत रामाची 
कथा आली आहे व त्यांत मधूनमधून (६.६२) 
६ प्रगह्मपदवत्साध्वीं स्प्टहूपामविक्रियाम्‌ | 
अग्ह्मां वीतकामत्वाद्दवग्ह्यामीर्नान्दताम्‌ || ?? 
( रामलक्ष्मणांनीं पाहिलेली शबरी प्रण्ह्म स्वराप्रमाणें 


होती ? ) असा कांद्दींसा व्याकरणाचा कथेशी संबंध 


जोडण्या'चा प्रयत्न झाला आहे. पण कवीच म्हणतो 
त्याप्रमाणें “ मद्टिकाव्य ? हू व्याख्येच्या मदतीने 
समजण्यासारखे काव्य आहे, कबीरने आपल्या 
विद्दत्तेने मंदमति लोकांना ठार केळें आहे.? तेथे 
अर्थातच भक्तीला वाब नाहीं हें उघड आहे. 
“ भाट्टेकाव्य ? म्हणजे व्याकरणाची प्रयोगभूमे आहे. 
असाच प्रकार हूळायुधाच्या * कविरहस्या *चा आहे. 
शिवराम त्रिपाठीची “ नक्षत्रमाला * जरी प्रत्येक 
'छोकांत एक एक पाणिनीय परिभाषा आणावयाची 
अक्या निश्चयाने ल्िलळेळी आहे तरी त्याचा मुख्य 
विषय शंगार आहे, र्भाक्त नाही. त्याचप्रमाणे * घातु- 
काव्य ? भक्तिपर आहे हे खरे पण त्यांत व्याकरणा 
च्या भाराखालीं भगवद्धक्ति चेंगरून गेली आहे, ११ 


पाणिनेरपि ॥ 
-ण( नेषधीय. १७.७ 9. 


(४ 


स्त्री पुनपुंसकपदव्यतिळड्िधनी वः शभ्भोस्तनुः सुखयतु प्रकृतिश्वतुर्थी || 


१३ वाठुदेवकविविरस्वित “ बासुदेबविजयकाव्य ? 


*्उ 


“( अनर्धराघब ७.२९ ) 
हें भड्िकाव्यासारखेच काव्य आहे. 


* घालुकाव्य * ही त्याची पूरणिका आहे. ( दोन्ही काव्यांसाठीं * काव्यमाळा ?, दशम 


गाछक पाहा ), 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५. ४. ७ 
५-/ र त 

नाणा 
%-..&/"१्& >» 


हि'नवभारत हे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृत व्याकरणांतीळ भक्तिमार्ग 


: राघवपाण्डवींया 'सारखीं दवयाश्रय कार्व्ये किंवा 
: महिम्नस्तोत्रा 'वरील मधुसूदनसरस्वतीच्या टीके- 
सारख्या दृय्थी टीका भक्तीचे निमित्त करून 
पाण्डित्याचा आविष्कार करण्यासाठींच असतात. 
संस्कृत सुभापितें 

व्याकरण आणि र्भाक्ति यांचा समन्वय करणारीं 
कांहीं सुभाषिते सुभाषितसंग्रहांतन आढळतात. 
त्यांपैकीं कांहीं नाममात्र भगवंताचा संबंध आणतात. 
उ. “' हरि कोठे निजतो, निकृष्ट काय असते, 
कोणती वस्तु पुष्कळ असते, सवांत रमणीय 
काय १? या प्रश्नांची उत्तरं कमाने ।' शेघे सेवा 
वा पररूपमू ?? या कातत्त्रव्याकरणाच्या सूत्रांत 
दिलेलीं आहेत.?* कांहींत आणखी निराळा प्रकार 
आढळतो. उ. “ ज्याने तितिक्षा गुणाचा अंगीकार 
केला आहे, जो गुणी लोकांवर निष्ठा ठेवतो आणि 
जो सवगुणयुक्त आहे तो राजसत्तम श्रीराम मृष्‌ 
घातूप्रमा्णे आहे,??"* किंवा 

५ सुर्वे जगताला कोण नष्ट करतो, विष्णूने 
काय धारण केळं, नीच कशाने गर्विष्ट बनतो £ 
यांबाबत पाणिनीचचे सूत्र कोणते १? )$ किंवा 

५ श्ास्राचा आधार न घेतांच लोक हरि 
आणि हर यांत मेद मानतात; यांची प्रकृति(घातु) 
एकच आहे परंतु प्रत्ययाच्या भेदामुळें भेद 
भासतो ?? किंवा | 

५६ स्वतःचा पति हा प्रथम प्रणयी आणि हरि हा 
दुसरा ! या अडचणींत हे गोपिके ! मी काय करू? ? 
: सरखि, पाणिनीचें सूत्र ऐक : * विप्रातिघेधे परं 
कार्यमू । १” ?५ 


हरिनांमासूत 

संस्कृत काव्यांत किंवा सुभाषितांत जी भाक्ते 
व्याकरणद्वाराने प्रक झाली ती यदृच्छया झाली. 
कवीला व्याकरणाची परिभाषा किंवा सूत्र सोयिस्कर 
वाटलें म्हणून त्याचा त्याने स्वतःची भाक्तेकल्पना 
मंडित करण्याकडे उपयोग करून घेतला, परंतु इसवी 
सनाच्या १३-१५ व्या शतकांत तंस्कृत भाषेची जीं 
लहानलहान व्याकरणें तयार झालीं तीं पाहिली 
म्हणजे तत्कालीन वैयाकरणांची वुद्धि कशी भाकित- 
प्रबण झाली होती हे आपणांस समजून येतें. 
थोडक्या प्रयासांत लोंकांना संस्कृत भाषेचे ज्ञान 
करून द्यावे हा जसा या व्याकरणांचा हेतु होता 
त्से ““ अजितनाम वदो भलत्या सिर्से ” ह 
त्यांचें ध्येय होते. संस्कृत व्याकरण हरिनाममय 
करून त्यांनीं जणुं नवीनच भक्तिमार्ग स्थापन केला. 
१३ व्या शतकांत बोपदेवाने आपल्या 'मुग्धबोधां*त 
प्रक्रियांसाठी जीं उदाहरणें निवडली दी स्व 
शिवविष्णुनामात्मक होतीं. पण १५-१६ व्या 
शतकांत चेतन्यसांप्रदायिकांनीं बोपदेवाच्या पुढें 
आघाडी मारली. नुसतीं हरिनामाची उदाहरणेंच 
काय, व्याकरणाचे पारिभाषिक शब्द देखील त्यांनी 
हरिनामापासून तयार केले ! 

चैतन्यसंप्रदायाचा प्रसार दृन्दारण्याच्या आसपास 
बऱ्याच प्रमाणांत झाळा होता. दृस्दावनाच्या 
एकान्तांत या सांप्रदायिकांनीं फार मोठी ग्रन्थ 
रचना केली. चेतन्वसंप्रदायांत अनेक विद्दान्‌ भक्त 
होऊन गेले. त्यांच्या ग्रंथांचा मुख्य विषय र्भाक्ति 
हाच होता, इतर विषयांकडे त्यांनीं दुर्लक्ष केळे 


१४ क्क हरिः शेते का च निक्ृष्टा को बहुलार्थः किं रमणीयम्‌ | 
वद कातन्त्रे कीहक्‌ सूल शे घे से वा वा पररूपमू | 
१५ अज्भीकृततितिक्षः सेड गुणिनिष्ठापरो यथा | 
म्याधेस्तथा विजयते श्रीरामो राजसत्तमः || --( पद्यामृततरंगिणी ४५, ) 
१६ को नयति जगदरशेषं क्षयमथ बिभरांबभूब क॑ विष्णु: | 
नीचः कुत्र सगवेः पाणिनिसूल्ं च कौददक्षमू ॥ (' यमो गन्धने ? ) (यमः, अगम , धने.) 
१७ हरिहरयोरिह भेद कळयति लोको विना शास्त्रम्‌ । 
अनयोःप्रकृतिराभना प्रत्ययभेदाद्‌ विभिन्नबद्‌ भाति | 
१८ निजपातिराद्यः प्रणयी हरिर्द्ितीयः करोमि किं गोपि । 
शाणु सखि पाणिनिसूलं “ विप्रतिषरेधे परं कार्यमू ? || 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


-असें मात्र नाहीं. त्यांचे स्माति, व्याकरण ?* वगेरे 
ग्रंथ उपलड्घ आहेत. त्यांत जीवगोस्वामीचे ' हरि- 
नामामृत ? व्याकरण विशेष उल्लेखनीय आहे. 
या'च नांवाचें छूपगोस्वामीर्चेहि एक व्याकरण आहे. 
चेतन्यसंप्रदायांत रूपगोस्वामीचे नांव फार मोठें 
आहे. बंगालच्या शहा अल्लाउद्दिन हुसेनची नोकरी 
सोडून देऊन तो वेष्णव संन्यासी बनला होता. 
त्याने अनेक ग्रंथ रचले. त्यांतच “ हरिनामा- 
मृताचा अन्त्माव होतो. परंतु आज ज॑ 'हरिनामा- 
मृत? उपलब्ध आहे ते जीवगोस्वामीचें आहे. 
आपल्या व्याकरणाच्या उपोद्वातांत तो वेष्णव 
लेखक म्हणतो : भग 

“६: आजपर्यंत श्दानुश्यासनाचे जे ढीग रचले 
गेळे ती व्यथं बडबड आहे असें पाहून, वैष्णवांनीं 
चिंतन करण्यास योग्य असं हरिनाममय व्याकरण 
तयार केलेलें आहे. ? “ व्याकरणाच्या वाळवंटांत 
पापमय जीवन कंठणाऱ्यांनी हें ह्रिनामामृत प्यावे 
व॒शॉकडों वेळां त्यांत अवगाहून करावे. ”? 
£६ श्रीह्रीला नमस्कार करून तजवासी भक्तांनी 
हें सरस “ हरिनामामृत ? व्याकरण सेवन करावें. 

जीवगोस्वामीच्या मताने कोणत्याहि स्वरूपांत 
ईश्वरनामस्मरण केळे तरी देखील ते पापहर 
असतें. १? म्हणून त्यानें प्राचीन वैयाकरणांची 
“८ अर्धमात्राळाघवेन  पुत्रजन्मोत्सव॑ मन्यन्ते 
वैयाकरणाः | ” ही म्हण व तदनुसार व्याकरणाची 
सूत्रे ऱ्हस्वतर करण्याची पद्धति या दोहोंचा 
जोरदार विराध केला आहे. तो म्हणतो : 

६ मात्राळाधवसात्रं पुत्लात्सव इति परे5भिसन्यन्ते 
हरिनामाक्षरलाभात्‌ वयं त्वमूहक्‌ तिरस्कुमः | १ 
£ हरिनामाच्या लाभापुढे मात्राळाघवानें मिळणारा 
पुत्रजन्मात्सवतुल्य आनंद आम्ही तुच्छ लेखता, ! 


१९ आणखी एक '* चेतन्यामृत ? नामक व्याकरण आहे असे 
(/01200700ए0-6“ ॥1[150011811९0प5 1058995 ” (1. 48.) 


1,. ख. ३. ७. 163, 


२० साझ्केत्यं पारिह्ास्यं वा रोभं हेळनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रइणमशे 
२१(१) काली(२) तारा (३) बोडशी ( ४ ) भुवनधरी (५ 


“हरिनामामृतां'त सर्व वण नारायणापासून उत्पन्न 
झाले असें सांगून, व्याकरणास आव्यक अशी सर्व 
परिभाषा नवीनच तयार करण्यांत आली आहे. 
वण म्हणजे राम, त्याचे दोन भद सवेश्वर ( स्वर) 
आणि विष्णुजन ( व्यंजन ), सर्वेश्वरांत कांहीं वामन 
( ऱ्हस्व, ल्यु ), कांहीं तिविक्रम ( दीघ, गुरु) व 
कांहीं महापुरुष ( प्ठत ) असतात. अनुखाराला 
विष्णुचक्त म्हटलें आहे कारण तो सुदरशनाप्रसाणें 
दिसतो. विसर्ग म्हणजे विष्णुसर्ग, कारण ब्रह्म- 
लोकावर वैकुंठ व श्रुव असे दोन लोक आहेत व 
ते दिसतात दोन बिंदूंप्रमाणे, जेथें परिमार्बत ' सर्व ? 


शाब्द येईल तेर्थे * कृष्ण शब्द उपयोगांत आणला. 


आहे. उदा; सर्वनाम > कृप्णनाम, सार्वधातुक > 
कृष्णधातुक, कारण, भागवतपुराणांत “' कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌ ” ( १.३.२८ ) असे म्हटलें 
आहे. याप्रमाणें कोणत्या तरी स्पष्ट किंवा अस्पर 
कारणावरून हारेनामात्मक परिभाषा तयार करण्याचें 
श्रेय “ हरिनामामृता नें मिळावेळें आहे. 

जेथ प्रत्यक्ष भगवंताचे नांव वापरळें नसेल तेथें 
तत्सद्दश व तत्संबंधींची परिभाषा तयार केलेली 


आहे. _ उदा. उपधा > उद्धव; परस्मेपद > परपद; 
आत्मनेपदऱआत्मपद; संयोगस्सत्संग इत्यादि. 
दहा काळ व अर्थाना हरिनामामृतांत जीं नांवे 
आहत तां खरोखरीच चमत्कारजनक आहेत. उदा. 
वतमानअच्युत; भविष्यसकल्कि; भूतऱभूतेश 
वगेरे, या सवे नांवांमागे कांहीं तरी ओषित्य 
असतेच. शाक्त व्याकरणांत याच दहा काळ व 
अ्थोना दश महाविद्यांचीं नांबे दिलीं आहेत. २) 
त्यापेक्षां दश लकारांना हरिनामामृताने 


. चट > आल क. 
नाव अधिक रोचक व सयुक्तिक आहेत 


उल्लेख आढळतात--. 
की 0 


घाघह्र्‌ विदु: || 


व ) भैरवी 
(७ ) धूमावती (८ ) बगळा ( ९ ) मातंगी (१० ) कमला. (९ ) चित्रमस्ता 
द्‌ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृत व्याकरणांतीळ भक्तिमार्ग 


शैव व्याकरण 

: चेतन्यामृत ? व्याकरण अद्यापि उपलब्ध 
झालेळें नाहीं. दुसरे * विजलभूपति कृत 
: प्रबोधचन्द्रिका ? नांवार्चे व्याकरण आहे 
त्यांतील उदाहरणें रामनामात्मक आहेत असें 
म्हणतात. हीं झालीं वैष्णव व्याकरणें, वेष्णवाचे 
प्रयत्न पाहून शोवांनीं देखीळ आपल्या अभीष्ट 
देवतेच्या गोरवा्थ शेव व्याकरणें लिहिली. त्यांपैकी 
५ प्र्नोधप्रकाशा ?, नामक शीव व्याकरणाचा 
कती बलराम पंचानन हा एक बंगाली त्राह्मण 
होता. या व्याकरणाचा काळ निश्चितपणे 
समजत नाहीं. यांत कांहीं कारिका व थोडीं सूत्रे 


आहेत. यांत स्वर > शिव; व्यंजने > हर अशी 
परिभाषा आली आहे. संधीचे शक्तिसाधिपाद, 
शिवसघिपाद, विसर्गसंधिपाद असे भेद केलेले 
असून सवंत्र हींच पद्धति कायम ठेवलेली आहे. 
( उदा. शकक्‍त्यन्त पुह्िंगपाद, शिवान्तपुह्तिंगपाद 
वगेरे ). अश्याच प्रकारें कांहीं इतर प्रयत्नहि 
झालेले आहेत. या प्रयत्नांमार्गे भक्तीची प्रेरणा 
होती यांत संशय नाहीं, ब्याकरणद्वार॑ भगवक्धाक्ति 
करण्याच्या भारतीय बैयाकरणांच्या ह्या प्रदत्ती - 
वरून त्यांच्या एकान्तिक ईश्वरप्रेमावर असा 
निराळ्याच मार्गाने प्रकाश पडतो, 


-न-->>> >>> 


भनांत माझ्या मरतुकडें काथ 

कुत्रे इंसतें चघाळित हाडुक 

मनांत माझ्या तगमगतो कार्थ 

सर्पमुखांतील मरता बेडुक. 
मनांत माझ्या मत्तयोवना 
निजते होऊन कुणी नागवी 
अन्‌ लटतां तें काघि नवयोवन 
विजयसुखाची उबग आग वी. 

मनांत माझ्या कधीं अकारण 

वादळुनी यें अबोध हुरहुर 

कुणी पांगळें पडते रडते 

दूर बाहतें कुणिसें धूसर. 
मनांत माझ्या कधि कान्ह्याची 

. साद घालते मधुर पांवरी 

धुक्यांत बुडला अस्फुटसा स्वन 
दृत्तिगोपिका होइ बावरी, 


मनात माईइ्या-- 


मनांत माझ्या कुणी नर्तकी 

घुंद नाचते तरल वैंजणीं 

उकलवि कालिंदी जललह्री 

कलाधराची शीळ लाजरी, 
मनांत माझ्या कधीं लळलळे 
शतजिव्हांनीं जळती ज्वाळा 
जळून जातें मार्झे मी पण 
मायेवरचा तवंग काळा. 

मनांत माझ्या ब्रह्म जन्मते 

ब्र्माण्डाचें बीज अंकुरे 

मनांत माझ्या कधि प्रल्यांतुन 

विश्वाची अन्‌ उडतीं शकले. 
मनांत माझ्या कधीं उमलते 
ओंकाराचें चिर आवाहन 
आणि सुषुम्नासोपानांतुन 
काधि दे दर्शन चिदानंदघन. 


मनांत माझ्या कार्घि आत्म्यांतून 
नच्िकेत्याचा सजीव हो स्वर 
ब्रह्माण्डाची भेदुन नामि 

प्रदीप्त आभा “माजली ) ये बर, 


अनुक्रमणिका 


“मधु वाबगांवकर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, पु. का. ओक 
शिक्षणाची पुनघेटना 


भारताच्या केंद्रीय सरकारने देशांतील माध्य- 
मिक शिक्षणाची पुनर्घटना करण्यासाठीं पूर्वतयारी 
म्हणुन, मद्रास विद्यापीठाचे कुलगुरु श्री. ए॒ 
लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली 
क समिति नेमली. तिनें एक जंगी प्रश्नपत्रिका 
तयार कडून, ती देशांतील शिक्षणक्षेत्रांत काम 
करणाऱ्या निरनिराळ्या संस्था व व्यक्‍ती यांच्याकडे 
पाठवून त्या पत्रिकेळा उत्तरे मागविली व 
निरनिराळ्या  संस्था-चालकांच्या, सरकारी 
अधिकाऱ्यांच्या व शिक्षणाशी संबद्ध असलेल्या 
व्यक्तींच्या तोंडी साक्षी घेत घेत ती समिति 
केब््वारी ७ ते ९ पुण्यास मुक्काम करून होती 
येथेंहि अनेकांच्या साक्षी झाल्या. पण साक्षीरकारतां 
बेळ इतका थोडा असतो कीं, त्या वेळीं कोणतीहि 
एखादी योजना सविस्तरपणे तोंडी मांडणे अशक्य 
होते. महाराष्ट्र-अध्यापक्र-संघटना या संस्थेतफँ मी 
साक्षीसाठी गेला. असतां हाच अनुभव मला 
आला, असो. समितीपुढे सूतबष्पानं मांडलेले विचार 
थोड्याशा विस्ताराने प्रस्तुत लेखांत मांडळे आहेत. 
अन्न-वसत्र -निवारा-शिक्षण 

स्वातंञ्र्योत्तरकालांत शिक्षणाची पुनघंटना ह्याला 
एक निराळा अर्थ आहे. समितीने काढलेल्या प्रश्न- 
पात्रिकेंत, शिक्षणाची आमूलाग्र पुनधेटना करावया- 
ची आहि म्हणून ह्या प्रश्षपत्रिकेला जन्म दिला गेला 
आहे असे आरंभींच म्हटलें आहे, आणि म्हणून 
पुनधटना म्हणजे काय याचा सांगोपांग विचार होणें 
अवद्य आहे. भारतीय घटनेने आपल्या सुपुत्रांना 
शिक्षण मिळण्याचा हक्क बहाळ केला आहे. 
त्याची अंमलबजावणी करणें प्रचलित सरकारचें 
कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्य बजावीत असतांना 
त्या सरकारवर कांहीं परिस्थितीच्या मर्यादा येतात. 
त्या मर्यादेत राहून सवांच्या शिक्षणाची योग्य सोय 
करणें म्हणजे तारेवरील नाच आहे. पण तो करणें 
नुसते इष्टच नव्हे तर आवद्यकहि आहे. आपणांस 
ह्या देशांत लोकशाही नुसती स्थापावयाची नाहीं 
तर ती सुस्थिर करावयाची आहे व तिचा 


द 


अनुक्रमणिका 


आविष्कार जनतेच्या दैनंदिन जीवनांत प्रतीत झाला 
पाहिजे असे आपण म्हणता. ह्या इष्ट गोष्टींचा 
पाया सुजाण नागरिक हा आहे. सुजाण नागरिक 
सुशिक्षणानं' होणार आहे. त्याकरितां शिक्षणास 
रुर्वात व्हायळा हवी, म्हणून शिक्षणाकरितां खर्च 
होणाऱ्या पेशाकडे व्यापारी वृत्तीने पाहून 'चालण।र 
नाही. नागरिकजीवन सुखी करण्याचा पाया सु- 
शिक्षणानं भरून काढल्याशिवाय भागणार नाहीं. 
सरकारने अनाकडे जितक्या तत्परतेनं, आस्थेने लक्ष 
द्यावयास पाहिजे तितक्याच तत्परतेने व आस्थेने 
शिक्षणाकडे द्यावयास इवें. एवढेंच नव्हे तर, 
माणसाच्या अन, वस्त्र व निवारा ह्या मूलभूत 
गरजांनंतर शिक्षणाचाचच क्रम लागला पाहिजे. पण 
ह्या प्राथमिक गरजां व शैक्षागिक गरज यांत एक 
सुख्य फरक आहि. प्राथभिक गरजा पुरविण्यासाठी 
सरकारला फारशी तोशीस लागत नाहीं, पण 
शेक्षाणेक गरज पुरवितांना सरकारला पेज्ाची 
काळजी करून भागणार नाही. समाजाचा प्रत्येक 
घटक आपल्या बोद्धिक कुबतीप्रमाणे त्या समाजा- 
च्या चौकटींत चपखल बसला तरच त्या समाजाचे 
स्थेय बराच काळ अबाधित राहील असे वाटतें. 
म्हणून शिक्षणाचे ध्येये ब साधना ठरवितांना 
सामाजिक स्थेयांची कल्पना लाथाडून चालणार 
नाहीं. जो सुशिक्षित नागरिक समाजाला भार न 
होतां, डोळसपणें आपले स्वत:चे व्यवहार चालवितो 
व त्याच डोळसपणानें आपली सामाजिक व राष्टीय 
जब्राबदारी पार पाडतो त्यालाच नार्गारेक म्हणतां 
येहूळ व त्यालाच आपले हक्क अविरोध उपभोगतां 
येतील, असा सुशिक्षित नागरिक निर्माण करणें ह 
शिक्षणाचं ध्येय असळ पाहिजे. अशा शिक्षणाचा 
आज आपणास विचार कंतंव्य आहे 


शिक्षणाच्या पुनधंटनंतीळ पायऱ्या 


त्याकरितां नव्या शिक्षणांत ज्या पायऱ्या 
असाव्यात अह वाटतं त्या खालीलप्रमाणे : 
( विद्याथ्यानं वी 


सव वषात केलेल्य 
. कामारू 
नोंदीवरून त्याची शाधाल्या 


वरच्या वगोत भरती करावी, ) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शिक्षणाची पुनर्घटना 


शिक्षणकूम व्‌य व 
१, प्राथमिकपूव 2--ते ६-- तीन 
२. कनिष्ठ प्राथमिक ६£-न-ते १०-- चार 
३, वरिष्ठ प्राथमिक १०--ते १२-- तीन 
४, कनिष्ठ दुय्यम  ९रेस्ते १५-- दोन 
५, उच्च दुय्यम ' १५सते १९-- चार 
६, विद्यापीठ पदवी १९--ते २१-- दोन 
७. विद्यापीठसंशोधन वय२?१ नंतर जरूर तेवढी वर्षे. 

वरीळ शिक्षणाचा अभ्यासक्रम, त्यांतील 
विषय, त्याचा अभ्यसनीय भाग यांची उभारणी 
प्रत्यक्ष प्रायोगिक अनुभवावर करावी. हे प्रयोग 
करण्याचें कार्य राज्यांतील टर्निंग संस्थांवर सोपवून 
ठरविलेल्या मुदतीत त्यांनी आपल्या प्रयरोगां*ची 
अनुमाने पुढे सुचाविलेल्या समितीच्या स्वाधीन 
करावीं. अक्शा प्रकारचे प्रयोग आपणाकडे झाले 
अस्ततील तर ते फारच तुरळक व एतदेशीय. 
त्यांचा पुढील मार्गदर्शनाच्या कामी उपयोग होणें 
कठीणच. 

खेड्यांतील ब शाहरांतील अभ्यासक्रमांत फरक 
असूं नये, फक्त वैकल्पिक विषयांची संख्या वाढवावी 
ब त्यांत खेड्यांच्या परिसरांत आवदयक अका 
विषयांचा समावेश करावा, खेड्यांतील लोकांना 
आपल्याल शाहरांपेक्षां निराळें व कप्नी प्रतीचे 
शिक्षण दिलें जाते असं वाटतां कामा नये, खेड्यांतील 
मुलांकरिता खवतंल अक्या. शेतकी शाळा काढ- 
ण्याची जरूरी नाहीं. फक्त शाळांची वेळ अश्शी 
असावी कीं, ज्या वेळीं मुलगा अगर मुलगी 
आपल्या आईवडिलांना शेतीच्या कामांत मदत 
करीत नसेल. वास्तविक शोतीचें शिक्षण त्य़ाला 
घरीं आपल्या आईवडिलांकडून मिळतेच, त्यांना 
मदत व्हावयास हबी हें तर खरेच; पण ही मदत 
शाळेकड्टन मिळविण्याऐवजीं ती शेतकी 
खात्याकडून मिळावी, 

देशांतीळ प्रत्येक मूल ह्या शेक्षणिक शिडीने 
शबटपर्यैत जाणे हे॑आज तरी शक्‍य नाहीं, पण 
चचरितार्थाकरितां त्याला शाळा सोडावी लागली 
तरी त्याचें शिक्षण शांबू नये. त्याच्या 
विश्रांतीच्या वेळीं आपल्या आवडीचा अभ्यासक्रम 


न. भाव९ 


अनुक्रमणिका 


यथावकाश पुरा करण्याची सवड व सोय त्याला 
उपलब्ध कलून दिली पाहिजे. सांत्कृतिक 
( 1,100) ) शिक्षणाबद्दळचें आकर्षण बहुजन- 
समाजाच्या मनावर पक्के बिंबलळें असल्यामुळें ते 
शिक्षण त्याला सहजपणे घेतां येईल अशी व्यवस्था 
करावी लागेल, कारखान्यांतील मजूर, शेतीवरील 
शेतकरी, बाजारांतील हमाळ, दुकानांतील नोकर, 
ह्यांपैकी प्रत्येकाळा शिक्षण मिळविण्याचा आपल्या 
राज्यघटनेने प्राप्त झालेडहा अधिकार व्यवहारांत 
त्याच्या पदरी पडला पाहिजे. नाहींपेक्षां त्या 
अधिकाराला कांहीं अथ उरणार नाहीं. 

या सर्व श्षिक्षणक्रमांत सामाजिक कार्याकरिता 
खुषीची सक्‍ती झाली पाहिजे. प्रसंगोपात्त विद्यार्थ्यी - 
च्या सामूहिक छावण्या घेण्याने हें कार्य खुषीच्या 
सक्‍तीर्म करून घेतां येईल, विद्याथ्यांना सार्वजनिक 
कार्यांची विलक्षंण होस असते. ही होस योग्य 
तऱ्हेने कारणीं लावळी तर त्यांना फार मोठें 
शिक्षण मिळेळ, सहवास व सहजीवन ह्यांनी त्यांचें 
पुढील जीवन अधिक समृद्ध होण्याची शक्‍यता 
निर्माण करतां येते, ह्याचा अनुभव पाश्चाच्यांनी 
आपणांस दिला आहे. 
शिक्षणाचे माध्यम 

नवीन शिक्षणाचे माध्यम विद्यार्थ्यांची मातृ- 
भाषा असावी हा वादाचा मुद्दा खरोखर असूच 
नये. परंतु आमच्याकडील विद्वान्‌ , शिक्षणतज्ज्ञ 
व उच्चपदष्थ अधिकारी तिळा दुर्यम क्िक्षणांत 
आणण्याससुद्धां विरोध करतात. मग विद्यापीठांत 
तिला मज्ञाव करण्याचा त्यांच्या लेखीं प्रश्नच येत 
नाहीं ! पण इतर सर्वे देशांतील शिक्षणाशी येथीळ 
शिक्षणाची तुळना करतां ते कमी प्रतीचे असते 
ह्या बोलण्यांत असलेळें तथ्य कोणाच्या कारवाईचे 
फळ आहे, ह्याचा आज विचार करण्याचे कारण 
नाहीं, तथापि, मातृमार्षेतून सर्व शिक्षण दिल्यामुळे, 
उच्च शिक्षणक्रम अधिक भरीव करतां येईल 
ह्याबद्दल दुमत असु नये, गेल्या जानेबारींत 
मुदलियार समिती पुढें महाराष्टर-अध्यापक-समितीच्या 
वतीने साक्षीला गेलेल्या शिष्टमंडळाने ही गोष्ट ठासून 
मांडळी, परंतु सुदळिञार-समितीच्या निटणिसांनी 
आपल्या कक्षेबाहेर हा प्र्न आहे असे म्हणून त्याला 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> र र प्र च 


00. 
0.2 > 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नेवभारत 


बगल दिली. तथापि, तेवब्यावरच भागले नाहीं, सतरंघ 
शिक्षणाचाच मोलिक दृष्ट्या फेरविचार करावयाचा 
असा उद्देंदा मुदलियार समितीने पाठविलेल्या प्रश्न- 
पत्रिकेच्या उपोद्धातांत नमूद केला असल्यामुळें, 
मातृभाष्रेच्या माध्यमाचा उपयोग विद्यापीठ- 
शिक्षणांतहि झाला पाहिजे, असा दावा शिष्ट 
मंडळाने केला. मातृभाषेच्या माध्यमाविरुद्ध-विद्या- 
पीठीय अभ्यासक्रमांत का होईना- जे कोणी 
उभे राहतात त्यांना एक ताघा प्रश्न विचारावासा 
वाटतो कीं, जगांत इंग्रजी मातृभाषा नसलेले अनेक 
देश आहेत, त्या सर्वानी आपल्या विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमांत कोणत्या भाषेच्या माध्यमाचा 
उपयोग केला आहे? ह्या बाबतींत पाठ्यपुस्तकाची 
सज्ज नेहमीं पुढें केळी जाते. पण एकदां मातृभाषा- 
साध्यमाचा पुकारा होऊं द्या की, एका वषीत अशीं 
पाठयपुस्तके तयार होतील, कदाचित्‌ मातृभाषा 
आज एवढी सबळ व समृद्ध नसेल; पण ही तिची 
वाढ व तिचा विस्तार माध्यमाच्या पदावरून तिला 
हांकून लावण्याने कसा होणार ? पुढे-मागे मातृ- 
भाषाच माध्यम म्हणून करावी लागेळ; पण आज 
नको म्हणणारांनीं अशीं कोणतीं सबळ कारणें पुढे 
केलीं आहेत १ जै उद्या करावें लागेल त्या बाबतींत 
तसेंच कांहीं सबळ कारण असल्याशिवाय चालढकल 
करणें सब राष्ट्राच्या दृष्टीनें दृष्ट नाही, 

भाषा किती ? 


ह्यानंतरचा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सबंध शिक्षण- 
क्रमांत विद्यार्थ्याने किती व कोणत्या भाषा सक्तीने 
शिकाव्या आणि किती ब कोणत्या भाषा विकल्पा- 
(०००॥) नै शिकाव्या १-सबंध प्राथमिक (७ वष) 
अवस्थेत विद्याथ्याला मातृभाषाच चांगली शिकवावी 
ब ह्याच भाषेचे शिक्षण विद्यापीठीय शिक्षणक्रमांत 
अन्तभूत करावें. भारताची राष्ट्रमाघा म्हणून 
हिंदीला दुय्यम शिक्षणाच्या अवस्थेत तुरुवाती- 
पासून स्थान द्यावे, भाषांच्या बाबतीत एवढीच 
सक्ती असावी, विद्यापीठांत हिंदीला स्थान अतावें 
पण ते विकल्पाने, ह्यानंतर इंग्रजी, संस्कृत, इतर 
भारतीय ब पाश्चात्त्य, पौबीत्य वर्वमान भाषा यांना 
दुय्यम शिक्षणाच्या शेवटच्या चार ब्बीत व विद्या- 
पीठांत विकल्पाने स्थान असावें. आजचा शिक्षणक्रम 


भाषाबाहुल्याखालीं दडपला आहे. असे पुष्कळांचे 
सत असतांनाहि कांहीं लोक इंग्रजीची सक्ती व 
कांहीं संस्कृतची सक्ती करू इच्छितात, त्याला ते 
कारणेंहि देतात, पण अभ्यासक्रमांतील भाषांचे 
वर्चस्व कमी करावयाचें तर सक्तीच्या भाषांची 
संख्या कमी करून भाषा शिक्षणाची ज्यांना 
निसर्गतःच आवड नाहीं त्यांच्यावरील भाषांचा 
बाजा विकल्पाने दूर करणें हाच मार्गउरतो व हाच 
हेतु वरील सूचनांत आहे. ज्यांना इंग्रजीचा अभ्यास 
करावयाचा आहि त्यानी तो उक्यिरा सुरू करावा 
असें बरील. सूचनेवरून स्पष्ट होईल. शाळेंताल 
भुलांचा समज वयातरोबर वाढतो. मातृभाषेचा 
पाया ( प्राथमिक्र ७ वर्धे व दुय्यम २ वर्षे ) पक्काव 
विस्तृत झाल्यावर इंग्रजी भाषेसारखी सर्वस्वी परकी 
भाषा मातृमाषेच्या तुलनेनें ब चिकित्सक बुद्धीने 
विद्याथ्यांस शिकतां येईल ब थोड्याच वेळांत 
ती जढूरीपुरती आत्मसात करतांहि येईल. 
जीवनाभिमुख शिक्षण 

अस्तित्वांत असलेल्या शिक्षणावर आज 
आणखी दोन आक्षेप आहेत; ते नवीन शिक्षणां- 
तून काहून टाकळे पाहिजेत. एक म्हणजे आजचे 
शिक्षण र्जावनाभिमुख नाहीं व दुसरा, निरनिराळ्या 
बौद्धिक शक्तींच्या, निरनिराळ्या आवडी- 


- निवडींच्या विद्याथ्योना एकाच चाकोरीतून जावें 


लागतें. दुसरा आक्षेप नाहींसा: करावयाचा तर 
कांहीं वर्षे सर्व विद्याथ्यीना एक शिक्षणक्रम द्यावा. 
त्यानंतर त्यांच्या आवडीनिवडी व बौद्धिक 
कुवत ह्यांना घरून त्याला आवडेल व झेषेल असा 
व्यावसायिक, बौद्धिक, कलाविषयक, सांस्कातिक 
यांपैकी कांहीं अभ्यासक्रम घेऊन त्यांत त्यानें पारं- 
गतता मिळाविण्याची सोय निर्माण कहुन ठेउिटी 
पाहिजे. त्यांनीं हा अभ्यासक्रम कसा नि 

वयाचा व त्यांना ह्या कामांत 
करावयाची हं 


वडा- 


यावयाचा असे ठरविले, 
काहा आधार ढागणारच. 
आपणास नवीन साधने निमीण केली 


तरी त्यांच्या निर्णयाला 
त्या बाबतींत 


१० 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


8” नवभारत ते. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शिक्षणाची पुनर्घटना 


पाहिजेत, आजहि आपण विद्याथ्योनीं निरानेराळ्या 
वर्षीच्या वार्षिक व इतर परीक्षांतून निरनिराळ्या 
विब्रयांत मिळविठेल्या गुणांची नोंद करतों. परंतु 
हीं गुणपत्रकेंच नुसती आपल्या उपयोंगी पडणार 
नाहींत, त्यावरोवरच त्यांच्या बौद्धिक बाढीची, 
त्यांच्या आवडी निवडीची, त्यांच्या शालेय वर्टनाची, 
त्यांच्या घरच्या अभ्यासाची, त्यांच्या घरच्या 
परिस्थितीची; त्यांच्या खेळाच्या प्रगतीची, 
क्रीडांगणावरील त्यांच्या वर्तनाची, ह्या सर्व 
गोष्टींच्या नोंदी व गुणपत्रक ह्यांच्या साह्याने त्या 
विद्यार्थीनी पुढें कोणता अभ्यासक्रम घ्यावयाचा 
हें वर सुचावेलेल्या समितीने ठरविल्यास, 
विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचा अभ्यासक्रम 
मिळेळ, तो पुरा करण्याकरितां ते पराकाष्ठा 
करतील, त्यामुळें त्या अभ्यासक्रमाला खोली प्राप्त 
होईल. इतर देशांतील अभ्यासक्रमाचा दर्जा त्याला 
मिळेल, 
हा आक्षेप दूर केला तर त्यामुळे आणखी एक 
- नवाच आक्षेप ह्या अभ्यासक्रमावर येईल : 
पुस्तकी अम्यासक्रमांतून पार पडल्यावर आज तो 
बेकारं होतो, पण वरीळ अभ्यासक्रमांतून पार 
पडल्यावर तो बेकार होणार नाहीं का? समाजांत 
आज जितके सुतार, लोहार, वकील, डॉक्टर आहेत 
ते सगळे व्यवस्थितपणे आपला व आपल्या 
कुटटंबियांचा चरितार्थ चालवीत आहेत काय ? जर 
नसतील तर उद्यां ह्यांच्याच जातींचे लोक प्रचंड 
प्रमाणावर निमाण होऊं लागले तर त्यांची काय, 
कश्ीी ब कोण सोय लावू शकणार आहे ? 
पण हा नवीन आक्षेप व आपण वर जे दोन 
आक्षेप घेतले त्यांपैकी पहिला, हे दोन्ही जवळ- 
जवळ एकाच प्रकारचे आहेत, म्हणून त्यांच्याबद्दल 
एकाच वेळीं विचार करणें चांगळें व सोर्याचें 
होईल, आजचें शिक्षण जीबनाभिमुख नाहीं असा 
आक्षेप आहे, ह्याचा अर्थ काय? ह्याचें एकदम 
उत्तर द्यावयाचें तर तें असें कीं, तें शिक्षण पुस्तकी 
आहे. व्यवहारांत त्याचा कारकुनीशिवाय दुसरीकडे 
मुळींच उपयोग नाहीं, पण कारकुनीकारेतां जें 
शिक्षण सुरू झालें त्याचा दुसरा उपयोग झाला नाहीं 
असा आक्षेप घेण्यांत तथ्य नाहीं, शिवाय सुरुवातीस 


शिक्षण घेणारे फार थोडे, त्यांतील पर्रीक्षेच्या 
लायकीच्या कत्ताळा उतरणारे त्याहून थोडे, 
पूर्वी कारकुनी मिळणे फार सोपे होते, एवढेंच 
नव्हे तर, इंग्रजी तीन-चार बुके शिकून तयार 
झालेले विद्वान्‌ पूर्वी सामडतदाऱ्या मिळवीत असें 
एका पिढीपूर्वीचे लोक आजहि दिमाखाने सांगतात, 
त्यांत खाटे मुळींच कांहीं नाहीं. नंतर देशभक्तीची 
लाट आढी, शिक्षण देणारे देशभक्त पुढें आले, 
त्यांनी स्वार्थत्यागपूर्वंक शिक्षणसंस्था चालविल्या. 
पण त्यांनीं अभ्यासक्रम, कमिक पुस्तके घेतलीं तीं 
मात्र सरकारमान्य, म्हणजे त्यांनीं शिक्षणाची 
चाकोरी बदलली नाहीं. ह्याला कारगें अनेक आहेत. 
त्या कारणमीमरांसंत जाण्याचे हे स्थळ नव्हे व तो 
आपळा विषयहिं नाहीं. तेव्हां सुरू झाल्याकाळीं 
हें शिक्षण जीवनामिमुख होतें कीं नाहीं असा 
प्र्न कोणीं उद्‌भूत केळा तर त्याला 
नकारार्थी उत्तर देणें जड जाईल ! शिक्षितांना 
नोकऱ्या मिळाल्या, चांगल्या नौकऱ्या मिळाल्या, 
त्यांच्या चरिताथीचा प्रश्न तुटला. आपण असें 
म्हणूं या कीं मागच्या शिक्षणाने कारकुनांच्या 
पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला व तेवढ्याच मयीदित 
अर्थाने ते शिक्षण जीवनाभिमुख होते. पण एकंदर 
लोकसंख्येशी लागणाऱ्या कारकुनांचें प्रमाण फारच 
अल्प असणार, इतर शिक्षित लोकांच्या पुढें बेकारी 
“ आ * वासून उभी राहील त्याचें काय करा. 
वयाचें हा प्रश्न सोडवावा'च लागेळ, मग मात्र ह्या 
प्रश्नाचे सारें रूप बदलेल, सववांना-म्हणजे लायक 
त्या सर्वांना-म्हणजेच वरील शिक्षणक्रसांतून 
यशस्वी होऊन बाहेर पडलेल्या सर्वांना काम 
मिळाळें पाहिजे, ते बेकार राहतां कामा नयेत 
अशी योजना आंखली पाहिजे. नाहीं तर पुस्तकी 
शिक्षणाने बाढलेळी बेकारी इतर शिक्षणक्रमांतून 
बाहेर पडलेल्यांच्या बोकांडी बसल्याशिवाय 
राहूणार नाहीं. तथापि हा शिक्षणतज्ज्ञांच्या क्षत 
येणारा प्रश्न नाहीं म्हणून तो तसाच सोडून 
चालणार नाहीं, त्याचाहि विचार करावयास हवा. 
राजकारणाज्या खोळ पाण्यांत न शिरतां एवढेच 
म्हृणून ठेवावेसं बाटतें कीं, सामान्य माणसाच्या 
खिशांत चार दिडक्या अधिक पडल्या तर निर्मिलेल्या 


११ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जीवनेापयोगी वस्तू लोक अधिक विकत घेतील, 
त्यामुळें वस्तूंची बाजारांत अधिक मागणी वाढेल, 
त्या अधिक वस्तू तयार करणारे नवीन शिक्षणाने 
तयार होतील. असे चक्र एकदां सुरू झालें कीं 
स्याला आपली स्वतःची वाढती गति मिळून 
देशाची संपत्ति वाढेळ,. लोक अधिक सुखी होतील. 
आजचे दारिद्य नाहींस होईल 
सरकारी यंत्रणा 
शिक्षण घेणारांची संख्या अतोनात वाढल्या- 
मुळें त्याला सुयंत्रित ठेवण्याकरिता जी सरकारी 
योजना विद्याखात्याच्या ब्यार्ने हाती ती आज 
फार अपुरी पडते. सबंध मुंबई राज्याकरितां एक 
विद्याखार्ते एका प्रमुखाखालीं काम करते. त्या 
खात्याची कांहीं विषयवार विभागणी व त्याकरितां 
प्रस्यक्ीं एक उपप्रमुख. त्याच्या हाताखालीं संध 
राज्याचे पांच भाग असून त्यावर एक मुख्य 
तपासनीस व त्याच्या मदतीला प्रत्येक जिल्ह्याला 
एक उपतपासनीस. शिक्षणाचे नियंत्रण, शाळांचे 
नियंत्रण या सरकारी योजनेने घडवून आणतात. 
तथापि, राज्यांतील सर्वे शिक्षणाचे नियंत्रण, मार्ग- 
दन ह्या योजनेने अर्थातू अपेक्षेप्रमाणे व योग्य 
तऱ्हेनं मुळींच साधत नाही असा आपला अनुभव 
आहे. आतां नुकतेंच जिल्हावार किंवा तत्सम भागां- 
वर इन्स्पेक्टर नेमण्याचे सरकारने जाहीर केळे आहे, 
त्यामुळें शेक्षणिक कारभाराच्या विकरेंद्राकरणास 
सुरुवात होत आहे दे खरें. पण या लेखांत पुढें 
सुचविळें आहे त्याप्रमाणे शिक्षणयंत्र लोकाभिमुख 
व लोकशाही झाल्याशिवाय, ही सुधारणा केवळ 
तांत्रिकच ठरेल, शिवाय, इल्लीं ज्या खासगी संस्था 
आहेत त्यांतील चालक आणि शिक्षक ह्यांच्या- 
मधील दिवसोदिवस रुंदावत चाललेली खोल दरी, 
इत्यादि गोष्टींचा विचार करतां शिक्षणाची पुनधंटना 
करतांना तिचा पाया अगदीं निराळा घेतला 
गेला पाहिजे असें वाटप. 
खासगी झाळेंतील शिक्षक कोणत्याहि दृष्टीने 
सुखी नाहीं, पगार पुरेठा नाहीं, नौकरीची शाश्वती 
नाहीं, म्हातारपणी विशेषश्ञी सोय नादीं, पोरा- 
बाळांच्या शिक्षणाची तोकडीच सोय! अक्शा 
परिस्थितीने शिक्षक नागावळेळा व गांजलेला 


आहे. त्याच्या. धंद्याचा बडेजाव वेळींन्अवेळीं 
सभांतून, व्याख्यानांतून, वृत्तपत्रांतून केला जातो, 
राष्ट्राचा आधारस्तंभ घडविणारा म्हणजे एका 
दृष्टीने भाग्यविधाता म्हणून त्याचा उदोउदो केला 
जातो. पण प्रत्यक्षांत मात्र मालक व नोकर असे 
व्यापारी संत्रंध असतात. त्याचें दुर्देव येथेच थांचत 
नाहीं. नोकर म्हणून इतर धंद्यांत त्याला जें 
संघटनेचें संरक्षण असते, त्याला जे अधिकार प्राप्त 
होतात ते माल शिक्षकाला मिळत नाहींत. असा 
कष्टी मनुष्य कसले राष्ट्राचे भावी आधारस्तंभ 
घडविणार ? ही परिस्थिति बदलळलीच पाहिजे, 
जिल्हावार प्रातिनिधिक शिक्षण-सामिति 
आपण लोकशाहीच्या काळांत राहतां व लोक- 
शाही सुप्रातिष्ठित करण्याचे कंकण आपण हातीं 
बांधलें आहे, म्हणून असे वाट्ते की, शिक्षणांतहि 
लोकशाही आली पाहिजे आणि शिक्षणप्रांतांत 
ती दृढमूल झाली तर, इतरत्र ती तेंच स्थान घेईल, 
शिक्षगक्षत्रांत ठोकशाही आणण्याकरितां पुढील 
योजना सुचवावीशी वाटते : राज्यांत जेवढे जिल्हे 
तेवढे शिक्षणाकरितां सुटे सुटे भाग करावेत. प्रत्येक 
जिल्ह्याची एक स्वतंत्र शिक्षा-तामिति असावी. त्या 
समितीच्या सभासदांची संख्या फार मोठी अगर 
फार लहान नसावी, पण ती प्रातिनिधिक असाटी 
ह्यावर मात्र कटाक्ष असावा, शिक्षकांचे, सरकारचे 
व लोकांचे प्रतिनिधी निवडणूकपद्धतीने त्या 
सश्िर्तावर यावेत. जितक्या प्रकारच्या 
॥शक्षणसत्या त्या जिल्ह्यांत असतील त्यांच्यांत 
सम़प्रमाणाने शिक्षकांच्या प्रातिनिधींची बांटणी 
झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यांत 
जितके निरनिराळे उद्योगधंदे असतील त्यांत 
सामील होणाऱ्या लोकांचे सम प्रमाणांत प्रतिनिधी 
घ्यावेत. सरकारच्या प्रतिनिधींत असे सरकारी 
अधिकारी असावेत कीं, ज्यांचा संबंध जिल्ह्याच्या 
सवे प्रकारच्या व सवे थरांतल्या लोकांशीं आहे, 
अश्या तऱ्हेनं तयार झालेली शिक्षण-समिति ही 
त्या जिल्ह्यापुरती सर्वोच्च शिक्षण-नियंत्रणाधिकारी 
राहील, शिक्षणऱक्षत्रांत तिचा निर्णय अखेरचा 
मानला गेला पाहिजे, प्रचल्ति स 
बाबतीत तिला सर्वाधिकारी कता 


4 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शिक्षणाची पुनर्घटना 


|. 


असलें पाहिजे. सबंध जिल्ह्यांत कस शिक्षण 
द्यावयार्चे, कोणते द्यावयाचे, किती द्यावयाचें 
व कोणीं द्यावयाचे ह्या सर्व गाष्टींबिषयी आपला 
एक आराखडा सदरहू शिक्षण-सामाति तयार 
करीळ व तो लोकांत प्रसृत करील; 
लोकांच्या टोका-प्रातिटीका ह्या सर्वे विचारांत 
घऊन जिल्ह्याच्या शिक्षणाचा एक पक्का खर्डा 
तयार करील व तो अंमलांत आणीळ. अर्थात्‌ हें 
सर्व करण्यापूर्वी तिळा जिल्ह्यांतील जनतेच्या 
जीवनाचे परिपूर्ण असे चित्र उपलब्ध झालें 
पाहिजे, त्या चित्राकरितां तिळा बरीचशी माहिती 
आंकडेवार मिळाली पाहिजे, जिल्ह्यांतील जमिनीचा 
सारा, लोकल फंड, लोकळ सेस, व्यापार, उद्योगधंदे, 
शेती, उत्पन, कर्ज, स्त्रिया, पुरुष, मुरले, साक्षरता, 
सहकारी संस्था, दबाखाने, पतपेब्य[, सावकार, 
कुळें, बागाईत व जिराईत जमीन, वनचराईसाठी 
सोडलेली जमीन, पेरणीखालीं व उजाड जपतीन, 
नद्या, ओढे, नाळे, सरासरी पाऊस, घान्य-पिके, 
व्यापारी पिके, आयात-निर्यात व्यापार, गिरण्या, 
शेतीला उपयोगी गुरें, दुधाच्या उपयोगी गुर॑,भाकड 
गुरे, गुरांचे रोग, फळाफुलांचे रोग, कारखान, 
पक्के-कच्चे रस्ते, रेल्वे, उपजीविकेची साधने, 
प्रत्येक खेड्यांतील सरासरी उत्पन, कारखान्यांतील 
व शेतावरीळ मजूर, बोलभाषा, सरकारी नौकर, 
निरनिराळ्या खासगी धंद्यांतील नोकर, नोकरांची 
वेतनश्रेणी, त्यांच्या नोकरीची श्ाश्वती-इत्यादि 
वाबतींत कसून आंकडेवार माहिती मिळविली 


अश्रूंना !-- 


अश्रूंनो, या मम नयनांमार्थे 


पाहिजे. ह्या यादीत आणखीहि कांहीं आतां न 
सुचणाऱ्या गोष्टींचा रुमावेश् करावा लागेल. ह्या 
सर्व गोष्टींची आंकडेवारी ह्या हेतूनें जमा करा- 
वयाची कीं, त्यायोगें सवे जिल्ह्याचे, तेथील लोकांचें, 
त्यांच्या राहणीरचे, त्यांच्या उद्योगांचे, त्यांच्या 
विश्रांतीचे, करमणुकीचे एक स्पष्ट व ठळक चित्र 
वरील समितीला सव लोकांपुढे उमे करतां येईल 
व ह्या लोकांच्या अभ्युदयाकरितां, त्यांचें र्जावन- 
मान उंचावण्यासाठी, त्यांचें सांस्कृतिक जीवन 
सुधारण्यासाठी किती व कोणत्या प्रकारच्या 
शिक्षणसंस्था निर्माण कराव्या लागतील, त्यांचे 
अभ्यासक्रम कसे व किती ठेवावे लागतील, 
त्याकरितां किती पैसा लागेल, त्याची सोय कशी 
करावी, ह्यांबद्दलचा सर्वे आराखडा त्या 
शिक्षा-समितीला तयार करतां येईल. असा 
आराखडा लोकांच्यापुर्ढे गेल्यान॑ लोकांत एक 
नवीन सैतन्य निमीण होईल, शिक्षणाला जीवनांत 
एक महत्त्वाचें स्थान प्राप्त होईल, आवडीचा 
अभ्यासक्रम मिळाल्याने एकपट उत्साह उत्पन्न 
झाला, तर ' जीवनांत त्या अभ्यासक्रमाला स्थान 
आहे, नुसत्या माझ्या जीवनांतच नाहीं तर माझ्या 
खेड्याच्या, तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या व राज्याच्या 
जीवनांत त्या शिक्षणक्रमाला स्थान आहे. * ह्याची 
जाणीव उत्पन होऊन ह्या जाणिवेने तो उत्साह 
अनंतपट होईल. आणि असा उत्साह माणसाकडून 


काय करवून घेणार नाहीं ! 


बिश्वामार्यि या अगाध येतां 


अश्रूंनो, जा जननयनांमाधि 
विश्वांतून या अगाध जातां ] 


अनुक्रमणिका 


-_दुत्त हकर कुळकर्णी 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तकैतीथे लक्ष्मणज्ञाख्री जोशी 


!.% 


> 


ब वकक 4 69 
स्ट लन! कम्युलरट क्रान्ताचा कारागार 
५ "2०७७७ एण्पणा 158 00080. ए'जठपाताऱ गघणाल्डिंस्वे एटा 
1107९001९१ 58 लोवा'णटल2९त 0४ ९ टा'९॥९७. 111080६], ” - ताग तेच्डाटा5 
( मानवी आंदोलनास जेव्हां उच्चतम उद्गेकाचें स्वरूप प्राप्त होते, बहुतेक तेव्हांच सत्याचा 


(11९ 


अत्यंत गंभीर आविष्कार होतो. ) ) 


कम्युनिझमने उत्पन्न केलेल्या प्रश्नाचा निकाल 
लावणें, हेंच विद्यमान विश्वव्यापी मानवतावादी 
आंदोलनाचे उद्दिष्ट आहे. कम्युनिझमसंबंधाच्या 
लढ्यांत जगांतील सगळी राष्ट्रे गुंतळीं आहित. 
आजच्या जागतिक चळवळीचे एकमेव लक्षण, 
कम्युनिस्ट चळवळीच्या एथक्करणाशिवाय, निश्चित 
करतां येत नाहीं, कम्यानिझमनं ज्या मूलभूत प्रश्ना- 
कडे मनुष्यजातीचें लक्ष खेंचून घेतलें आहे, त्याचें 
उत्तर कम्युनिझममध्ये मिळते कॉ नाहीं, हाच 
वादग्रस्त सुद्दा आहे. परंतु कम्युनिझमने त्या 
सतेश्रेष्ठ व मूलभूत मूल्याकडे सव मानवजातीला 
आपलें लक्ष केंद्रित करावयास लावलें, यांत हेका 
बाळगण्याचे मुळींच कारण नाहीं. माणसाची 
माणसावरीळ आर्थेक, राजकीय व सांस्कृतिक 
सत्ता नष्ट कशी करतां येईल व समतेचे व 
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे जीवन माणसास कर्से निर्माण 
करतां येईल, असा तो प्रश्न आहे. या प्रश्नाचा निकष 
लावूनच क्रान्तीच्या चळवळींचें योग्य मूल्यमापन 
करतां येते. कम्युनिझममच्या य्शापयश्याचाहि हाच 
निकष आहे, 

वैज्ञानिक सत्य आणि मानवी ध्येयवाद यांची 
सांगड क्रान्तीच्या चळवळीला घालावी लागते. 
कम्युनिझमचा जरी वैज्ञानिक सत्यावर भर असला 
तरी तें वैज्ञानिक सत्य मानवी ध्येयवादाळा तंपूर्ण- 
पणें वाहून घेतटेळें आहे, असा दावा कम्युनिझम- 
लाहि करावा लागतो. स्टॅलिनच्या क्रान्तीच्या 
कर्तृत्वाचे मूल्यह्दि वरील ध्येयवादास अनुस€नच 
करावयास पाहिजे, कारण मूल्यमीमांसा करण्याचा 
मानदंड ध्येयवादःच असतो. ध्येयबादाशिवाय मूल्य- 
ब्रीमांसा करणच अराक्य असते. 


3.4 


अनुक्रमणिका 


ऐतिहासिक भौतिकवादाचें मरतिमंत चैतन्य 
स्टॅलिनच्या निधनाने जागतिक इतिहासांतील 
एक कालखंड समाप्त झाला, स्टॅलिन मेला, त्या 
क्षणीं मानवी जगांत त्याच्याइतकी प्रमावसपन्न 
व्याक्ति कोणी नव्हती. स्टालिन मेला, त्या क्षणीं 
आधुनिक जगाच्या समोरून एक उच्चतम वीर 
विभूति निघून गळी, असेंच एकदम निदशंनास 
आलें. श्रेष्ठ विभूतिमत्ता ज्या राजकीय पुरुषांना 
आजपर्यंतच्या मानवी इतिहासांत आली आहे, 
त्यांच्यांत स्टॅलिनचें स्थान धुवाइतकें अढळ राहील, 
तो अधिक जगला अप्तता तर ह विधान करतां 
आलें असते कॉ नाहीं, हें मात्र सांगवत नार्ही. 
त्याला नेपोलियनसारखा पराभव मिळालाच 
नसता, असें म्हणवत नाहीं. स्टॅलिनच्या जीवनां- 
तीळ सगळे पराजय त्याच्या विजयाच्या उत्तुंग 
पर्वंतमाळांनीं मानवाच्या दृष्टिपथाच्या आड झाले 
आहित. त्याचे जीवन क्रांतिकारकारचे जीवन होते. 
सन १९०२ पासून १९१७ पर्यंत सतत पंधरा 
वर्षे भडकलेल्या आगींत उभा राहून, झारच्या 
प्रचंड सत्तेशी लढा देत तो उभा होता ! अद्भत- 
रम्य साहसाने भरलेला रोमांचकारी लढ्याचा 
इतिहास, असे स्टॅलिनच्या चरित्राचे स्वरूप आहे. 
त्यांत त्याला किती तरी वेळां हार खावी लागली 
आहे. परंतु १९१७ सालानंतरचा क्रांतीच्या 
विधायक रचनेचा इतिहास यशाच्या अनेक घवळ- 
गिरींचा साक्षात्कार कून देतो, 
र्र हज आकलन 
ह. गोड गा 
कय कविरीप अळी होईल, अशी आशा 
खोट्या वासनेतून निर्माण कुट कुली किर 
1 झाली आहे. वस्तु 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 
५-/१ ी त्रे 
टर ॥० 
«८ 4१%” ७ 
किनवभारत त 
कन धे ७५ जि ३०१६ 
*&)। 
ग्री अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्टॉलिन $ कम्युनिस्ट क्रान्तीचा कारागीर 


स्थितीच्या अज्ञानाने ही आद्या उत्तेजित केली 
आहे. स्टॅलिनचें दी्धकालपर्येत पसरलेळें यशस्वी व 
प्रतापी कर्तृत्व न तपासल्यामुळें अशी खोटी आज्ञा 
उत्पन झाली आहे ! संघटनाचचातु्य ब वस्तुवादी 
वृत्ति हे स्टालिनच्या यशाचे एक महत्त्वाचें कारण 
आहे. अहंता आणि ममता यांची बाचा विवेकाला 
होण्याइतके त्याचें मन दुर्बळ नव्हते. प्रतापी 
समथाचें हे दोवल्य इतिहासप्रसिद्ध आहे. त्या 
दोबंल्यामुळेंच त्यांना यकश्याचा उन्माद होतो, 
जगा_चें नेतृत्व किंवा गुरुत्व प्राप्त झाल्याचा भास 
उत्पन होतो. अशा द्रोभेल्यदर्शक मनोविकृतीची 
बाघा स्टॅनिनलळा झालेली नव्हती, म्हणून त्याने 
आपल्या कर्तृत्वाचा मजबूत पाया रचला. 
 माझ्यापाठीमागून काय होईल!” असा 
प्रश्नच त्याला पडला नाहीं. ' माझ्यापाठीमागून 
काय होणार आहे, हं मला पूर्ण माहीत आहे ' असा 
निर्वाळा त्यानें चार्चिळळा दिला होता. त्याने दोन 
भक्कम संघटना आपल्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली 
नेर्मिल्या, त्या म्हणजे प्रचंड पक्ष व विशाल 
एकजीव राष्ट्र. तो व्याक्तशः हुकूमशहा होता. 
तो प्रथम क्रांतीचा शिपाई होता व नंतर क्रांतीचा 
सेनापति झाला, सशस्त्र क्रान्तीचा उठाव करण्याचें 
घ्येयच त्याने जन्मभर जवळ बाळगिलळें ब वागविले. 
त्यामुळें त्यानें पक्षाळा लष्करी संघटनेचें स्वरूप दिलें 
आणणि राष्ट्राला सैन्याचे शिबिर बनाविलें प्रत्येक गांव 
आणि शाहर्‌ म्हणजे लढाऊ किल्ला बनला, प्रत्येक 
नागरिक सेनिक झाला. म्हणून पाश्चात्त्य संस्कृती" 
च्या राजकारणी प्रवृत्तीचे ऐकांतिक व प्रत्यक्ष 
निदर्शन म्हणजे सोव्हिएट रश्षिया होय, असें 
इतिहासशास्त्रज्ञांस म्हणावें लागेल. स्टलिनच्या 
मृत्यूनंतर गडबड व गोधळ उडणार नाहीं, याची 
हभी स्टालिनचें व्यक्तिमत्त्वच देतें. स्टाठिनच्या 
व्याक्तेमत्त्वाचें एथक्करण करा, त्यांत ऐतिह्यासक 
भौतिकवादाचे चैतन्य सांपडेल, हे चेतन्य 
( 311 ) हेगेलच्या चैतन्यवादाचें मूर्तिमंत स्वरूप 
होय. मानवी इतिहासांत चैतन्य प्रचंड राज्यशक्ती- 
च्या रूपांत प्रकट होतं, असा इतिहातवाद हेगेल 
सांगून गेळा, हेगेलळळा असा भास झाला की, 


जमन राज्य हेंच ते चैतन्याचे म्रूर्तिमेत रूप होय, 


तो भास होता. स्टॅलिननें निस!ण केलेलें सोव्द्विएट 
राज्य हं मात्र चेतन्याचें साकार रूप होय, असें 
हेगेलच्या ऐतिह्यासेक तेत्त्वज्ञाना प्रमाणे म्हणतां 
येते. काळं मार्क्सच्या कम्युनिझमर्चे मात्र हें स्वरूप 
नव्हे. त्यांत व्याक्ते पूर्ण स्वतंत्र असते, ल्टलिनच्या 
सोव्हिएट यूनियनमर्ध्ये व्याक्तेि ही राज्यास 
समर्पित आहे ब राज्य हे पक्षास समर्पित आहे. 
तेथें पक्षाची हुकूमशाही अनिबेधपरणे नांदत 
आहे. म्हणून स्टॅलिननंतर काय होणार ही 
शेंकाच अस्थानीं आहे 
स्वतःस विभाति न समजणारी विभूति! 
स्टॅलिन ही या दशतकांतील अद्वितीय राजकीय 
विभूति होय, ही गोष्ट विभूतिबादी इतिहासकाराने 
तर मान्यच केली पाहिजे. मी स्वतः विभूतिवादी 
नाहीं किंवा विभूतिपूजकहि नाहीं. कारण माझें 
असे मत आहे कीं, प्रत्येक महान्‌ एतिहासिक 
घटनेला जन्म देण्याकरितां विभाति लागतेच असें 
नाहीं. विशिष्ट विभूतीवांचूनह्ि इतिहासाची 
त्रेष्ठ सामर्थ्ये प्रकट हातात. विविध क्षेत्रांत अगणित 
कर्तृत्वशाली व्यक्तींच्या सामुदायिक तेजानेंहि 
मानवी कालखंड तेजस्वीपणानें तळपत असलेले 
इतिहास दाखवितो. परंतु कित्येक वेळां विलक्षण 
विचारसामर्थ्याच्या व्यक्तींनाहि इतिहासांत 
अलौकिक स्थान लाभते. कित्येकदा हतिहासच 
अद्या व्यक्तींना निर्माण करतो. सोव्हिएट 
यूनियनच्या इतिहासाने अशी अद्वितीय व्यक्ति 
प्रकट केळी आहे, हं मात्र नाकारतां येत नाहीं, 
स्टॅलिन स्वतःस विभूति समजण्याइतका भाबडा 
अथवा अहंकारी नव्ह्ता, भावनांच्या भ्रमांत न 
सांपडणारें पोलादी व्यक्तित्व त्याच्या ठिकाणीं 
होते, त्याला देव किंवा सेतान मानणाऱ्या माणसां- 
बद्दळ तो मनांतल्या मनांत कौंब करीत असेल ! 
ट्रॉट्स्की हा मानवी इतिहासांत नाणावलेल्या 
उच्चतम वकत्यांमध्ये गणला जातो; त्याची 
ळेखनदोली हि श्रेष्ठ प्रतीची आहे; व त्याबद्दल 
त्याला खूप अस्मिता ब घमनंडहि होती. तो या 
आपल्या गुणांमुळे सामान्य माणसांना तुच्छ 
ळेखीत होता, ट्रॉट्स्कीची ही सामान्य माणसांना 
तुच्छ ळेखण्याची प्रशत्ति स्टलिनरने ओळखली, 


१५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नेंबमारेते 


भ्हणुनच तो ट्रॉटस्कीबद्दल घृणा बोळर्गात होता. 
स्वतःस विभाति न समजणारी अशी विद्यमान 
जगांतील अद्वितीय विभूति; असे स्टलिनर्चे वणन 
करतां येईल. स्टेलिनला सेतानाच्या किंवा दैत्य- 
दानवांच्या कोटींत गणणारे अनेक विचारवंत 
आहित ! त्यांना स्टॅलिनरचें मनुष्यत्व ओळखतां येत 
नाहीं. याचें कारण, स्टॅलिन हा क्तान्तीचा प्रणेता 
होता, या कल्पनेचा त्यांना अथ समजत नाहीं 

होय. इतिहोसाच्या तत्त्वश्ानांत हंगंलन मुद्दाम 
चजाविळें आहे की, जे पुसष मोठ्या ऐतिहासिक 
घटनांचे जन्मदाते असतात, त्यांना सर्वसामान्य 
माणसांना लागू पडणारे नीतिशास्त्र लागूं करणें 
चूक होय. त्यांनीं उमारटेलीं राज्यें किंवा संत्या 
दिवा महान चिरंतन कृती त्यांच्या हातून 
झालेल्या प्रमादांचें यारिमाजन करणाऱ्या पुण्य 
राशीच बनतात; ' मानवी नेतिक जीवनाच्या 
सत््वांशाच्याच त्या राशी होत. हेगेलने प्रतिपा दि- 
लेल्या त्या दृष्टिकोनावरून स्टलिनचें समर्थन होऊं 
शकते. दुसरे असं काँ, महाकाव्ये आणि श्रेष्ठ 
ऐतिहासिक घटनांचे इतिहास ज्या प्रकारच्या शूर 
विभूर्ती'चें वर्णन करतात त्या प्रकारांत स्टेलिनचा 
समावेश होऊं शकतो, ही गोष्ट तट€्थ बुद्धीच्या 
विवेचकास मान्य करावी लागते, विभूतीच्या 
श्रेष्ठतेबद्दल तीत्न मतभेद होणं हें अत्यंत स्वाभाविक 
आहे. क्रान्तीच्या स्वमावांतच या तोन्न मतभेदाला 
पोषक असलेली भूमिका भरलेली आहे. क्रान्ति 
ही तीन्न संप्रामावस्थेचीच परिणाति होय, जुन्या 
बाधक व संकुचित सामाजिक हितसंत्रथांचा संहार 
करणें आणि नवे सर्वसाधारण व्यापक सामाजिक 
हितसंबंध निर्माण करगें हा क्रान्तीचा कार्यक्रम 
असतो. क्रान्तीच्या इष्टतेबद्दळ परस्परविरोधी 
असलेले सिद्धांत प्राश्ञांनीं सांगितलेले दिसतात. 
क्रान्तीशीं संब्रंध नसलेले परंतु इतिहासप्रसिद्ध 
अथवा पुराणप्रसिद्ध राज्यघारी पुरुषदेखीळ मत- 
भेदाचा विषय चनतात, राजनीतीची वक्रता 
कुटिळता अथवा सामान्य नेतिक तत्त्वांबद्दलची 
बेफिकीरी हीं पोवांत्यांच्या व पाश्चिमात्यांच्या राज्य- 


शास्त्रांत महद्यूर आहेत. म्हणून राजनेतिक महत्पदास 
प्रात झालेल्या व्यक्ती साघुत्वाच्या सुप्रातिद्ध 


१६ 


अनुक्रमणिका 


कसोटीस क्कचितच उतरतातं. 
अपवाद नाहीं हेंहि येथे 
आहे. 
राष्ट्रवादाचा मागच्या दारानें प्रवेश 
कम्युनिक्षम ही मानवव्यापी आंतरराष्ट्रीय विचार- 
सरणी व चळवळ आहे. राष्ट्रवादाच्या संकुचित 
भावनांशीं या विचारसरणीचा खात विरोध आहे. 
या आंतरराष्ट्रीय चळवळीला पहिल्या महायुद्धाच्या 
अखेरीस रशियांत राहण्यास घर मिळाले, परंतु 
रशियासारखे आधुनिक औद्योगिक क्रान्तीत 
मागसलेलें राष्ट्र हे॑कम्युनिझमचे अपेक्षित घर 
नव्हे, औद्योगिक क्रान्तींत पुढारलेले भांडवलदारी 
राष्ट्रच कम्युनिस्ट क्रान्तींचें खरें जन्मस्थान होय, 
तेथेच कम्युनिस्ट क्रान्ति जन्मास येण्यास आवईप्रक 
अश्यी सामाजिक परिस्थिति परिणतीस पावलेली 
असते, असा मार्क्ते व लेनिन यांचा सिद्धान्त 
दाता... ' जर्मनीसारख्या सुधारलेल्या देशांतील 
क्रान्ति हातीं येत असेळ तर रशियन क्रान्तीचा 
हात सोडण्यासहि मी तयार होईन ' असें लेनिन 
म्हणत असे. मा्क्संवादाने ठरविलेली तेत्त्वपद्धति व 
ऐतिहासिक कम उलेघून कम्युनिस्ट क्रान्तीनं 
रश्ियास्तारखा मागसलेला देश आश्रयास घेतला. 
तत्त्वपद्धति आणि वस्तुस्थिति यांच्या विराधांतून 
मार्ग काढणे हेंच मोठें बिकट काम करान्तिकारकांच्या 
पुढ उभे राहिलें, हें एक मोठें व्याबद्दारिक कोंडे 
होतं ! रशियांतील आर्थिक शक्ति दुबळी होती, 
कामगारवग बेकारींत व इलाखींत दिवस काढीत 
होता, जनतेचे जीवनमान अगदीं आजच्या खालच्या 
पातळीवर खिळलेळें असून भकास बनलें होत. 
म्हणून १९१७ सालीं झालेली क्रान्ति सात-आठ 
वघीच्या आंत निरुत्साही बनडी, लेनिन परलोक- 
वासी झाला होता. आंतरराष्ट्रीय क्रान्तीच्या आदा 
मावळल्या हत्या, जमनांत एवब्या अवधींत तीन 
वळा कामगार-क्रान्तांचा सावे आली परंतु स्फोट 
हाण्याच्या आच तिला ओह्‌टी 
क्रान्तीच्या पराभवाचाच इतिहास 
ती गोळी ळागला. स्टालिनने हँ 
1 आंतरराष्ट्रीय क्रान्तीचा 
घोष करीत कास्तीचे प्राण कंठाशीं आलेले त्यान 


रामचरित्नहि यास 
ध्यानांत ठेवणे आवरयक 


लागली, 
युरोपियन 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“/ ६ १,% 
(१॥ जर ऱ र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्टॅलिन । कम्युनिस्ट क्रान्तीचा कारागीर 


पाहिले, म्हणून त्यानें क्रान्तीची भर्यादा ध्यानांत 
घेतली, “ एकाच देशांतहि समाजवाद  स्थापतां 
वेतो, या विचाराचें सूत्र त्याने रश्ियांतील कम्युनिस्ट 
पक्षाला शिकाविळें, जगांत अन्यत्र क्रान्ति फेलाव- 
ण्याच्या प्रयत्नांत माहेरघरची स्वदेशांतली क्रान्ति 
पराभ्रूत व्हावयाची, म्हणून जागतिक क्रान्तीचा 
उठाब होण्याची संधि बघत बसण्यांत अर्थ नाहीं, 
असे त्यानें ठरविलें, 

स्वराष्ट्राच्या सीमामंडळांतच क्रांतीला हढमूल 
करावयाचें व वाढवावयाचें हँ॑ठरल्यावर राष्ट्र- 
वादाशीं जुळते घेण्याची कामगिरी स्टालिनला 
कराबी लागली. राष्ट्रवाद कम्युनिझमच्या गोटांत 
मागच्या दाराने शिरला ! रशियन देशाभिमान 
पुनः जाणत करण्याचें काम राष्ट्रमेदांच्या मर्यादा 
न ओळखणाऱ्या व सर्वे जग एक समजणाऱ्या 
कम्युनिस्ट पक्षाच्या कपाळीं आलें. पूर्वजपूजा, 
परंपरेचा अभिमान, राष्ट्रीय वीरांचे गुणगान, 
राष्ट्रीय इतिहासाची कृलिम रचना इत्यादि 
प्रतिगामी म्हणून धिक्कारळेलीं अंगें कम्युनिस्टांनी 
रदियांत अंगिकारिलीं, राष्ट्रवादाच्या या संकुचित 
भावनेचा पुनरुद्धार जरी स्टालिन करीत होता, 
तरी त्याने आंतरराष्ट्रीय कम्युनिझमची चळवळ 
या रशियन राष्ट्रवादाच्या दर्पापासून दूर ठेविली. है 
सर्वांत अवघड, किंबहुना अशक्य कार्य स्ताझिनळा 
करून दाखवितां आलें. या बाबतींत आंतर- 
राष्ट्रीय कम्युनि्ममची चळवळ मात्र संघिसाधु व 
तत्त्वव्युत झाली, भांडवलशाही ची साम्राज्ये 
उलथून टाकण्यास त्या त्या राष्ट्रांतील प्रतिगामी 
राष्ट्रवादांना भडकविण्याचें काम कम्युनिझमन 
सुरू केलें. परंतु याच्या उलट असेहि दिसते कीं, 
खुद्द सोव्हिएट यूनियनमध्ये अनेक राष्ट्रे हातीं, ती 
सुधारणेच्या मिन मिन पातळीवर, खाली-वर होती. 
स्टेलिननें कम्युनिझमच्या द्वारा हीं संकुचित 
राष्ट्रीयत्वें नामोहरम केलीं आणि ' कम्युनिझमची 
पितृभूमि ? या भावनेच्या ललकारीनें एकर्वध 
विशाल राज्य निर्माण केलें, 
मागसलेल्या देझ्यांत क्रांतीचा महान्‌ प्रयत्न 
_ स्टेलिनळा, मागसलेल्या राष्ट्रांत, सर्वात पुढार- 
डल्या ध्येयवादाची उपासना णारी क्रान्ति 


रचावयाची होती. त्या ध्येयवादाला लागणारी 
नागरिकांची उच्चतर मानसिक संस्कृति तेथें 
नव्हती. यांत्रिक ओद्योगेक क्रान्तीनें निर्मिलेल्या 
विद्याळ आर्थिक वैभवाची योग्य वांटणी करण्यास 
आवश्‍यक असलेला वर्ग निरसनाचा राजकीय व 
सामाजिक कार्यक्रम अंमलांत आणणें एवढेंच कार्य 
तेथे नव्हते. तेथें ओद्योगिक क्रान्तीच अस्तित्वांत 
नव्हती, तेथे या ओद्यागेक क्रान्तीशीं संलय़ अशी 
लोकशाही नव्हती; किंबा मानवी मूलभूत हक्कांचा 
पुरत्कार करणारा उदारमतवादहि नव्हता. कम्यु- 
निझमचें समतेचें ध्येय सरळ - पटवून घेणारी 
मानसिक संस्कृतीच तेथें नव्हती. अज्ञ नी, दरिद्री, 
माणुसकीचे व स्वातंत्र्याचे महत्व न कळलेली अशी 
ती अर्धरानटी अवस्थेंतळी जनता होती. त्या 
ठिकाणीं सर्वच कांहीं पहिल्यापासून निर्माण करा- 
वयाचे होतें. क्रान्ति हे केवळ स्वम होते. झालेली 
क्रांति त्या मागसलेल्या जगांतील वेराण प्रदेशांत 
सहज छपत होऊन गेली असती ! या सर्ब परि- 
श्थितींचा अर्थ समजलेला वबस्तुवादी ध्येयनिष्ठ 
आणि अनंत हिम्मत बाळगगारा स्टेठिन, पक्षाची 
व सत्तेची संघटना करून, हुकरूमश्याहीच्या साधनाचा 
पुरेपूर उपयोग करण्यास सज्ज झाला. कस्युनिझम- 
च्या प्रत्यक्ष उभारणीचा कार्यक्रम त्यानें आंखळा. 
त्यानें उदारमतवादाची फिकीर बाळगली नाहीं, 
कारण रशियन संस्कृतीचा त्या ध्येयाशीं कांहींहि 
संबंध नव्हता, विवेकसंपन्न, सुसंस्कृत व स्वयंस्फूर्तीने 
कार्य करणारा- नागरिकवर्ग रक्षियांत नव्हता. म्हणून 
अश्या नागरिकांच्या संघटनेचें नीतिशास्त्र स्टॅलिननें 
मान्य केलें नाहीं. मर्यादित कालखंडांत ठराविक 
कार्यक्रम पार पाडगे हे अत्यंत जल्रीचें आहे, 
नाहीं तर पूर्ण धोका व विनाश ठरलेला आहे, असे 
ओळखून संघटनेची हुकूमशाही तत्त्वेंच स्टॅलिननें 
अंगिकारिळीं, मार्क्त व लेनिन यांच्या क्रांति- 
शास्त्रांत कामगार-हुकुमशाहीचें तात्पुरते अवलंबन 
करणें हँ प्रशस्त मानळेंच होते. पक्षाची हुकूमशाही 
तंत्रदृष्ट्या प्रातच होती. स्टॅलिनळा दुसरा मार्ग 
मोकळा नव्हता, अराजक ध्येयवादाकडे जाण्या- 
करितां तात्पुरती परंतु आव$यक पायरी म्हणून 
जी हुकूमशाही माक्‍तंवादानें समर्थित केली, तिची 


न भा है १७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


प्रचड स्वरूपांतली उभारणी स्टलिनने केळी. कारण 
गत्यंतरच नव्हते, मागसलेल्या देशांत वगहीन 
क्रांति उभारण्याच्या प्रयत्नाला याशिवाय दुसरें 
फळ येणें अशक्य होत, 
नियोजन-युगाचा प्रणेता आणि 
स्टालिनन नवी सत्ता, 


जिंक्य वीर 
नवी अर्थरचना आणि 
नता समाज निर्माण केला, नियोजनन्युगार्‍चा 
स्टॅलिन हाच प्रणेता होय. नियोजनार्‍चा कार्यक्रम 
यशस्वी करून दाखवून स्टालिनने जगाचे अर्थ 
शास्त्रच बदलून टाकलें, गरीब शेतकरीवग 
घरणाचची वीज व घरणाचें पाणी विकत घेण्यास 
असमथं असतो; मोठमोठी धरणें आणि विद्धत्‌ 
उत्पादनाची केंद्रे भा्थिक दृष्ट्या डबघाईस आलेल्या 
ष्ट्रांत निमांग केल्यावर त्याला गिऱ्हाइकांच 
बाजार मिळत नसतो. स्टॅलिनने सापुदाधथिक 
शेतीचा प्रयोग करून नवा बाजार निमीण 
केळा, जीवनमान वाढविण्याचा प्रश्न हुकुम 
शाहीच्या जोरावर मागे रेटला. जास्त श्रम य 
कमी मोबदला, या धोरणाची अम्मळबजावणी 
केल्याशिवाय राष्ट्राची उत्पादनशशक्ति विस्तारगे 
अशक्य आंद असे त्यानें पाहिलें. याहि धोरणा: 
करितां हुकूनशाही राज्यपद्धतीचा ल्हीटिनल 
उपयोग करून घेतां आला. राष्ट्राच्या आथिक 
राजकोय व॒ सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या अंमल- 


ज्ञावणीळा हुकुमश्ञाहीने वेग आला. रडेक, 
शिनाविव, बुखारिन, केभेनेव्ह, क्रॉलिन 


रॅकोवल्कि, ट्राट्स्की इत्यादि क्रांतिकारकांना न? 
करण्याचे क्र कृत्य स्टालनला करावें लाग; 
म्हणून त्याळा टीकाकार कूर समजतात. राज्य- 
व्यवस्था कोणत्या प्रकारची आहे यावर सा 
कृत्यांची मीमांसा अवलंबून आहे. वरीळ सगळे 
क्रांतिकारक, कामगारवर्ग व कामगारांचा पक्ष 
यांच्या हुकुमशाहीचे तत्त्व मान्य करणारे होते. 
हुकूमशाही ही कठोर नसावी, हे 
तलवारीला घार नसावी, असें म्हणण्याइतकेच 
अनुचित आहे. क्रांतिकारकांचा बळी घेणे ३ 
क्रांतीचे ऐतिहासिक कार्य आहे. ' क्रांति ही पुत्र. 
भक्षक माता आहे? ही सुप्रसिद्ध स्हूण ध्यानांत 


म्हणणें 


जे. स्टॅलिनळा प्राप्त कर्तव्य ह राजनतिक विजय कका 
ही रची ठ प्‌ र ६ _॥९ त च 
देवडी पाहिन . रक पार पाडणे मिळवाबयाचा, त्यामुळें दीर्घ काळ टिकाव धरत 
शट 
द. 
क, र्क तपा 
चा नवभारत ग 
ष्ट १ ७५ 
न्ट< अमृतमहोत्सवी & 
(283 ३ 
अनुक्रमणिका टीचा मह स ह ज् केव 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे द 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


५ 


अरपीरहार्य होते. भगवकद्रीतेचा आदेश प्रमाण 
सानणाऱ्यांना स्टॅलिनचें कृत्य गर्म वाटणार नार्ही, 
आडवा आलेला गर्भ कापावा लागतो, कापणाऱ्यास 
काणा्य दाषा ठरवात नाह, असाह स्टालनच 


छमथन हाऊ शकतं. राज्य करीत असतांना दाचूच, 


दमन करणें व केटकांचा उच्छेद करणें हें सर्व 
राजनाताला मान्य असलेलं सूत्र आहे, हे क्रर कृत्य 
ग हच स्टाठिवला महत्त्वाचें बाटळे असते तर 
राज्याच्या नेतृत्वाचा राजीनासा देण्याशिवाय 
दुसरा इळाज दाक्य झाळा नसता. 
पंचवार्धिक योजनांच्या साफल्याने स्टॅलिन 
विधायक 


ह्वा 
कतृः्बांचा आदळ ठरळा, परतु विश्वाला 


भय उत्पन्न करणारा अजिंक्य वीर म्हणून त्यायी 
ओळख जगास तोपयत पटली नव्हती, विश्वमान्य 
त्रिजयी सेनापरतींचा जो कांही. इतिहास आज 
हीत आहे, त्यांत स्टॅल्निने उच्चतम स्थान 
सऱ्या महायुद्धाच्या अखरीत मिळविळें, त्यानी 
पूबतदारी त्यानें १९१७ सालापासून १९४० 
सालापयंतच्या काळांत केळी, सोव्हिएट 


यूनियनची सर्वांगीण रचना करण्यांत त्याने खी 
प्रकारच्या सामाजिक शक्ती पणास लावल्या, अत्ता. 
व्यस्त, अर्धरानटी, मतिमंद व पडिक स्थितींतल्या 
जुनाट जगाच्या कुशीतून, सुक्षींत ओतलेल्या 
पोळादी पुरुषाप्रभाणें तामर्थ्यशाळी व भव्य राष्ट्र 
याने निर्मिले, हे निमींत असतां जगांतील स 
ष्ट्रांमथ्ये, जगाच्या कानाकोपऱ्यांतहि त्याग 
सोबिएट यूनियनच्या थ्येयबादाचा झेंडा घेऊन 
उभे असलेले कम्युनिस्ट गट संघांटेत केळे, जाग 
तिक कम्युनिस्ट चळवळीशी सोविएट यूनियनच्या 
राजकारणाचा आत्मीयतेचा संबंध कायम राखला. 


/ः 


| रचा पालळादा सना सावएट यनयनच्य| 
तटमंद!ना आरपार फोडून जेळां खोळवर शिरली 
तेव्हां स्टलिमची 


“नमा ढाळ तेना हजारो मेळपयेत लढत 
रेटडी गेळी होती. अश्ञा प्रसंगी परामव 
दसत होता. परतु राजका 
सावट यूनियनची किंमत याच वेळीं 
न्यत उयाबळी होती 


अधिक मजवव झाले 


त्यामुळें राष्ट्राचे धथ 


>“ 


मक 


स्टॅलिन ! करथ्युनिस्ट 


गई , शत्रच आ च क ञञ ७-3 स 
येईल; दात्रू्चा दम आटिेळ आणि अखेरी 
करी विजय प्राप्त होई असा अंदाज 


आक्रप्रणाच्या पहिल्या दिवशीच 


ताळा, कस्यानज्ञशने एक तृतीयांश मानवजात 
ठाळ झड्याखा आणली, परंतु सुसंस्कृत 
रनुण्याची, स्वातन्यपूर्ण व विश्वत्रंधुत्वाने व्यापलेली 
रसंस्कति ल्वकरच अवतरेळ, ही आज्ञा माल 
दूरावळी आहे. स्टॅलिननें ज्या प्रकारची कम्यु- 
निज्म मूतरूपास आणली आहि तिच्यांत मानवता- 
वादी चळवळीस समाधान प्राप्त न होतां निराद्याच 
निर्माण होते, कम्युनिझमच्या कक्षेत्राहेरील राष्ट्रां- 
तील संस्कृति जीणे, अवनत ब पातित झाळी आहे 
तिच्या समर्थकांना व राज्यकत्यांना कम्युनिश्ममचें 
भव वाटतें. कारण कस्युनिझस ही जुन्या जगाला 
आव्हान देणारी शाक्त आहे, “ बदला नाहीं तर 
मरणास तयार व्हा ' असं तें आहान आहे. मरण 
जवळ येत आहे, अश्ली भीति या जुन्या जगाच्या 
हृदयाला शुष्क करीत आहि. या जुन्या जगाळा 
आत्मविश्वासच वाटत नाहीं. कारण तठे वाटण्या- 
सारखे त्याच्यापाशी कांहींहि शिल्लक नाहीं. 
पाश्चात्त्य राष्ट्रांची राजकीय लोकशाही व त्यांचा 
उदारमतवाद तिखेंज झाळा आहे आणि पोर्वात्य 
राष्ट्रांचा अध्यात्मवाद कल्पित व भावुक कथांची 
कंथा बनळी आहे; त्यांचा पोकळ दिमाख 
अध्यात्मवादाच्या लक्‍्तरांनीं उघडा पाडळा आहे. 
सानवतावादी स्रूल्यांना दुय्यमस्थान . 
विज्ञान, यंत्र व आधुनिक उत्पादनतंत्र यांच्या 
महिम्यावर, स्टालिन मू्तस्वरू्पात आणलेला कम्यु 
निझम पूर्ण श्रद्धा ठेवतो, परंतु * वैज्ञानिक दृष्टि” 
कोनास कम्युनिज्ञमच्या जीवनविषयक तत्त्वज्ञानांत 
थान राहिलेलं नाही. प्रत्येक श्रद्धेय तत्त्वावर आक्षेप 
घण्याचा अधिकार मानणें हें या दृष्टिकोनाचे पाहिले 
सूत्र आह, त्याशिवाय समीक्षाच अदाक्य आहे 
समरीक्षेळाच कम्युनिस्ट पक्षाच्या शब्दप्रामाण्याने 


क्वान्तीचा कारागीर 


शुंखला घातल्या आहेत. हें एक उच्चतम मानवी 
सूल्यच आधुनिक कर्युनिज्ञमनं भ्रष्ट केळें आहे, 
त्यासुळें मानव्याच्या अंतरंगाशीं त्याने प्रतारणा केली 
आहे, विचारखातंत्र्य हे ज्ञानसाधनेचें प्रेरक तत्त्व 
आहे, याचा पूर्ण विसर कम्युनिस्ट पुरोहित्याहीला 
पडछा आहे. विसाव्या शतकांतळा कम्युनिझस 
म्हणजे मध्ययुगीन युरोपांतील च्चंचें प्रकट झालेलें 
पिज्ाचचच होव, मानवी समतेचा किंबा मानवाने 
मानवावर सत्ता चालवितां कामा नये याचा ध्यास 
वरून प्रथम कम्युनिश्मची व समाजवादाची 
चळवळ जगांत उत्पन्न ज्ञाढी; परंतु विसाव्या 
शतकांतील कम्युनिझमनें निर्माण केलेल्या राज्यसंस्थेंत 
नागरिक हा राज्यतत्तेचा पूर्ण अंकित झाला आहे 
कड्राथूत मध्यवती सत्तेचा अनन्यभक्त, असें, 
]गरिकाला स्वरूप प्रात झालें आहे. ठेनिनसारख्या 
कम्युनिस्टांनी प्रत्यक्ष लोकशाही (1)11601 1)९110- 
0०४०७ ) हेंच कम्युनिझमचें राजकीय स्वरूप 
पाहिळें. हें नोतेिक, ध्येववादी प्रेरगेळा उत्तेजित 
करणारे स्वरूप आधुनिक कम्युनिस्ट पूर्णपणें 
विसरला आहे. सोव्हिएट यूनियनच्या स्तुतिपाठा- 
च्या पोथ्या पाठ करीत आधुनिक कम्युनिस्ट श्रद्धा" 
जड वबनछा आहे. एकतृतीयांश मानबजातींत जो 
कम्युनिझमचा प्रयोग सुरू आहे, त्याच्यांत मूळभ़त 
मानवी मूल्यांना जर मूर्तिमंत स्वरूप देण्याचा 
प्रयत्न सफळ होत असता तर पाश्चाच्य राष्टांतीळ 
नागरिकाने त्याचें सोहार्दानें प्रथम स्वागत केलें 
असते, आज भांडवलशाही अथव्यवस्थेची अन्न 
कोठेच शिळक राहिळेळी नाहीं, पाश्चाच्य राष्टां- 
तीळ भांडवलशाहीच्या नांबाने खडे फोडणे हृंघुद्धां 
अंधपरंपरेचच लक्षण आहे. प्रयोगांत आलेला 
कम्युनिझम मानवाला बंधमुक्तीची आश्या निर्माण 
कह दकत नाहीं, कम्युनिश्मच्या पलीकडे गेलें 
पाहिजे; कारण कम्युनिझमने मानवतावादी मूल्यांना 
दुय्यम स्थान दिळें आहे. स्टेलिननें कम्युनिझमला 
व्यवहार्य आणि मूतिंमंत स्वरूप दिळें हेच त्याचे 
जागातिक इतिहासांतील अद्वितीय कार्य आहे. 
त्याच्या कायांची नीट समीक्षा करून माणसाने पुढे 
जावें, असा इशारा त्याचा अस्त देत आहे. 


१ 


क 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


धल 


च शुीत्या 
ह च्य 20902 


'नवभारत ग रश! 
भ्श्न् ॥ ७५ अ 
ढं 


९) “रं 
क. य 
शय. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


कॉमसं कॉळेजांतील विद्यार्थ्यांची आर्थिक पहाणी : प्रा. दे. अ. दाभोलकर व प्रा. शि. श्री. काळे 


ळे ९१ 


कॉलेजमधील विद्यार्थ्यां ची 


पुणें येथील वृहन्महाराष्ट्र कॉमसे कोलिज- 
मधील विद्याथ्यीच्या आर्थिक परिस्थितीची पाहाणी 
जानेवारी १९५२ मध्ये हाती घेण्यांत आली 
होती. ११ जून १९५१ ते १५ मार्च १९५२ 
या अध्ययन-कालखंडाळा अनुलश्वून माहिती 
गोळा करण्यांत आली. महिन्यांतील खर्चाचा 
निश्चित आंकडा मिळावा या हेतूने १६ जानेवारी 
१९५२ ते १४ फेब्रुवारी १९५२ या तीस 
दिवसांचा हिशोब काळजीपूर्वक लिहून ठेवण्यास 
सांगण्यांत आलें. कॉलेजमधील एम्‌. कॉम. खेरीज 
इतर वगातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रश्षपत्रिका 
देण्यांत आळी, एकूण दिलेल्या ६ ६५ प्रश्नपात्रिकां- 
पैकी ४२५ प्रश्नपात्रिका भरून परत आल्या. 
यांपैकी २०४ विद्यार्थी नियाभ्रेत हिशोब ठेवणारे 
होते, सर्वच उत्तर-पत्रिकांतील माहिती ताळे करून 
विचारपूर्वक पडताळून घेण्यांत आली. या माहिती- 
वरून निघाळेळे निष्कषे कांहीसे सारांशरूपानं पुढें 
देण्यांत आलेले आहेत. व्यापार व॒ तत्सम 
व्यवसायांत असणाऱ्या लोकांची मुलें या व्यापार - 
महाविद्यालयांत जरा आधेक प्रमाणांत आढळतात, 
अशा मुळांचा आंकडा १२३ होता. परंतु हा 
फरक सोडला तर या कॉळेजांतील विद्यार्थी व इतर 
(विशेषतः पुण्यांतीळ आर्टस, सायन्स व हॉ कोलिज 
यांतीळ ) कलिजांतीळ विद्यार्थी यांच्या परिस्थितींत 
कांही विशेष फरक पडण्याचें कारण दिसत नाही. 
यामुळेंच ही माहिती उद्बोधक ठरेळ अशी आक्रा 
वाटते, 

पालकांच्या व्यवसाया प्रमाणें विद्याथ्यांचे प्रमुख 
वर्ग असे : व्यापार ब तत्सम व्यवसाय १२ ३; 


ल्क 


आाथक 


६-9 


प रिस्थि! 


वार्षिक २५०० इपयांहून अधिक पगाराचा वर्ग 
६९; वार्षिक २५०० झपयांहून कमी पगाराचा 
बर्ग ५७; शेतकरी ३६; जमिनदार १५ ; शिक्षक 
२७; वकील २६ ; डॉक्टर १२; पेन्शनर २१, 
एका विद्यार्थ्यांचे वडील कचेरीत साधा शिपाई 
म्हणून काम करीत होते. 

पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची वर्गवारी व 
विद्यार्थिसंख्या पुढें दिली आहे. ( पालकांच्या 


वाषिक उत्पन्नाची माहिती ७० जणांनी दिलेली 

नव्ह्ती. ) 
वार्षिक उत्पन्न विद्यार्थे-संख्या 
१००० रु. पर्यंत प्‌ 
१००१ तते २००० स. ९१ 
२००१ ते २१००० रत ८्र 
३००१ ते ५००० स. ८२ 
५००१ ते८००० गी ४्र 
८००१ त्ते १०००० रु. २२ 
बावीस जणांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 


१०,००० स्पयांहून अधिक होते. आणि यांपैकी 
१६ जणांच्या बाबतींत तर हे उत्पत्र २०,००७ 
रुपयांहूनह्यि अधिक होते, वसतिग्हांतीळ ९५ 
विद्यार्थ्यापैकी २२ विद्याथ्यीच्या पालकांचे वार्षिक 
उत्पन २००० रुपयां न कमी 3 न 
४००० या बगोत न २९ भी कनक ते 
श्रीमंतांच्या मुलांपैकी व 


आक आढळून आले ही गोष्ट खरी; परंतु दुसऱ्या 


गरीब मध्यमवर्गातील 
वसातिग्रहांत आढळूं 
आजच्या परिस्थितींत बाहेर कोठेंहि 


. ५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


र क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कॉलेजमधीळ विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिति 


राहण्यापेक्षा वसतिग्रहांत राहणेंच अधिक सोयीचे 
ब ख्वर्स्तीहृ पडते असाच अनुभव आहे. परंतु या 
वगातील विद्याथ्योरचे जीवनमान मात्र फारच निकृष्ट 
असेत व पुरेशी शारीरिक कार्यक्षमताहि त्यांना 
सांभाळतां येत नाहीं. 

विद्याथ्यांच्या  कॉलिजमधील शिक्षणाचा 
पाळकाच्या वार्षिक उत्पन्नावर किती भार पडतो हँ 
दर्शविणारे एक कोष्टक तयार करण्यांत आळे आहे. 
दोन हजार रुपयांच्या खालीं उत्पन असणाऱ्या 
९६ पालकांपेकीं ६३ पालकांना आपल्या उत्पनाचा 
दोंकडा ४० हून अधिक भाग पाल्यांच्या शिक्षणा- 
साठीं खर्च करावा लागत होता. उत्पन्न वाढत गेलें 
तसतसें अर्थातच हें प्रमाण कमी होत गेळें, परंतु 
तरीहि ५००० रुपये उत्पन्नापर्यंतच्या वगीत शेकडा 
२० ते २० टक्के खचे या कार्यासाठी लागे. 

वार्षिक खचे ५०० रुपयांहूनह्ि कमी करणारे 
८ विद्यार्थी हाते, ५०१ ते ७०० करणारे १०६ 
जण होते; ७०१ ते १००० करणारे १६१; 
१००१ ते १५०० करणारे ८२३; व १५०० 
रुपयांहून अधिक खर्चे करणारे ११ जण होते. 
४८ जणांनीं ही माहिती दिली नव्हती. ( चार 
वर्षोविषयीं विन्वारटेल्या माहितींत सीनियर बी. 
कॉमू, मधीळ एका विद्याथ्योन ज्यूनिअरच्या वषीत 
४५०० रुपये खच केल्याचा आंकडा दिला. 
पालकाचें वार्षिक उत्पन १६००० स्पये. ) 

शिक्षणासाठी या वषोत लागळेळा खर्च १९१ 
जणांना आईवडिळांकडून मिळाला होता. ३१ 
जण या बाबतींत भाऊ व इतर नातेवाईक यांच्या- 
बरच सर्वस्वी अवलंबून होते. यांखेरीज ६५ जणांचे 
शिक्षण आईवडील व इतर नातेवाईक यांच्या कमी- 
अधिक आर्थिक सहृकार्यामुळेंच शक्‍य होत होतें. 
७ जण शिक्षणाच्या खचाच्या बाबतींत पूर्णपणे 
स्वावलंबी होते. १२ जण स्वाबलंबनानें आपल्या 
शिक्षणासाठी लागणाऱ्या ख्चौपैकी दौकडा ५० हून 
अधिक खर्चाची तरतूद करीत होते. शैकडा ५० 
पर्येत कमी-अधिक अर्जन करणारे ४५ विद्यार्थी 
निघाळे, ७५ जणांना स्कॉलरशिप व इतर मागौनीं 
मदत मिळाली होती. २९ जणांनी कमी-अधिक 
प्रमाणांत कज काढलें होते. शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी 


३०० ते५०० रुपये कज काढणारे चौधेजण होते. 
इतरांचे कर्जांचे आंकडे याहून खालचे होते. 
अगदीं निकृष्ट अवस्थेत राहूर्नाहन कलिजचें शिक्षण 
साधते न साधते अशी परिस्थिति निमीण झाली की 
मगच माणूस कज काढण्यास प्रदत्त होतो. एरव्ही, 
कांहीं किमान राहणी कार्यक्षमतेच्या व इतर दृष्टींनी 
आवश्‍यक आहि. एवद्याकरितां कोणी सहसा शिक्षणा- 
साठीं कजे उभारण्याचा मार्ग स्वीकारीत नाहीं. 


मार्गदर्शिका व टिप्पण्या यांवर वार्षिक तीन 
रुपयांहून कमी खच करणारे २८९ विद्यार्थी होते, 
तीन ते दहा रुपयांपर्यंत खर्चे करणारे ८० जण 
होते, दहा रुपयांहून अधिक खच करणारे २१ जण 
होते. पाठयपुस्तकांच्या बाबतींत, दहा विद्यार्थ्यांनी 
कांहींह्रि पाठयपुस्तर्के विकत घेतलीं नव्हतीं; ६९ 
जणांनीं वषीत दहा रुपयांहूनह्ि कमी खर्च केला 
होता; चाळीस रुपयांहूनहि अधिक खर्च करणारे 
८६ विद्यार्थी होते. पाठययपुस्तकांवरीळ खचोपेक्षां 
टिप्पण्यांवर अधिक खर्च करणारे चौघेजण निघाले, 
(या विभागांत २५ विद्यार्थ्यानी माहिती पुरविली 
नव्हती, ) 

विद्यार्थ्यांचा वेगवेगळ्या गोष्टींवरील खच दाख- 
विणारीं कोष्टक लेखाच्या शेवटीं दिेलीं आहेत. तीं 
अनेक दृष्टींनी अभ्यसनीय आहेत. प्रत्येक बाबतींत 
मुळींच खर्च न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या विशेष 
लक्षांत घेण्यासारखी आहे. कल्पर्नेत व कथा- 
कादंबऱ्यांत रंगाविल्या जाणाऱ्या कॅलिज-विद्यार्थ्याहून 
सवसाधारण कलिज-विद्यार्थी किती वेगळा असतो 
हें त्यावश्न आढळून येईल, अपेक्षित वर्णनाशी 
जुळणारे केलिज विद्यार्थी अगदींच आढळत नाहींत 
असं मात्र नाहीं. 

उपाहारग्रहावर कांहींहि खर्चे न करणारे ९६ 
विद्यार्थी होते; २०८ विद्यार्थी १ ते ६ रु. खर्च 
करणाऱ्या गटांत आहेत; मासिक पेधरा रुपयांहून 
अधिक खर्चे करणारे ३८ विद्यार्थी होते. 

दूध ह्या अत्यंत जीवनावश्‍यक वस्तूवर १०८ 
विद्यार्थी कांहींहि खर्च कह शकत नव्हते. ११७ 
विद्याथ्यींचा खच मासिक पांच रुपयांहून कमी 
होता, पांचहून अधिक ते दहा रुपयांपर्यंतच्या 
गटांत १६१ विद्यार्थी पडत हेते, मासिक पंधरा 


१ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... १.७ 
रु. 
% क प्रत) ी का 
:$9व्मव चळ 


टी 


*्& 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


झपयांहून अधिक खर्च करणारे ३२ जण होते. 
सातृजणांनीं माहिती दिळी नव्हती. ढधघावर 
कां्हीहि खच न करणारे परंतु सिनेमावर तीन ते 
सात रुपये खच करणारे २४ विद्यार्थी निघाले, 
खर्चाची योग्य ती दृष्टि नाहीं हें त्याचे जसे एक 
कारण आहे तसेंच दूध दररोज रतीवानें घेतलें 
जातें व त्यापुळें मासिक खर्चाचा आंकडा हिल्लाच 
करतांना एकदम मोठा वाटत असल्यामुळें कमी 
उत्पन्न असतांना दूध घेण्याकडे प्रत्रात्त हात नाहीं, 
हीहि गोष्ट खरी आहे. 

जेवणाचा खर्च हा आतां जवळजवळ सार्वत्रिक. 
च मासिक ३५ ते ४० च्या दरम्यान झालेला आहे. 


४7 ६४ र 


कांहीं विद्याथ्यीचा भोजनखर्च मात्र मासिक बीस 
रुपयांहून कमी आढळला. या बाचतीत उत्तर-पत्रिका 
कसोक्ीने तपासल्या. नऊजणांच्या बाबतींत तरी 
दारिद्यामुळें त्यांना दोन वेळ जेवण घेणें परवडत 
नसावे असे निःसंशयपणें वाटलें, त्यांच्या पालकांचे 
सरासरी वार्षिक उत्पन्न बाराशें रुपयांहून कमी होतें 
"ण( अहवालाचा हा सारांश ' वृहन्महाराष्ट क्रॉमर्ख 


काळज चे प्राचाय त्र्य, म, जोशी यांच्या 
अनुमतीने प्रसिद्ध करण्यांत येत आहे. यांतील 


निष्कर्षात्मक विधानांची जबाबदारी मात्र आमच्ती 
दोघांची आहे. --छेखक ) 


४9 (44 छं ३ क ञ ०9 
कामस कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची आर्थक पहाणी 
१, वार्षिक खर्च 
खयं रुपये ण कुल शत ९९-२० ३१-४० ४०चे माहिती 
वि वर्‌ दिली नाहीं 
इतर पुस्तके व मातिके ११७ १७ र ५१ शड टॅ स्स ३ 
वह्या व लेखनसाहित्य --- २१८ २९ २८ शद शर र 
खासगी वग, शिकवण्या ३०१ ११ र २२ र्ट २२ १० 
प्रवास* (घरी जागे. , 
येणें खेरीज ) रश १२९ ६० २७ श्र र्ष 51 
ञो 
आओषध २२२९ १०० इ९ २७ ३ रड “न 
२. मासिक खच 
ऱ्य प डा 
स्वच रुपये ० १ २ ३ डू प ५हून नक्की माहिती 
पव अधिक दिली नाहं 
वतमानपरत्रे २०८ ६५ ५० २६ १४ २१७ ८ र 
> यी» भी 
धोबी ७६ ११२ १०७ ६० २६ श्र १९ 
फळे १२७ ८५ ७१ ४० १२ २७ र्ट दू 
सिनेमा १०९ १०५ ८७ ४७ २१ २३ २६ शि 
, 9 
२२ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका ळात न्यतात्याया हाक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४५ 


क 
द र त्प्रितछ> 
च हि गाशा र्‍ 
बी. ७५ 


“४ अपृतमहोत्सवी १ ->% 
र्क 


क 


् 
सकत 
की) ना “१ 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


प्रा, नारायण र. देशपांडे 


जागतिळझ. राजकारणाचा बदललेला! रागरंग 


माशळ स्टॅलिन यांच्या निघनामुळें जागातिक 
शांततेची शक्‍यता वाढली आहे असें मत अमेरिके- 
न परराष्ट्रमंती जॉन फॉस्टर डळेत यांनीं व्यक्त 
केळें, त्याच वेळीं स्टॉलेनयुग संपून आतां आयसेन- 
हावरयुग सुरू हात आहे, अश्या तऱ्ह्चा आशावाद- 
हि त्यांनीं बोलून दाखविला, ) स्टोळेनच्या म्त्यू 
नंतर गेल्या दीड महिन्यांत जागातिक राजकारणा- 
अं स्वरूप अ मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे 
त्यामुळें डळेस यांच्या पहिल्या विधानाला पुष्टाच 
मिळते. परंतु स्टीलिनयुग संपून आयसेनहांवरयुग 
सुरू होत अलल्याबद्दळच्या त्यांच्या आश्यावादाला 
चाळू परिस्थितींत कांही. आधार आहे काय हें 
पाहावयाचे असल्यास, गेल्या दीड-दोन महिन्यांतील 
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या हेलकाव्यांचा बारकाह 
नै अभ्यास करणें जहर आहे. 
दोन सत्ता-गटांच्या नेतृत्वांत बदल 

दुत्तऱ्या महायुद्धानंतरचे आंतरराष्ट्रीय राज. 
कारण म्हणजे दोन प्रबळ सत्ता-गटांची सत्तेसाठी 
याळळेळी रस्पीखेच हे होय, आंतरराष्ट्राय 
राजकारणाचे है स्वरूप जागतिक शांतता ब्‌ सव 
राष्ट्रांचा खुला विकास यांना विघातक असल तरी 
तें आजच्या परिस्थितीचे वास्तव स्वरूप म्हणून 
ग्हीत धरलें पाहिजे, आणि अक्ा परिस्थितीमध्ये 
दोन्ही सत्ता-गटांचे सामर्थ्य, धोरण, डावपच 
नेतृत्व व नेतृत्वांतील बदळ वगेरे गोष्टां जागातक 
परिस्थितीवर परिणास करणाऱ्या म्हणून महत्वाच्या 
ठरतात. राष्ट्राच्या सामर्थ्यांचा उपयोग राष्ट्राहिता- 


साठीं योग्य तऱ्हेने होणें न होणे हें पुष्कळ अंशी 
राष्ट्रीय नेत्यांच्या धोरणावर व कुवतीवर अवलंबून 
असते. परिस्थिति पाहून हें रामथ्ये कोठें, कधीं व 
कशा तऱ्हेने कामी ळावावयाचें याबावतरचे योग्य 
घोरण ठरवून ते अंमलांत आणण्यामर्ध्ये आणि 
राष्ट्रहित जास्तींत जास्त सावण्यामध्येंच खरोखर 
नेतृत्वाची कसोटी असते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणां- 
तील सत्ता-गट हे जरी अनेक राष्ट्रघटकांचे गट मिळून 
वनळे असले, तरी या सत्ता-गटांच्या नेतृत्वाळाहि 
राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या कसोट्या लागू पडतातच. 
या दृष्टीनें सध्यांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्! 
आंदोलनांत सत्ता-गटांच्या नेतृत्वाच्या गुगाबगुणांची 
पारख होण्यास मदत होते. 
गेल्या कांही महिन्यांमध्ये दोन्ही सत्त!-गटांच्या 
नेतृत्वामध्यें बदलू झालेला आहे. अमेरिकेंतीळ 
अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा 
विञय होऊन आयसेनहांबरची राजवट सुरू 
ल्यापुळें अंग्लाअसीरकन सत्ता-गटाच्या 
तृत्वांत बदल झाला. अभशेरिक्ेत रूढ झालेल्या 
दिष्ट परपरेपुळें अध्यक्षीय राजवट बदलल्याबरोबर 
ज्यकारभारांतील प्रसुच अधिकारी तर बदल 
तातच; पण मध्यवर्ती तरकारच्या नियंल्रणाखाल 
लहान-मोठ्या  अधिकाऱ्यांमर्ध्येसुद्धां मोठचा 
प्रमाणावर बदल होतो. विशबतः सरकारी धोरण 
ठरविण्यामध्ये ज्या ज्या अधिकाऱ्यांचा भाग 
असतो त्यांच्या बाबतींत नवीन * राजवट आपल्य) 
पसंतीचे नवे अधिकारी नेमण्याबद्दल दक्षज! 


: पुग९ तह ल षण वत गाठा 95९ ॥॥९०४७०॥त'5 ०181005 107 0९808 


घात...॥॥९० 1१15९1110९ ९1 


अनुक्रमणिका 


॥ 0एटयाड, ६७ 18 तिच्या 0 ९त8 


स न्यू यॉर्क टाइम्स?, १० मार्च ११५३. 


द्दे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क ... 
च क र 1 
ढ रळ तपा 

च हि गाशा 
श्री ७५ आत 
न््« छ.अमृतमहोत्सवी& 


:/ र 


वित. “क 
३ 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


घेते. ही परंपरा इंग्लंडमध्ये रूढ नाहीं, आणि 
इंग्लंडमधील राज्यपद्धतीला ती जुळणारीहि नाहीं, 
त्यामुळें निवडणुकीनंतर अधिकारारूढ पक्षामध्ये 
जरी खांदेपालट झाला तरी इंग्लंडमर्ध्ये सरकारी 
अधिकारी मोठया प्रमाणावर बदलले जात नाहींत. 
आज अमेरिकेकडे एका सत्ता-गटाचें नेतृत्व असल्या- 
मुळें अमेरिकेंतील या परंपरेचे परिणाम प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष- 
रीत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर होतात आणि 
म्हणून या परंपरेची दखल घेग माग पडतें. 
अमेरिकेंतील अध्यक्षीय राजवट बदलल्यामुळे 
या सत्ता-गटाच्या नेतृत्वांत बदळ झाला हें तर 
खरेच; पण शिवाय, नेतृत्व बदलले आहे ही गोष्ट 
प्रामुख्याने इतरांच्या नजरेस आणून देण्याची 
नव्या नेत्यांची इंबरीहि आहे. सामाजिक संबंधा- 
सारख्या किरकोळ गोष्टींमध्येंहि नेतृत्व बदलल्याची 
जाणीव कून देण्यांत नवे अधिकारी प्रौढी मान- 
तात असे दिसते. संयुक्त राष्ट्र-अहेब्छीच्या घेठकीच्य़ा 
सुरुवातीच्या वेळीं रशियन प्रतिनिधि व्हिशिन्त्की 
याजबरोबर हस्तांदोलन करण्यास अमेरिकेचा 
नवा प्रतिनिधि हेन्री कबट लॉज यानें नकार 
दिला व पत्रकारांनी त्यासंबंधी प्रश्न विचारला 
तेव्हां “ अमेरिकेची राजबट बदलली आहे ? असं 
ज॑ लाजनें उत्तर दिळें, तें याचे गमक आहि, 
अमेरिकेचें घोरण प्रभावी कां झाढे नाहीं ? 
अमेरिकेच्या आणि म्हणून अग्लोअमेरिकन 
सत्ता-गटाच्या नेतृत्वांत बदळ झाल्याची जाणीव 
सवोना झाली हं खरें; पण हा बदल प्रभावी 
ठरला काय व तो इष्ट दिशेने झाला आहे काय 
यांबद्दल तीन मतभेद आहेत. आंतरराष्ट्रीय राज- 
कारणामर्ध्ये नवें चढाईचे घोरग पुरस्कारून 
आपल्या गटाकडे पुढाकार मिळवावयाचा हव 
नव्या रिपळिळकन राजवटीचे मुख्य सूत्र आहे. 


२ सनदी नोकरीसंअंधींच्या नियमांचें संरक्षण मिळार 
शेकडों नोकर अजून मध्यवती सरकारच्या नोकरीत आहेत त्य 


नवे ळोक आणतां यावे यासाठी धोरण ठरविणा 


३.4 


अनुक्रमणिका 


| आया अधिकाऱ्यांच्या जागांचा एक 
आयसेनहॉवर यांनी अध्यक्षीय हुकुमाने उघडला असून, त्यामुळें 


नोकरीचे संरक्षण मिळणार नाहीं. अश्या अधिकाऱ्यांची संरू 
*_ न्यू 0. फस? 
आहे,-<पाहा, “ न्यू यॉक टाइम्स » २ एप्रिळ १९५३, 


प्रतिस्पर्धी सखत्ताऱ्गटाला आपल्या धोरणाचा नक्की 
कयास न लागून तो वबुचकळ्यांत पडेळ आणि 
त्याधुळें आपल्याळा डावपेंच खेळण्यास पुरेसा वाव 
सांपडेळ अशी एकर कल्पना अमेरिकेंतील नेतृ- 
वर्गाळा अभिम्रेत दिसते. नव्या धोरणाची नांदी 
म्हणून आयसेनहांवर यांनी फोमोठाच्या समुद्रांतून 
सातवे आरमार काढून राष्ट्रीय चीनच्या सरकारला 
चीनच्या मुख्य भूर्मावर हे करण्यास मोकळीक 
करून दिली. हा हुकूम चढाईच्या धोरणाचा 
निदर्शक तर होताच; पण त्याहिपेक्षां अतिपूर्वे - 


कडील राजकारणामध्ये अमेरिकेने पुढाकार घेतल्या - 


चा निदर्शक होता, या नव्या धोरणाचा पुरा 
अन्वयार्थ काय आहे यासंब्रंधी चीन ब रशिया- 
प्रथषति कम्युनिस्ट गटांतील राष्ट्रे वुचकळ्यांत पटून 
त्यांच्या हालचालींना पायत्रंद बसावा असाहि हेतु 
ह हुकूम काढण्यामार्गे होता. जे गतिमान्‌ “ वि- 
मोचक (1.1901101 चें) धोरण स्वीकारण्याची 
रिपब्लिकन पक्षाने निवडणुकीच्या वेळीं घोषणा 
केळी होती त्याची ही अशी सुख्वात झाली, 
फोर्मोसाच्या सतुद्रांतन आरमार काहून 
घेण्याच्या हुकुमाच्या ज्या प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय 
क्षत्रात झाल्या, त्यामुळें अमेरिकेच्या या नव्या 
धोरणाचा प्रभाव पडण्याऐवजी या धोरणालाच 
पायबंद बसला अते म्हणर्णे भाग आहे. 
अमेरिकेच्या दोत्तराष्ट्रांनी या नव्या हुकुमाबद्दळ 
आपली नापसंती स्पष्ट शब्दांत प्रकट केली. या 
नव्या धोरणामुळे जागतिक संघर्ष वाढण्याची 
शकयता निर्माण झाली आहे, असाच मतप्रवाह 
अनेक देशांमध्ये व्यक्त झाला. भारताची प्रतिक्रिया 
ही या मतप्रवाहाची निदर्शक होती. या नव्या 
घोरणामुळें जागतिक युद्धाचा संभव वाढला आहे 
अश मत गेल्या फेब्छवारींत, भारताच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 


यामुळें डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पसंतीचे जे 


कू ज़ 
च्या जागीं रिपानढिकन पक्षाच्या पसंतीचे 


खास विभाग 
बराचशा अधिकाऱ्यांना यापुढें सनदी 
या कित्येक हजार असेळ असा अंदाज 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. २४. ७ 
१ / च ७ 
र्‌ क्त्णत> ह. 
५.&. सा 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञांगातिक राजकारणाचां बदललेला रागरंग 


आपल्या पार्लसेंटसमोर केलेल्या भाषणामध्ये व पंत- 
प्रधानांनीं त्याच सुमारास जी मुलाखत दिली 
तिच्यांत व्यक्त केलें हाते. अमेरिकेतील रिर्पाब्ळकन 
पक्षाच्या धोरणामुळे तिसरे महायुद्ध उद्भवेळ 
असें भारतांतील सामान्य लोकमत होतें. २ या 
धोरणाच्या भावी परिणामांबद्दल प्रतिस्पधी कम्यु- 
निस्टगट बुचचकळ्यांत पडण्याऐवजीं अमेरिकेची 
दोस्तराष्ट्र व इतर तटस्थ राष्ट्रच जास्त बुचकळ्यांत 
पडलीं. आपल्या सत्ता-गटामध्येंच मतभेद 
वाहून आपलें सामर्थ्य कमी हे!ऊं नये म्हणून 
आशंकित दोसराष्ट्रांची समजूत घालणें अमेरिकेला 
भाग पडलें आणि त्या कामी आपल्या 
नव्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे स्वरूप किती 
मर्यादित राहील याबद्दलचे आश्वासनहि तिला 
द्यावे लागलें, अतिपूवेकडे युद्धक्षेत्न वाढेल असें 
कोणतेंहि कृत्य करण्याचा आपला विचार नाहीं, 
चीनची नाकेबंदी करण्याचाहि विचार नाहीं, 
कोणतेहि नर्वे घोरण आंखण्यापूर्वी काँग्रेसला व 
अमेरिकेच्या दोस्तराष्ट्रांना पूर्णपणें विश्वासांत घेतलें 
जाईल अशी आश्वासने आयसेनहांवर व परराष्ट्र- 
मंत्री डळेस यांनीं दिली, याचा परिणाम असा 
झाला कॉ, रिपब्लिकन पक्षांतील कांही लोकांच्या 
कल्पनेप्रमाणे अमेरिका पुढाकार घेऊन चढाईचे 
धोरण स्वीकारील अशी जी रक्‍यता होती ती 
पुष्कळशा प्रमाणांत कमी झाली, नेतृत्वांत बद्दल 
झाल्यामुळे अंग्लोअमोरेकन गटाचे धोरण 


३ “ इंडियन न्यूजपेपर्स फीचर्स सिंडिकेट नें भारताच्या निरनिराळ्या भागांत अलीकडे जी 


बदलण्याची शक्‍यता मर्यादित झाली, 

गेल्या सहा-सात वर्षामध्ये म्हणजे आंतरराष्ट्राय 
राजकारणांत शी त यु द्वा (७०व ७1] )ची 
अवस्था सुरू झाल्यापासून, अँग्लोअमेरिकन 
गटाचें धोरण सामान्यतः रशियाच्या साम्राज्यवादी 
विस्ताराला पायत्रेद घालण्याचें होते. तात्कालेक 
स्वरूपाचे डावर्षपेच करण्याऐवजी, उतार्बाींळ न 
हातां आणि जागश€ूक राहून, रशियाच्या साम्राज्य- 
वादी विस्तारांस निश्चितपणे पायजैंद घालावयाचे 
दीघकालीन धोरण स्वीकारले, तर रशियाच्या 
साम्राज्यांत फूट पडेल अगर रशियाचे सामर्थ्य 
इलके हलके संपुष्टांत येईल, अश्या विचारसरणीवर 
हे पायबंद घालण्या-( ९०१७1॥॥९६ ) चे 
घोरण आघारलेलें होतें. ग्रीस व तुर्कस्तान यांना 
मदत देण्याचें ट्रुमन-धोरण, मार्शल-योजना, उत्तर 
अटलांटिक संघटनेसारख्या प्रादेशिक संघटना 
व अन-प्रगत राष्ट्रांच्या विकासास साहाय्य देण्याची 
चतुर्थ कलमी योजना या सर्व योजना याच मोठ्या 
घोरणा'चे टप्पे होत्या, हें धोरण नकारात्मक व 
पराभूत मनोदृत्तींचें द्योतक म्हणून ते बदळून, 
त्याऐवजी विधायक व गतिमान्‌ असे “विमोचना - 
( 1.11)0091101) ) चे धोरण स्वीकारण्याचा रि. 
पँव्लिकन पक्षाने पुरस्कार केला, पण गेल्या तीन 
' माहैन्यांच्या अनुभवानंतर अमेरिकेच्या नव्या 
राजवटीला धोरण बदलण्याबाबत नवें नेतृत्व 
प्रभावी करतां येईल अशी शक्‍यता कमी दिसते. * 
लोक 


रि 


मताची चांचणी केली त्यावरून पुढीलप्रमाणे भारतीय लोकमत व्यक्त झालेलें आढळळलें ५ रिपाबिडिकन 


राजवटीच्या धोरणाचा परिणाम तिसरें महायुद्ध ओढविण्यांत होईल असे शें. ७३.१ लोकांनीं मत 
दिलें. शें. १९.४ लोकांना ही भीति वाटली नाहीं, शो, ७.५ लोकांचें मत अनिर्णीत होतें. त्याचप्रमाणें 
शें. ७७.३ ढोक आयसेनहावरच्या चीनबानतच्या धोरणास प्रतिकूल होते; शे. १७०५ अनुकूल होते 
व शें. ५.२ तटस्थ होते, --(' फ्री प्रेस बुलेटिन , २५ मार्च १९५३.) 

४. “ [1 18 ७लशालफ९त ७0१2 ३१11180000 फाय] 100 (७]९ छा ऱ छल 
0 111007 ९३लात ताट एळण्ा फा. ाटा'९0"९, (10 0880111६)5 ०. []1९ 
णव ' ल्लाचि १ २ णाल छा] ण 0९ ठ्यापणपशत, छत. छा'९8 


"था ४0 ७1]] ७९1९11070९. -' न्यू यॉर्क टाइम्त १, १५ मार्च १९५३.--याचा अर्थ हाच 

कीं टूमन-अंचेनसखन-कारकीदींमध्ये जें धोरण आंखळें होते तेंच थोडें सामथ्ये बाढवून नवी राजवट 
७ 

चालविणार, 


न. भा.४ २५ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


8” नवभारत ते. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नंवभारतं 


दोसराष्ट्रांच्या विरोधापुढे रिपब्लिकन पक्षाचे 
“ विमोचक * धोरण प्रमावी होऊ शकत नाहीं है तर 
.खरेंच; पण या घोरणाचाच खरा अर्थ अद्याप 
निश्चित होऊं शकला नाहीं. निवडणूक-मोहिमेमध्ये 
विजय मिळविण्याला उपयोगी ठरेल अक्षा रीतीनें 
रिपन्लिकन पक्षाने नव्या धोरणाची घोषणा केली. 
पण या धोरणाचा पुरा अन्बयाथे त्या वेळेला हि स्पष्ट 
झाला नाहीं व त्यानंतरहि त्याचे विशदीकरण 
होऊं शकले नाहीं. धोरणाच्या स्वरूपाची अ 
निश्चितता हेंहि ते घोरण प्रभावी न होण्याचे एक 
कारण आहे. 
रिपब्लिकन पक्षांतर्गत दुफळी हेंहि नवे नेतृत्व 
प्रभावी न होण्याचें आणखी एक कारण आहे. 
या दुफळीचे एक उदाहरण नुकतेच घडलें आहे. 
युद्धकाळीन-याल्टा, पोट्सूड॑म इ.-गुप्त करारांचें 
रशियाने विडंत्रन केळं असल्यामुळे ते करार 
अभेरिका बंधनकारक मानणार नाहीं असा ठराव 
आयसेनहॉवरनें काँग्रेसकडे पाठविला. -परराष्ट्रीय 
धोरणाबाबतचा हा ठराव असल्यामुळें, तो दोन्ही 
पक्षांच्या पाठिंब्याने ब दाक्य तर एकमताने पास 
व्हावा अशी राज्यकत्यांची इच्छा असल्यामुळें, 
त्यांनीं प्न अथवा ख्झवेल्ट यांच्यावर हे गुप्त 
करार केल्याचा दोषारोप येणार नाहीं अश्या बेता> 
ठरावाची सोम्य शब्दरचना केली होती. परंतु 
रिपब्लिकन पक्षांतील बऱ्याच जुन्या सभासदांना 
हें पसंत पडळें नाहीं ब त्यांनी मागीळ राजवटीवर 
ठपका येईल अशी शब्दरचना करण्याचा आग्रह 
धरला. त्यामुळें शेबटीं राज्यकर्त्यांना हा ठरावच 
बेथुदत तहकूब ठेवण्याशिवाय गत्यंतर उरलें नाहीं. 
या प्रकरणांत सरकारला माघार घ्यावी लागली 
आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षेत्रांत पुढा- 
कार घेण्याचें सरकारनें ठरविल्यास पक्षांतर्गत 
दुफळीमुळें ते सहजासहजी कसे शक्‍य होणार नाहीं 
हेंहि उघड दिसून आलें 
राजकोय पक्षभेद, पक्षांतर्गत मतभेद, सहकारी 
संघटनांचा विरोध या अडचणी लोकशाही पद्धती« 


५ उदा.-१९३९ चा हृसो-जर्मन अनाक्रमणाचा करार. 


प्रतिक्रिया अभ्यासावी, 


मर्ध्ये अपरिहार्यच मानल्या पाहिजेत. अंग्लोअभे- 
रिकन गटाचा कारभार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय 
जीवनामध्ये लोकशाही पद्धतीवर आधारलेला 
असल्यापुळें, त्याच्या कार्यपद्धतीमर्ध्ये या अडचणी 
न आल्या तरच नवल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत 
लोकशाही राष्ट्रांपेक्षा हुकूमशाही राष्ट्रं जास्त 
कार्यक्षमतेने आपळें धोरण चालवूं शकतात याचे 
मुख्य कारण म्हणजे हुकूमशाही राष्ट्रांना या मत- 
मेदांच्या अडचणी जाणवत नाहीत, हेंच होय, 
लोकशाही राष्ट्रांना परराष्ट्रीय घोरणामध्ये सहजा- 
सहूजीं बदळ करतां येत नाहीं, 'कारण त्यांना 
जनतेपुढें जाब द्यावा लागतो आणि अनेक गट व 
संघटित पक्ष यांच्या टीकेपुढें आपल्या धोरणाचे 
समर्थन करावें लागतं. यामुळेच लोकशाही राष्ट्रांच्या 
परराष्ट्रीय धोरणामध्ये एक प्रकारचें सातत्य आढळतें. 
डावपेंच खेळण्याच्या दृष्टीने हद्दी मोठीच अडचण 
आहे. परंतु ती अपरिहार्य आह, या उलट, हुकूमशा- 
दी राष्ट्रांना आधीं धोरण ठरवून मग ते लोकांच्या 
गळी उतरविण्याची शक्‍यता जास्त असल्या- 
मुळें, परराष्ट्रीय संबंधाबाबत त्यांना सहज सुलभतेने 
डावपॅच खेळतां येतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणा- 
मध्ये रक्षियाच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सत्ता- 
गटाला जितक्या लीलेने डावपेंच खेळतां थेतात 
तितकेच अँग्लोअमेरिकन गटाला आपलें धोरण 
घदलणें जड जातें. दोन सत्ता-गटांच्या कार्यपद्धती- 
तीळ मूलभूत फरकाचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रावर 
उमटणारे हे पडसाद आहेत. 
रशियाच्या घोरणांतीळल नवा बदल 

अमेरिकेचे नवें नेतृत्व आपल्या नव्या घोरणाच्या 
दिग्दर्शनामुळें उडालेल्या खळबळीच्या मप्रतिक्रियां- 
मधून बाहेर पडायच्या आंतच माहीळ स्टेठिन 
निधन पावून रशियाच्या व पयायाने कम्युनिस्ट 
सत्ता-गटाच्या नेवृत्वामध्ये एकदम बदळ घडून 
भाला. स्टाडनच्या निधनामुळे रशियाच्या अंतर्गत 
व्यवस्थेवर किंवा सोरणावर काय परिणाम होतील 
याचा नक्की अंदाज आज करतां येणे शक्‍य 


या उलट होअर-लावाळ कराराची 


३६ 
अनक्रमणिका ग मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिक कक 
ि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जागतिक राजकारणाचा बदललेला रागरंग 


नाही, परंतु रशियाच्या नव्या राजवटीची रचना 
ज्या पद्धतीने करण्यांत आली त्यावरून स्टॅलिनच्या 
मागून रशियांतील अंतर्गत व्यवस्थेमध्येंहि बदल 
घडट्टून येण्याची रहक्यता आहे असे वाटतें. गेलीं 
कित्येक वर्षे रशियाचे नेतृत्व स्टॅलिन या एका 
व्यक्तीमध्ये केंद्रित झाले होते, रक्षियन सरकारचा 
पंतप्रधान आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा सरचिटणीस हे 
दोन्ही अधिकार स्टॅलिनकडेच होते आणि राजकाय 
सत्तेचे एका व्यक्तीमध्ये केंद्रीकरण झाल्याचेंच हें 
प्रत्यंतर होतं. स्टॅलिननंतर त्याचा अधिकार त्याच्या 
अनुयायांमध्ये विभागला जाऊन एकाऐवजी 
तीन पुढारी आतां रशियाचे नेतृत्व करीत 
आहेत. मेलेन्कोव्ह हा रशियाचा पंतप्रधान 
म्हणून स्टेळिनचा वारस झाला तरी कम्युनिस्ट 
पक्षांचे चिटणीसपद त्यार्ने सोडलें ही गोष्ट अगदींच 
अनुलेखनीय नाहीं. हुकुमशाहीला सत्तेचें केंद्रीकरण 
आवडयक असते आणि त्या दृष्टीने स्टॅलिनचा 
अधिकार, वर्चस्व व दरारा हा सर्व त्याच्या वारसा- 
कडे गेळा नाहीं तर सत्ताविभागणीमुळें नव्या 
हुकुमशहाचें आसन स्थिर होऊं शकणार 
नाहीं, रशियाच्या वरिष्ठ सरकारी यंत्रणेमध्ये जो 
नव्याने फेरबदल करण्यांत आला तोहि केवळ औओप- 
चारिक म्हणून दुर्लक्षितां येणार नाहीं. रशियां- 
तील कम्युनिस्ट पक्षाचें सर्वश्रेष्ठ कार्यकारीमंडळ जे 
प्रासेडिअम .त्याची रचना, कम्युनिस्ट पक्षाच्या 
गेल्या आक्टोबर मर्घाळ अधिवेशनामध्येंच स्टालिननें 
ठरवून विस्तृत केळी होती. या प्रेसिडिअमचा नव्या 
राजवटीमध्ये संकोच करण्यांत आला आहे. नव्या 
राजवटीच्या अंतर्गत धोरणाचे जे थोडे दिग्दर्शन 


गेल्या कांहीं दिवसांत झालें आहे तेंहि स्टॅलिनच्या 
घोरणांत कांहीं बदळ होणार नाहीं या कल्पनेला 
खास पोषक नाहीं, केद्यांची मोठ्या प्रमाणावर 
सार्वलिक मुक्तता करण्यांत आली ही गोष्ट 
सोव्हिएट रश्षियाच्या कारकौोरदींमध्ये अपूर्वच आहे. 
पण ज्या घटनेमुळे जगाला आश्चयींचा घक्का 
बसला ती म्हणजे रशियाच्या मोठभोठ्या पुढाऱ्यांना 
मारण्याचा कट केल्याच्या आरोपावरून गेल्या 
जानेवारींतच शिक्षा केलेल्या डॉक्टरांची मुक्तता 
ही होय, या डॉक्टरलोकांमध्ये बरेचसे ज्यू डॉक्टस 
होते आणि डॉक्टरांवर खुनाच्या कटाचा आरोप 
ठेवून त्यांना देण्यांत आलेली शिक्षा ही ज्यू- 
विराधी मोहिमेची सुरुवात होय, असा या घटनेचा 
अर्थ टीकाकारांनी लावला होता. सोव्हिएट 
रशियांतील रूढ पद्धतीप्रमाणे या गुन्हेगारांचे कठुली- 
जबाब मिळविण्यांत आले हाते आणि कटाचा 
छडा लावण्याची कामगिरी करणाऱ्या . महिलेला 
लेनिन पारितोषिक देण्यांत आलें होते. या सर्व 
घटना स्टालिनच्या अमदानींत झाल्या होत्या, पण 
गेल्या महिन्यांत रशियन सरकारने या सर्वे 
डॉक्टरांना निदोंष व निष्कलंक ठरवून मुक्त केलें 
व अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या डॉक्टरांच्या 
बाबतींत अंतर्गत सुरक्षाखात्याने बेकायदेशीर व 
चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला असा स्पष्ट दोषा- 
राप तत्संबद्ध अधिकाऱ्यावर ठेवण्यांत आला ! 
रशियन कायद्याला संमत नाहीं. अशा पद्धतीनें 
डॉक्टरांचे कबुलीजबाब घेण्यांत आले असें 
 प्रवदा ? पत्राने म्हटलें आहे.* रशियन नेत्यांनी 
आपली चुक कबूल केल्याचे हें पहिळेंच उदाहरण 


६ सोव्हिएट रशियाप्रमारणेंच रमानिया या कम्युनिस्ट राष्ट्रानंह्हि ४ एाप्रिळ रोजीं कैदीमुक्ततेचा 
कार्यक्रम जाहीर केळा. निरीक्षकांच्या मरते रशियाच्या सूचनेवरूनच रुमानियामध्यें हा हुकूम निघाला 


असावा, 


७, “ पृ ९ एहशाीटणा 115 810711 19 10 0181205 82911180 (11058 11९5018 
१४९0९ १918९ 916 १७ तण्टपण शच्रा'ए पैळाघ, 0) छणांलो ॥10110080129101 ॥०॥२७९15 
585९ ॥॥९॥]15९0ए७७, छ९'8 टा'0प१ण101083. 1७8३ 5९७ &3छिणाञाटत छावा ॥1९ 


(९850111015 01 1९ ४7९5९त, 911९४९१] ४ 


००पी "१0१ी)१ी2ड 10 लाघ2९5 0 जी'(ल२9'स्त 


१28. (1९11, 7१३ ०ॉ४पेशत 09 प्र०श' 0 ऐ)९11ए७]डळठा) 5९टा100 0 01९ 
छिपासा ऐपत खी 8प्याल 8९्टणयीऱ णठ्प्ठा) 18 ए8९ 01 11९1108 ठा 
11९5128071 फंगल छा'९ घतागांडडा0]0 छते गाळ छल] जिणांतेतेथा 0३ 


[ पान २८ वर चालू 


२७ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


असेल, आणि हँ जर नव्या धोरणाचे निदर्शक 
असेल, तर ल्टॅलिनच्या निधनामुळे रशियाच्या 
अंतर्गत व्यवस्थवर ब धोरणावर कांहींच परिणाम 
होणार नाहीं असे म्हणणें निःसंशय चुकीचे ठरेल. 

स्टॅलिनच्या निघनाचे जागातिक परिस्थितीवर 
होणारे परिणाम जगाच्या दृष्टीनें अर्थातच जास्त 
महत्त्वाचे आहेत. त्यासंत्रंधीं सव राष्ट्रांमध्ये-विशषतः 
पाश्चाच््य राष्ट्रांमध्य-अनेक तर्ककुतक चाळू आहेत. 
आणि हे पुष्कळसे परस्परावेरोधी आहेत, स्टलिन- 
च्या निघधनामुळें रशियाच्या नेत्यांचे लक्ष अंतगत 
प्रश्नांवर केंद्रित होईल व त्यामुळें नजीकच्या 
भविष्यकाळांत संघषे वाढण्याचा संभव कमी आहे 
अश्शी एक विचारसरणी आहि. या उलट कांहींच्या 
मते, रशियाच्या अंतर्गत राज्यकारभारामध्यें सत्ते- 
साठीं जो लढा अटळ आहे त्यावरून जनतेचे लक्ष 
डावलण्यासाठीं नवें नेतृत्व जागातिक युद्धाचा डाव 
मांडील, अर्थातू , स्टलिनेच्या मृत्यूमुळे युद्धाची 
शकयता वाढली आहे असं या टीकाकारांचें मत 
आहे. अर्थात्‌ , आयसेनहॉवर यांनीं पत्रकारपरिषदे- 
पुढें सांगितल्याप्रमाणें रशियाच्या भावी धोरणा- 
संवंधीं पाश्चात्त्य मुत्सद्य्यांना तर्क करण्यापलीकडे 
कांहीं करणें शक्‍यच नाहीं (पाहा : ' न्यूयार्क 
टाइम्स? ८। ३५३ ), 
रशियाची श्ांततेची चढाई 

पोळादी पडद्यामागील धोरणामध्ये आकत्मिक 
बदल होगें ही गोष्ट फारशी कठीण नाही याचें 
विवेचन मागे झाळेंच आहे. याची पुरेशी 
प्रचीति गेल्या कांही दिवसांतील रशियाच्या 
आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील बदललेल्या घोरणावरून 
येऊं शकते. स्टॅलिनच्या निधनामुळे होणाऱ्या 
परिणामांबद्दळ तर्क करीत बसलेल्या परदेशीय 


तळटीप ७, पान २७ वरून पुढें चालू. ] 


3900१2 1६? हा  प्रवदा च्या अग्रकेखांतील उतारा आहे. 
७ एप्रिलच्या अंकांत छापळा आहे, डॉक्टरांची मुक्त 
होऊं घातलेल्या प्रचंड उल्थापालथीची सुरवात अ 


ऑफ इंडिया » १९ एप्रिळ १९५३, 


८ उदा०->डॉयशर या स्टॅलिनच्या चारित्रकाराचा ले 


निरीक्षकांना व मुत्सट्द्यांना. आणखीच वुचकळ्यतां 
टाकून, रशियाच्या नव्या नेत्यांनी सुरू केलेल्या 
शांततेच्या चढाईनें आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत 
थोडीबहुत गोंधळाची परिस्थिति निर्माण केळी 
आहे. स्टॅलिनच्या अंत्यसस्कारप्रसंगी त्याच्या 
राजकोय वारसांनीं जीं भाषणे केली तेव्हांपासून 
क्रमाक्रमाने पण निश्चित योजनेनुसार जागतिक 
शांततेची चढाई रशियाच्या नव्या नेत्यांनी सुरू 
केली आहे. स्टॅलिनचें घोरण बरेचसे नेमस्त हात 
व त्यानें रशियांतील युद्धप्रवत्तीला काबूत ठेवून 
जागतिक शांततेला हातभार लावला ही विचार- 
सरणी स्टॅलिनसंबंधीं मृत्युळेखांतून व्यक्त होत 
होती,” आणि स्टॅलिनच्या मृत्यूमुळे राशियांतील 
युद्धप्रदृत्ति कावूंत ठेवणारी शक्ति नाहींशी झाल्या- 
कारणाने रशियांतीळ नव्या राजबटीच्या घोरणा- 
बद्द्ल चित्तायुक्त अनिश्चितता व्यक्त केळी जात 
होती. पण नव्या राजवटीच्या घोरणानं ही 
परिस्थिति अजिब्रात पालटली आहे. 

सुप्रीम सो 
माचे रोजीं र 
यांनीं जे भाषण 
घोरणाबद्दळ बो 


देएटच्या खास बेठकीपुढे १५ 


केळे त्यांत रशियाच्या' परराष्ट्रीय 
पो टतांना त्यांनीं शांततेच्या चढाईची 
मोहीम सुरू केली, भांडवलशाही व साम्यवादी 
अर्थव्यवस्था वे समाजरचना परस्परांच्या शेजारी 
युण्यागोबिंदानें नांदू शकतात असे सांगन मॅलेंकोव्ह्‌ 
म्हणाळे कीं, जगांत असा एकहि प्रश्न नाहीं कीं 
जो शांततेच्या मार्गीने किंवा तडजोडीने सुटणार 
नाहीं, रशियाच्या धोरणाचा शांतिपाठ मले 
यांनीं या भाषणांत 

सुतत्सदूत्यांच्या घोषणांचा 
घेऊन या नव्या भाषणा 


कोव्ह्‌ 
गायिला तरी सोव्हिएट 
मागील अनुभव लक्षांत 
छा फारसें महत्व कोणी 


समप्र अग्रलेख ।₹ 
ता ही डॉयशरच्या मते 
हे. । * १8815 छी[टा' 


यू यॉक टाइम्स *च्या 
सोव्हिएट रशियामध्ये 
98111), !---। टाइम्स 


ख पाहा $ -१| हः क्य ७ 
भ्र ५ भै स र्‌ $ 
११ मार्च १९५३, तसेंच ' न्यू यॉक टाइम्स ? ८ माचे १ ९५२३ पहा, इम्त आफ इंडिया, 
र्ट 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका यी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हयाचे नवे पंतप्रधान मेलेंकोव्ह : 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जागतिक राजकारणाचा बदललेला रागरंग 


दिलें नाहीं. अमेरिकेमध्ये तर शब्दाला कृतीची 
जोड पाहिजे अज्या अर्थाचे आव्हान रशियाच्या 
र 


नेत्यांना देण्यांत आलें. पण मॅलेंकोव्ह यांचें माषण 


गेळीं तीन वर्षे अडकलेल्या ब्रिटिश व फ्रेंच नाग- 
रेकांना सोडविण्याबद्दल रशियन सरकार रदबदली 
करीळ असें रशियाच्या परराष्ट्रमंञ्याने १८ मार्च 
रोजीं ब्रिटिश व फ्रेंच परराष्ट्रखात्यांना कळविले. 
पश्चिम जर्मनीच्या परिसरांत रशियन विमानांतून 
झालेल्या गोळीबारासुळें ब्रिटिश विमान खालीं 
पड्ठून ब्रिटिश सैनिक ठार झाले याबद्दळ बलिंन- 
मधील रशियन प्रतिनिधि जनरल च्यूइकॉव्ह याने 
१९ मार्च रोजीं खेदप्रदर्शक खलिता पाठविला व 
असे प्रसंग पुनः होऊं नयेत म्हणून ब्रिटिश प्राति- 
निधींबरोबर बोलणीं करण्याची सूचना केळी आणि 
पुढे फ्रेंच व अमेरिकन प्रतिनिधींना या बोलण्यांत 
सामील कडून घ्यावें अशीहि सूचना केली, २१ 
मार्च रोजीं मॉस्को रेडिओवरून युद्काळामध्ये 
बड्या तिघांचे जै सहकार्य होतें त्याचें स्तातिपर 
वर्णन करण्यांत येऊन, हीं सवे राष्ट्र शांततामय 
सहकायीचें जीवन जगू शकतील असा प्रचार 
करण्यांत आला. हा शांतिपाठ तेव्हांपासून रशियाने 
चाळू ठेवला आहे व इतर देशांतीस कम्युनिस्ट 
पक्षह्दि त्याचीच री ओढू लागले आहेत. 

परंतु हा प्रचार किंवा या शांतिपाठाच्या घोषणा 
यांना महत्त्व प्राप्त झालें याचें कारण कोरियांतील 
युद्धकेद्यांबाबत रशियाने नर्वे धोरण पत्करून 
शब्दाला कृतीची जोड देण्याचें ठरविलें हेंच होय. 
जखमी व आजारी _ युद्धकेद्यांची अदलाबदल 
जिनीव्हा कराराप्रमाणे व्हावी ही संयुक्त राष्रांच्या 
सेनानीची सूचना चीनं व उत्तर कोरियाच्या 
सरकारांनी २८ मार्च रोजीं मान्य केली; 
एवढेंच नव्हे तर, त्यानंतर दोनच दिवसांनी 
चीनच्या मुख्य प्रधानांनीं कोरियाच्या युद्धकेद्यांचा 
सर्दच प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्याची शक्‍यता 
आहे. असे सांगून, युद्धकैद्यांच्या अदला- 
बदलीबाबतची पूर्वीची आग्रही भूमिका सोडण्याची 


रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनीं जोरानें पुरस्कार केला 
आणि कोरियांतील युद्ध थांबविण्याचा हा प्रयत्न, 
रशियन सरकारच्या नव्या धोरणाचाच एक भाग 
आहे ही गोष्ट स्पष्ट झाली, दि, १ एमप्रिळ रोजी 
परराष्ट्रमंत्री मॉलोटोव्ह यांनीं एक पत्लनक काढून 
चीनच्या योजनेशीं रशियन सरकार पूर्णपणें सहमत 
आहे अर्स तर जाहीर केळेंच, पण शिवाय अमेरिकन 
सरकार हदी योजना बरोबर समजावून घेईल असा 
आशावादहि प्रकट केला, याच वेळेला संयुक्त 
राष्ट्रांच्या सरचिटणीसपदासाठीं करावयाच्या 
निवडीबाजत सुरक्षासमितींतील बड्या पांच राष्ट्रांमध्ये 
जो पेचप्रसंग निमीण झाला होता तोहि रशियाने 
हॅमरशील्ड या स्वीडिश  अर्थशास्त्रज्ञाच्या 
नांवास मान्यता देऊन सोडविण्यास मदत केली. 
संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यामध्ये रिया. व कम्युनिस्ट 
गटांतील ।इतर राष्ट्रे यांनीं पूर्वीचे अडवणुकीचे 
घोरण बदलले आहे असं गेल्या कांहीं दिवतांच्या 
अनुभवावरून स्पष्ट होतें. अमेरिकन वा्ताहरांना 
रशियन सरकारनें आपल्या देशांत हिंडण्याबद्दल व 
बाहेर देशीं बातमीपर्त्रे, फोटो वगेरे सेन्सार न करतां 
पाठविण्याच्या सवलती दिल्या, मास्कोमधील 
अमेरिकन वकिलातीच्या सामाजिक सभारेभामध्यें 
राशियन परराष्ट्रखात्यांतील अधिकाऱ्यांनी मोकळे- 
पणाने भाग घेतला-या घटना एरव्ही कुक 
वाटल्या तरी रशियाच्या धोरगामधील योजनापूर्व 
बदल दर्शविण्याच्या दृष्टीने खासच सूचक आहित. 
रशियाच्या धोरणांतील या मोठया बदलाचा 
अन्वयाथ काय हाःच पाश्चिमात्य राष्ांतील मुत्सदृदयां-्‌ 
ना आणि निरीक्षकांना मोठा प्रश्न पडळा आहे. दोख- 
राष्ट्रांत फूट पाडण्याच्या हेतूने हे नर्वे धोरण आंखलें 
आहे काय ? किंबा नव्या राजवटीला स्थैर्य लाभावे 
म्हणून अवाधि पाहिजे, तौपयेत पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या 
लष्करी सामथ्यांची वाढ थांबवावी या दृष्टीने हँ 
तडजोडीचे धोरण आंखळें आहे ? किंबा रक्णियाच्या 
नव्या नेत्यांना खरोखरच शांतता प्रस्थापित 
करण्याची इच्छा असून प्रामाणिकपणे तडजोड 
पाहिजे ! का जमनीर्चे लष्करीकरण व पश्चिम 


तयारी दर्शविळी, चीनच्या या नव्या सूचनेचा युरोपचे संबीकरण थांबविण्यासाठी टाकलेला हा 
२१९ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास "महागाशट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


डाव आहे? * या पद्धतीनें विचार करून रशियाच्या 
नव्या पुढाऱ्यांच्या हेतूबद्दल खात्रीलायक अंदाज 
करणें कठीण आहे. रशियाच्या अंतर्गत व्यवस्थे. 
मध्ये व धोरणामध्ये जे फेरफार झाले व चालू 
आहेत त्यामुळें आंतरराष्ट्रीय घोरणामधील फरक हा 
निव्वळ एक डावपेच अस्षेळ अर्से वाटत नाही. 
सर्वच क्षेत्रांत एका नव्या दिशेने धोरण आंखांवे 
असा रशियाच्या नव्या नेत्यांचा विचार दिसतो. 
जागतिक ज्ांतीची शक्‍यता वाढडी आहे 
आपल्या नव्या धोरणाने रशियाने अंग्लो- 
अमेरिकनसत्ता-गटालाच अडचणींत टाकलें आहे. 
विशेषतः अमेरिकेच्या नव्या राज्यकत्यीना आपल्या 
परराष्ट्रीय धोरणाचा फेरविचार करावा लागेल. 
शीत युद्धाच्या तीन्रतेमुळें आणि रशियाच्या प्रचंड 
लष्करी वर्चस्वाच्या भीतीमुळे अँग्लोअमेरिकन 
गटांतील राष्ट्रांनीं आपळी एकजूट टिकविण्यासाठी 
व अमेरिकेचे साहाट्य चाळू ठेवग्याताठी कांह 
मतमेदाच्या प्रश्नांवर पडदा टाकला होता. परंतु 
या प्रश्नांबद्दळ कांहीं तरी निश्चित निर्णय घेणें हें 
नव्या परिस्थितींत अपरिहार्यच होईल. कोरियां- 
तील युद्धावाबत तडजोड होण्याची शक्‍यता खूपच 
बळावली आहे. पण कोरियामध्ये युद्धवदीवाबत तड- 
जोड झाली तर महत्त्वाचे राजनेतिक प्रश्न व आश्रेक 
समस्या अमेरिकेळा भेडसावतील, जपानतराबत 
कोणतें घोरण स्वीकारावयाचें ! जपान ब लाळ चीन 
यांचे व्यापारी संबंध कसे राहू द्यावयाचे ? फोमोसा चें 
भवितव्य काय ! संयुक्त राष्ट्रांत लाल चीनला प्रति- 
निथित्व द्यावयाचे किंवा नाही ? जर्मनीचे एकी- 
करण करावें व तेथील परराष्ट्रांच्या फौजा काहून 
घ्याव्यात अशी मागणी रशियाची असणार त्याला 
काय उत्तर द्यावयार्चे ! अभेरिकन अर्थव्यवस्थेवर 
युद्धबंदीचे जे परिणाम होतील त्यांबाबत काय 
उयाययोजना करावयाची १--हे व असेच इतर 
गंभीर प्रश्न दोस्तराष्ट्रांना सोडवावे लागतील, 
स्टॅडिनच्या कारकीदींमध्ये रशियाच्या घोरणासंबंधीं 


$, डलेस यांच्या मते आयसेनहॉवर राजवटीने जें नवे जोरदार घोरण पुरस्कारिडे 
रशियन नेत्यांनी आपलें धोरण बदलळें असावें. युगोस्ठाव्हियांतील निरीक्षक 1 
राजवटीमध्ये भेदप्रक्रिया सुरू झाळी असून, रशियाचें नवे धोरण है अंतर्ग 


जीं ग्रहीत कृत्यें मानून अमेरिकन परराष्ट्रखाते 
आपलें धोरण आंखू पाहात होतें त्यामध्ये स्टॅलिनच्या 
स्रत्यूसुळे मोठय्या प्रमाणावर बदल करणे भाग 
पडणार आहे. नव्या बदललेल्या परिस्थितीची 
दखल घेऊंन सर्व दोस्तराष्ट्रांच्या सहकार्याने 
रशियाच्या या शांततेच्या चढाईला तोंड देण्याची 
अतिशय अवघड कामगिरी अमेरिकेच्या नव्या 
नेतृत्वावर आली आहे. आणि कांहीं काळ तरी 
आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत अमेरिकेचे नेत चांचपडत 
राहिल्यास आश्चर्य बाटण्याचें कारण नाहीं. 


रशियाची शांततेची चढाई हेंच कम्युनिस्ट 
सत्ता-गटाचें आंतरराष्ट्रीय राजकारणांतील नवें 
घोरण होय. आपला पवित्रा बदलतांना या सत्ता- 
गटाला कोणतीच विशेष अडचण आली नाहीं, 
कांहीं अंतर्गत अडथळे येतील अशीहि शक्‍यता 
नाहीं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत पुढाकार घेण्याचा 
अमेरिकेच्या नव्या राज्यकत्योचा प्रयत्न कसा प्रभावी 
होऊ शकला नाहीं याचे विवेचन वर आलेच आहे. 
उलट, स्टलिनच्या निधनामुळे निमोण झालेल्या 
परिस्थितींत रशियाच्या नव्या नेत्यांनी द्यांततेची 
चढाई सु&ू करून आपणच पुढाकार घेतला आहे. 
स्टळिनच्या निधनामुळें जागातिक शांततेची राक्यता 
वाढली आहे हें अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांचें निधान 
खरें ठं पाहात आहे. पण त्याचे कारण जागतिक 
राजकारणाची सूत्रे स्टलिनच्या हातून आयसेन- 
हावरच्या हाती. गेळीं हें नसून-कारण तीं तशीं 
गेलीं नाहींत--हंटलिननंतर त्याच्या रशियांतील 
वारसांनी अगदी निराळें असे-शांततेच्या चढोाईरचे- 
घोरण स्वीकारळें हच द्यावे लागेळ, जागतिक 
शांततेच्या दृष्टीनें परिगामकारक उपाययोजना 
अंमलांत आणून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत अमेरिका 
पुढाकार घेऊं शकेल, तेव्हांच स्टलिनयुग संपून 
आयक्षेनह्वांवरयुग सुरू झालें अपल्या आशा- 
वादाला कांहीं अर्थ येईल, 


क त्यामुळेच 
च्या मते स्टलिननंतर रशियन 
त अडचणींचे निदर्शक आहे. 


आयझॅक डॉयशरच्या मते, स्टॅलिनचे वारस क्रमाक्रमाने स्टॅलिनबादाला मूठमाती देत आहेत 
हरे०_. 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... १.७ 
५-/१ न त्र र 

00 या, 
१2 येळ > 


*्& 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भम][रताच्या इशान्य कोपऱ्यांत हिमाल्याच्या 

दाक्षणेस एक रमणीय प्रदेश आहे. भारताचा 
भूगोल लहानपणीं शिकतांना त्याचें नांव घोकलें 
जातें व नंतर तितक्‍याच सुलभतेने विसरलेंहि जातें ! 
आमचे नवयुवक व नवयुवती शाळेय शिक्षण 
संपल्यावर किंवा उच्च शिक्षणाचा लाभ घेतल्यावर 
परंदेशची मुद्याफरी करण्यास अत्यंत उत्सुक 
असतात, परंतु खुद्द आपल्या देशांत किती विविध 
प्रदेश आहेत, किती पावन क्षेत्रे आहेत, गगन- 
चुंबी पर्वत, रमणीय सरोवरें, प्विल्ल नद्या यांच्या 
रूपाने वैभव, कीर्ति, कळा व सोंदर्य यांची 
इेश्वराने मुक्तहस्ताने किती खैरात केळी आहे 
त्याची गंधवार्ताहि कोणास नसते ! आपल्या या 
विश्याल देशाची अताधारणता किती आहे ह्याची 
कल्पना आम्हां हिंदी लोकांना देखील नाही. 
दक्षिण टोकास कन्याकुमारी, उत्तरेकडे गोरीदकर 
व मानससरोवर आणि यांच्या दरम्यान भिन्न 
भिन्न प्राकृतिक सौंदर्याचे व भव्यतेचे नसुने सादर 
करणारी सहत्धारा, श्रीनगर, भेडाघाट, नमंदातट, 
जोगचा धबघबा, माथेरान-महाबळेश्रर आदि 
स्थळें पाहून सृष्टिकर्त्यांचा विभूतियोगच जणु 
चमचक्षूनीं पाहात आहोंत असें प्रेक्षकांना वाटतें ! 
भारतांतील सृष्टि कामरापिणी आहहे. तिच्या 
विविधतेला अंत नाहीं. त्याघुळें तिचे प्राचीन 
उपासक प्रथ्वीप्रदाक्षिणेचें पुण्य गात गात आर्या- 
बतोत पायीं पयटन करीत असत. 

आजहि पायीं पर्यटन करण्याचें युग सुरू झालें 
आहे. मरणोत्तर मोक्ष मिळविण्यासाठीं नव्हे, तर 
याच लोकीं स्वर्ग निर्माण करण्यासाठी ! 
विनोबाजींनी भूदान-यज्ञाचें कुंड प्रज्वालित के 
आहे, त्याला त्यांनी ळोकसूय यज्ञ अं नांव दिळ 
आहे. आणि त्या यज्ञांत आहुति टाकण्यासाठी 
लछोक-मानस तंयार करावें म्हणून ते स्वतः पायीं 
फिरत आहेत ब इतरांनाहि तसंच करण्यास 
प्ररीत आहेत. सर्व-सेवा>संघाने विनोबाजींच्या 
संकल्पास राष्ट्रव्यापी स्वप दिलें आहे. १९५२ 


श्री. प्रेमा कंटक 
रमणीय असम 


च्या एप्रिल महिन्यांत सेवापुरी येथे सर्वोदय- 
संमेलन भरलें तेव्हां दोन वर्षांत पंचवीस लाख 
एकर जमीन दान म्हणून मिळविण्याचा संकल्प 
जाहीर करण्यांत आला. सर्व-सेवा-संघाचे व 
सर्वोदय-समाजाचे मंत्री श्री. होकरराव देव 
यांनीं तो अंमलांत आणण्यासाठीं सर्व प्रदेशांतून 
स्वतः पायीं हिंडून या कामास चालना द्यावयाचें 
ठरविलें, त्याप्रमाणे ते महाराष्ट्र, हैदराबाद, 
तमिळनाडु, केरळ, राजस्थान, मध्यप्रदेश इतक्या 
प्रांतांतून हिंडळे व हजारो. एकर जमीन त्यांनी 
मिळविली, गेल्या मार्च महिन्याच्या ७॥८॥९ 
तारखांस बिहार प्रदेशांत चांडिल॑ येथे सर्वोदय 
संमेलन भरणार होतें व त्यानंतर असम प्रदेशांत 
पदयात्रा करण्याचा त्यांचा कार्यक्रम निश्चित झाला 
होता. 

सर्वोदय-संमेलळनास नेहमीं हृजर राहण्याचा 
माझा प्रघात आहे, यंदां चांडिलकडे रवाना 
होतांना मनाशीं ठराविळें होतें की, संमेलन 
आटोपल्यावर श्री विनोबाजींबरोबर कांहीं दिवत 
फि€ून यावयाचे, या गोष्टीस श्री, विनोबाजीची 
संमतिहि मिळाली होती. पण इंश्वरी संकेत वेगळा 
होता. शेकररावांना कांहीं दिवसांपुरतें मळा सोबत 
नेण्याची आवश्‍यकता भासण्यासारखी परिस्थिति 
निर्माण झाली व त्यांची अडचण पाहून मलाहि 
माझा पूवसंकल्प सोडून द्यावा लागला, त्यामुळें 
१२ माचे रोजीं सकाळीं विनोवाजींबरोबर बिहार 
प्रदेशांत भ्रमण करण्यास जाण्याऐवजी शेकररावां- 
बरोबर असमची पदयात्रा करण्यास मी रात्रीं 
कलकत्त्याकडे रवाना झाल्य. 

पूवब्रंगाळ पाकित्तानांत गेल्यामुळें कलकत्त्याहून 
असमकडे जाण्याचा आगगाडीचा नजिकचा रस्ता 
बंद झाला आहे. बिहारमधून दोनतीन दिवस 
रखडत गाडी.प्रवास तरी करावा किंभा कलकत्त्या- 
हून विमानाने उड्डाण कहून जावें असे दोन 
पर्याय आहेत. असम प्रदेशांतील मुख्य शहर 
गुवाहाटी हे कलकत्त्याहून विमानानें दोन तासांच्या 


नर 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अंतरावर आहि. पूर्वयोजनेप्रमाणे शंकरराबांचा 
दोरा गुवाहाटीपासून सुरू होणार होता. परंतु 
१२ माच रोजीं त्या भागांत निवडणूक होणार 
होती त्यामुळें दोऱ्याचा कार्यक्रम बदळून उलटा 
करण्यांत आला. म्हणजे सुरुवातीचे टोंक शेवटीं 
व शेवटचे आरंभीं ठेवण्यांत आलें. म्हणून आम्हांला 
विमानाने डिब्रूगढळा जावें लागळें. दोरा तेथून 
सुरू झाला, त्याची अखेर गुवाहाटीस होण्याचें 
ठरलें. 

आम्ही १५ माचे रोजीं सकाळीं डिव्हूगढ 
जिल्ह्यांतील मोहनवाडी या विमानतळावर उतरलो. 
कलकच्याच्या डमडम विमानतळापासून मोहन- 
वाडीला पोंचण्यास सुमारें साडेतीन तास लागले. 
भध्ये एकदां विमान गुवाहाटीस कांहीं मिनिटे 
थांबळें होतं, विमानांतून खालचा प्रदेश अस्पष्ट 
पण रमणीय दिसत होता, एकाद्या कुशल मूर्ति. 
काराने माती, काष्ठ, पाषाण व पाणी घेऊन 
त्यांतून कळेचा सुंदर परस्परसंवादी संगम उत्पन्न 
कराबा त्याप्रमार्णे भास होत होता ! जणुं काय 
आपण सोष्ठव, शांति आणि शक्ति यांचें साम्राज्य 
पसरलेल्या एका पऱ्यांच्या साम्राज्यावरून 
अंतराळांतून जात आहें अशें वाटत होतें ! खालची 
अदूसुत नगरी ह्यांत व झोपलेली वाटत होती. 
माणसें किंवा प्राणी दिसत नव्हते. पृथ्वीवरून 
चेद्रढोक कसा वाटतो ? अंतराळांतून प्ृथ्वीहि 
झोपल्यासारखी वाटते ! धघरतीमातेच्या अंकावर 
बसून सृष्टीशीं गुजगोष्टी करतां येतात, तिची 
भव्यता, चारुता, प्रेम यांची प्रतीति होते हे सत्य 
आहे. अंतराळांतून ती पडद्याआड राहून आपलें 
दर्शन दुरून व अस्पष्ट देत आहे, हेंहि कळतें. 
भावनेऐवजीं कुंचल्याचीच कला विमानांतून 
दृष्टोत्पत्तीस येते | 


पुढें जेव्हां नज्नपुत्रेचा विशाळ पट दृष्टीस 
पडला तेव्हां मन भावनांनी उचंबळून गेलें ! वरून 
नदीची रुंदी विशाल वाटत नव्हती पण तिथे 
वेशिष्य्य नजरेत भरत होते. तिच्या आसपास 
अफाट बाळबेंटे पसरलेली मधूनमधून दिसत 
होतीं. डोंगर-पबतांचीं शिरे, त्यांतून अस्पष्ट 


झिरात पडदे व खालच्या शिखरांवर त्यांची 
पडलेली छाया यांमुळें कवितादेवीच्या साम्राज्यांत 
तरंगत चालल्याचा भास झाला ! 


गुवाहाटीच्या विमानतळावर उतरलो तेव्हां 
पडद्याआड असलेली सृष्टि स्मितहास्य करीत 
सन्मुख झाली ! चित्ताळा समाघान वाटलें, सृष्टीने 
नवेंच रूप घारण केळें होते ! ती चेतन्यमयी बनली 
होती. समोर वब आसपास जिवंत वनस्पतिसाष्ट 
सर्वत्र पसरली होती. सर्भावती वेढून राहिलेले 
डोंगर, अरण्ये, कुरणे, शेते जिकडे पाहावे तिकडे 
हिरवेंगार दिसत होते ! असम प्रदेशाच्या 
र्मणीयतेचें असें प्रथम सुभग दुर्शन झालें ! 


ठरग्रज लोकांनीं ज्याला आसाम हें नांव दिळे तो 

प्रदेश प्राचीनकाळी प्राग्ज्योतिष या नांवानें 
ख्यात होता. परशुरामाने आपल्या परशूर्ने ज्याचे 
सह बाहू तोडले तो सम्राट सहलाजुंन याच 
देशचा धघराधीश होता. भारतीय युद्धांत हत्तीवर 
बसून दुयोधनाच्या बाजूने लढणारा राजा भगदत्त 
याच प्रदेशांत राज्य करीत होता. या प्रदेशांत 
अरण्ये व हत्ती फार आहेत. या प्रदेशाचा आकार 
कांहींसा उलट्या त्रिकोणासारखा आहे. उत्तरेकडे 
रुंद बाजू आहे व दक्षिणेकडे चिचोळे टोक गेलें 
आहे. उत्तरेस भूतान व बाढीपारा सरहृद्दीचा प्रांत 
असून पश्चिमेकडे पाकिस्तानी बंगाल आहे. पूव 
दिशेस ब्रह्मदेशाची सरहद्द लागली आहे. दक्षिण 
टोंकास ठळुझयाई पर्वत आहे. त्या भागास 
त्रह्मदेशाचा आराकान प्रांत चिकटला आहि. सुमार 
हजार वषोपूर्वी या आराकान प्रांताचा राजा 
असम ऊर्फ अहम याने प्राग्ज्योतिष राज्यावर 
स्वारी केली व ते जिंकून तेथें आपल्या लोकांसह 
वस्ती केली, हे लोक नव्या प्रदेशांतील लोकांशी 
पूर्णपणे मिसळून गेळे, त्यांचेच नांव पुढें जित 
प्रदेशास दिलें गेळें, त्यामुळें या प्रदेशाचें नवें व 
"५ नाव असम हें आहे. लोकांना असमिया 
म्हणतात. आपल्या प्रांतात आसाम म्हटलेले त्या 


लोकांना खपत नाहीं, कोणी कोणी त्या प्रांताला 
कामरूप म्हणतात 


ऱडे त्याचाहि त्यांना राग २ 
हील > येतो, 
दिसणारी शिलाखंडे आणि शुभ्र ढगांचे झिर- कारण क व व्य ब 
दि मप हा असमम्धील एक जिल्हा आहे. 
३३ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका कास्य त 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रंमणीय असभ 


भहाराष्ट्राला खानदेश किंवा सोलापूर या नांवानें 
उल्लखिळें तर महाराष्ट्रीयांना कत्तें वाटेल £ 

या प्रदेशाच्या हद्दीवर पूवी मणिपूर व त्रिपुरा 
अशीं दोन संस्थानें होतीं. सतंत्र भारताच्या 
घटनेप्रमाणे ती आतां असम राज्याचाच एक 
भाग बनलीं आहेत 

असम प्रदेशांत एकूण बारा जिल्हे आहेतः 
(१) लक्ष्मीपूर ( २ ) शिवसागर ( ३ ) नौगॉग 
(४ ) दोरॉग (५) कामरूप (६ ) गोलपारा 
(७ ) गारोपहाड (८ ) नागापहाड ( ९ ) काचार 
(१०) ठृशाईपहाड ( ११) मगिपूर (१२) 
खाशीयापहाड, 

जेवढ्या जिल्ह्यांच्या नांवांशीं “ पहाड ? हा शब्द 
जोडला गेला आहे, त्या जिल्ह्यांत पहाडी 
टोळ्यांची वस्ती आहे. त्यांची भाषा, वेब, रीति- 
रिवाज व धर्मसमजुती असमिया लोकांच्याहून भिन्न 
आहेत. कांहींना हिंदु धमाचे संस्कार मिळाले 
आहेत, कांहीं खिल्ती झाळे आहेत तर कांही 
आदिमानवकाळीन देवता व शक्ति यांवर विश्वास 
ठेवणारे आहेत. 

हे पहाडी जिल्हे सोडल्यास मग इतर जिल्ह्यां- 
तून डोंगरनपर्वेत दिसत नाहींत, भारतांतील सवात 
मोठ्या दोन नद्यांपेकी एक जी ब्रह्मपुत्रा ती या 
प्रदेशांतून वाहते. परंतु लोक तिळा फार घाबरतात. 
कारण तिचे पात्र अतिशय वित्वासघातकी आहे ! 
तिची दिशा एकमागी नाहीं. प्राल वारंवार 
बदलते. महापूर ग्रेतात, सुपीक जमिर्नाचीं वाळवेटे 
बनतात आणि जमिनींची धूप वाहून जाते 
त्यामुळें महाराष्ट्रांत ज्याप्रमाणे “ पावसाचें पाणी 
अडविण्यांच्या योजना हातीं घ्य़ा' अशी ओरड 
ऐकूं येते त्याधमाणें असममध्ये ' ब्रहामपुत्रेला बांध 
घाला ? हीच मागणी सर्वत्र केळी जाते, 

या ब्रह्मपुत्रेशिवाय आणखीहि पुष्कळ नद्या 
असममध्ये आहेत, दर चार-पांच मेलांवर एखादी 
लहान किंबा मोठी नदी दिसतेच. तिकडे ' डि 
हं अक्षर “ पाणी ! या शब्दाचे अन्बथेक आहे 
यामुळें पुष्कळ नद्यांची नांवें डिहिडू, डिसाडू 


आमचा मुक्काम झाला होता. त्या प्रदेशांत दगड 
कर्मीस आहेत. डोंगरांतून दगड आणले जातात, 
जमीन केवळ मार्तांची आहे. असमिया भार्षेत 
जमिनीला “ माठी ? म्हणतात. मराठींत माती 
शब्द आहे व त्याचा संबंध जमिनीशी पोंचतो हें 
ऐकून ते लोक खुष झाले. मराठी व असमिया 
या दोन्ही भाषांत सारखे शाब्द बरेच सांपडले. 
तेव्हां “ मराठी भाषेशीं आमच्या भाषेचे खूप साम्य 
आहे ” असे ते लोक डोलानें सांगू लागले. 
वास्तविक पाहतां असमिया, बंगाली व उड्या या 
तिन्ही भाषा अत्यंत नजीकच्या आहेत, त्या तिन्ही 
भाषांतील शब्द, वाक्यरचना व उच्चार यांत खूप 
साम्य आहे. परंतु बंगाली भाषा अतिराय सामर्थ्य- 
शाडी, प्रभावी व साहित्यांतहि श्रेष्ठ ठरल्यामुळे 
तिचें आक्रमण आपल्यावर होईल अश्शी भीति या 
दोन्ही शेजाऱ्यांना वाटूं लागळी, आणि म्हणुन 
जर कोणीं त्यांस म्हटलें की, “' बंगाली भाषेंत व 
असमिया भाषेंत फारच थोडा फरक आहे, तर ते 
ह्षुव्ध होऊन एकदम त्याचा इन्कार कह लागतात: 
££ ळे, छे, बंगालीशीं आमच्या भाषेचा मुळींच 
संबंध नाही, आमची भाष्रा अगदीं स्वतंत्र आहे! ?? 
शेजारीण जी बंगाली तिच्याशी इतका सवता 
सुभा चाळत असतांना दूरच्या मराठीशी बादरा- 
यणी संत्रंध जोडण्याचें जे विलक्षण भरते त्यांनीं 
दाखविलें त्यानें माल माझी थोडी करमणूक झाली. 
मराठी दूर असल्यामुळें तिचें आक्रमण असमिया- 
वर होईल हद्दी भीति मुळींच नाहीं, हें बहुधा त्या 
उमाळ्याचें कारण असावें, 

साऱ्या भारतबषांत जास्तींत जास्त पाऊस 
असममधील चेरापुंजी या स्थळीं पडतो. तेथें 
घनदाट जंगले आहेत. आपल्या मान्सून पावसाचा 
संजंध असमशीं पोंचत नाहीं, तेथें हिमालयाच्या 
इशान्य कोपऱ्यांतून पावसाचे ढग येतात. 
सामान्यतः ते एप्रिळ म्हणजे वैशाख महिन्यांत 
येतात. पाऊष पडतो, थांबतो, पुन्हा येतो. असम- 
मध्यें भूकंप झाल्यापासून मात्र पावसाचा काळ व 
प्रमाण ही बदललीं आहेत. यंदां पाऊस मार्चमध्ये 


डिखोह अशी आढळतात. डिसाडू नदीच्या म्हणजे चेत्रांत आला ब॒तोहि आपल्याकडील 
किनारी असलेल्या डिसाड्याणि या गांवी आषाढ मासांत येतो तसा ! पावसाळा नेसला 
ने, भाव ५ डर 

अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१. टॅ 6 
५-/१ 
७). 
्& र्त ण्ध 3७ 
किनवभारत चेल 
श्र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवेशारत 


तरी पाऊसं केव्हां तरी मधूनमधून डोकावतोच, 
तेथील हवा अतिशय सद आहे आणि जमिनींत 
बहुधा ओल असतें. त्यामुळें तेथील मुख्य पीक 
भात हेंच आहे. कांहीं कंडघान्ये वगेरे होतात. 
गहू बाहेरून थोडा येतो. पण तो फक्त शहरांत 
दिसतो. बाजरी, ज्वारीचे नांवहि त्यांना माहीत 
नाहीं. पाणी असूनहि भाज्यांचा सुकाळ दिसला 
नाहीं. लोकांचे मुख्य अन म्हणजे भात व मासे 
हेंच आहे. असममधीळ दहा लाख एकर जमीन 
चचहाच्या मळ्यांनीं व्यापिळी आहि. चहाच्या 
मळ्यांचे मालक बहुतेक युरोपियन आहेत, शिव- 
सागर व डिव्ह्गढ या जिल्ह्यांत मुख्यत्वेकरून 
चहाचे मळे आहेत. तेथें फिरत असतांना बहुधा 
चचार-पांच मेलांच्या परिसरांत चहाचा एखादा 
कारखाना नजरेस पडत असेच. 


समची लोकसंख्या ८७ लक्ष आहे. इतर 

प्रांतांतीळ लोक तेथें फारसे दिसत नाहींत. 
तेथें वस्ती करून राहिलेले किंवा नोकऱ्या करणारे 
इतरप्रांतीय म्हणजे बंगाळीच लोक विशेषकरून 
दिसतात. दक्षिणेकडील लोक चुकून दिसत नाहींत. 
क्षनित्‌ नेपाळी, बिहारी व उत्तरप्रदेशचे लोक 
दिसतात, चहाच्या मळ्यांतून खपणाऱ्या मजूर स्त्रिया 
मात्र असमबाहेरच्याच दिसल्या. त्यांच्यापैकी कांहीं 
महाकोशलकडून आल्या होत्या अर्ते कळठे. 

या प्रदेशाचा मागील इतिहास पाहातां ते लोक 
झूर व स्वातंत्र्यप्रिय होते अर्स दिसते. भारतवषोत 
पुष्कळ साम्राज्ये हाऊन गेलीं, पण असम प्रदेश 
कोठल्याहि साम्राज्यांत सामील झाला नव्हता. 
त्याच्या वाटेस कोणी जात नले, कोणी गेळे तर 
तो त्यांना आपल्या तरवारीचे पाणी चाखवी. 
इ. स. १८२६ पर्येत त्याने आपलें स्वातंञ्य अबाधित 
राखळें, इ. स. १७७५ पासून १८३६ पर्येतच्या 
काळांत त्रह्मदेशाने असमवर दोनदां आक्रमण 
केळे. या लढायांत असपचे त्रूर योद्धे फार मोठ्या 
संख्येने कामास आले व प्रदेश उध्वस्त झाला, 
शेवटीं शेवटीं एक बालराजा गादीवर आला. तो 
लहान असल्यामुळें सरदारांचे एक मंत्रिमेडळ 
राज्य चालवूं लागलें. या मंत्र्यांचा आमदानींत 


तो कान पिळी ? हा प्रकार चाळू होता. मागील 
लढायांमुळें व कर्तृत्ववान्‌ राजशक्तीच्या अभावी 
राज्याची शाक्ते निस्तेज होत गेली. बालराजा 
वयांत आला तरी तो दुबेलळच निघाला. शेवटीं 
१८२३६ मर्ध्ये इंग्रजांनी ब्रह्मदेशावर चढाई करून 
त्याच्यावर जबरदस्तीने कांहीं अप्रिय अटी लादल्या, 
त्यांत असम प्रदेश इंग्रजांच्या अंमलाखाली आल्या- 
चे कबूल करावें अशी एक अट होती. त्या तहावर 
सह्या झाल्यावर इंग्रजांचे सैन्य असम प्रदेशांत 
घुसळें व तत्कालीन राजास पदच्युत कडून त्यांनीं 
सव प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्यांत दाखल करून 
घेतला ! तेव्हांपासून असम प्रदेश राज्यकारभाराच्या 
दृष्टोनहि भारताचे एक अंग बनला. 

असम प्रदेश तिबेट व ब्रह्मदेश यांच्या दरम्यान 
असल्यामुळे तेथील लोकांत मोंगलवंद्याचे 
लोक पुष्कळ सांपडतात. पिवळट गोौरवणे, 
चपर्टी नाके, तिरप्या भुवया व डोळे, भुबयांना 
ब॒ पापण्यांना फार थोडे केस ( पुष्कळदां 
पापण्यांऐवजी मांसाचे जाड पडदेच बुवुळांच्या 
वरखालीं चिकटलेले वाटतात ), बुटका कद, 
पिळदार बाहू व पोटऱ्या, पायांची कमी उंची 
आणि आडवा बांधा, अशा आकृती वारंबार 
दृष्टीस पडतात, डिसाडग्‌पाणी या गांवांत तर 
चिनी वाटणारे स्री-पुरुष बहुसंख्येने दृष्टीस पडले, तेथ 
एक वुद्धमदिरहि होते. बोद्ध लोकांची वस्ती ५०० 
हाती असें कळलें, मात्र ते सारे हिंदी लोक हाते. 
तथा|प, असममध्ये बुद्धाची मंदिरे व बोद्धघवॉंय 
मधून मधून आढळतात. त्या धर्माचा तिकडील 
हिंदु लोकांवर ब त्यांच्या धर्मविषयक समजुतीवर 
इतका परिणाम झाला आहे कीं, असममध्ये मूर्ति- 
शूजा नाही, बाराव्या झइततकांत श्री इंकरदेव 
नांवाचा एक मोठा ताधुपुरुष त्यांच्यांत जर 
आला, त्याच्या विचारां यो 
कडाका "राचा ब शिकवणुकीचा प्रमाव 
त्या प्रांतांतील ळोकांवर आजताग 

1यत दिसून येतो. 


दोकरदेवाने मूतिपूजा नि 
र षिद्ध ठरविली 
घरांचा प्रचार केला. रविळी व नाम- 


प्रजा पिळून निघाळी, जवळजवळ “बळी देवाची काव्ये ब भर्जभ लो 
नल 
किप्रिय आहेत व शीख 
ड््ह 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 1 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... १.० 
&/१ ी हा डव 
१९" त्र 
्& “४. 3७ 


ब क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रमणीय असम 


लोक ग्रंथसाहेबाना पूज्य मानून गुरुह्वारांत ज्या- 
प्रमाणे म्रंथसाहेबांची प्रतिष्ठापना करतात त्या- 
प्रमाणें असमिया लोक दोकरदेवांच्या ग्रंथाला पूज्य 
मानतात, दोकरदेवांच्या मागून माघवदेव, दामोदर 
देव वगेरे संत होऊन गेळे, माधवदेवांचेंहि वाढळ्याय 
आहे. ते देखील लोकमान्य आहे. शंकरदेव 
जन्मास येण्यापूर्वी थोडी वषे असममध्यें ग्रामसंस्था 
व ग्रामराज्ये सुरू झालीं होतीं, रकरदेवांनीं त्यांची 
संघटना मजबूत केली, त्यांनीं मूर्तिपूजा व पद्युबाळि 
या प्रथा बंद करविल्या, आजहि देवदेवतांची 
मंदिरे जी थोडी असममध्यें दिसतात तेथें जाणारे 
लोक विरोषेंकरून बंगाळीच असतात, आणि बहुधा 
कोंजड्या-चंकऱ्यांचें बाळिदान त्या मंदिरांतून हातच 
असतें. “' या बंगांळी लोकांकडून आमचे कांहीं 
लोक मूर्तिपूजा शिकू लागले आहेत ” असे 
नारजीचे उद्‌गार मधून मधून मला असमिया 
लोकांच्या तोंडून ऐकूं आले. श्री, शेकररावांसाठां 
कच्च्या व उकडलेल्या भाज्या तयार करतांना मला 
पाहून, सोबत असलेली एक सुशिक्षित असमिया 
भगिनी मला सांगूं लागळी, “ आमची मूळ 
पद्धतिहि हीच आहे. आमच्यांत मसाला नसतो. 
आम्ही उकडूनच भाज्या खातो. पण (नाक मुरडून ) 
इल्टरीं आमची कांही मंडळी बंगाली लोकांचे थेर 
शिकू लागली आहेत आणि मसाला वापहं लागली 
आहेत. ” असममध्यें जे कांहीं वाईट येतें तें सारें 
बंगालमधून, असाच कांहींसा त्यांचा ग्रह दिसला. 

समच्या ग्रामीण प्रदेशांत गुरे इतस्ततः 

हिंडतांना दिसतात. परंतु इतकीं बुटका जनावरें 
कोठेच नसतील ! त्यांचे पाय विलक्षण तोकडे 
असतात ! तेथील गाई-बैळ व इकडीळ वांसरे 
यांच्या आकारांत फारसा फरक नाहीं. एखादी 
गाभण गाय रस्त्याने जात असली तर तिचें पोट 
जमिनीस टेकल्यासारखें दिसतें व एखादे वांसरू 
गाईस ठुचतांना दिसळें तर वासराला वास&॑ 
ळुचर्ते आहे असेंच वाट्ते ब तो देखावा हिडित 
वाटतो ! बकऱ्या रस्त्याने चालतांना बघवत नाहींत. 
त्यांचे पाय गुडव्याखालीं तोडल्यासारखे वाटतात ! 

हाच्या मळ्प़ाचा देखावा सुंदर दिसतो. तेथें 
नागळिंग किंवा नागेश्वर नांबाचा इृक्ष प्रसिद्ध 


अनुक्रमणिका 


आहि. त्याची फुलें सुंदर असतात असे ऐकल, 
पण आमच्या प्रवाससमयीं त्या फुलांचा क्तु 
नव्हता. आकाशांत छत्रीप्रमाणे आपला शिरोभाग 
मिरविणारे उंच नाहर बृक्षहदि पाहिले, ते इतके 
भव्य ब सुंदर दिसत होत, त्यांचा विस्तार इतका 
डोळदार व बांधेसूद होता कीं, त्याचे बीं मागण्याचा 
सोह एरवी विरक्त दृत्तीच्या शंकररावांनाहि 
झाला ! 


सझाझ्याप्रमाणच दोकररावहि असममध्ये प्रथमच 
गेले होते. तेथील कार्यकत्यीशीं त्यांचा परिचय 
फारसा नव्हता. त्या भागांत गेल्यावर देशाच्या इतर 
भागापासून तोडून टाकल्यासारखें त्यांना वाटलें, 
टपालहि वेळेवर मिळत नसे. यांत टपालळखात्याचा 
दोष नव्हता तर कार्यकत्योमध्ये कार्यक्षमतेचा 
अभाव दिसून येत होता. कार्यकते थोडे. त्यांच्यांत 
हिशेबीपणा किंवा समयसूचकता कमी. ते शारीरिक 
श्रम पुष्कळ करीत, पण त्यांची वुद्धिशक्ति सामान्य 
होती असा अनुभव आला, विधायक कामांत 
कुशळ असलेले बहुतेक कार्यकते राज्यकारभाराच्या 
तंत्रांत गुंतलेळे होते, त्यामुळें या नव्या अथवा 
खालच्या दर्जाच्या कार्यकर्त्यांना नव्याने संघटना- 
पद्धतीचे घडे देणें शंकररावांना भाग पडले, त्यांचे 
सोजन्य व सेवाशक्ति मात्र अपार होती, 

दौरा एकूण चार जिल्ह्यांतून ठरविला गेला 
होता. ते म्हणजे लद्ष्मीपूर, शिवसागर, नोगॉग व 
कामरूप. प्रत्येक जिल्ह्यांत कांही सवाडिव्हिजन्स 
असतात. असम कॉग्रिसनें या सवूडिव्हिजनलाच 
जिल्हा लेखिळें आहे. त्या हिशोबाने शेकररावांचा 
दौरा डित्रूगढ, शिवसागर, जोरहाट, गोल्घाट, 


नौगॉग व गुवाहाटी या पोटजिल्ह्यांतन झाला. 


गुवाहाटी या शब्दाला इंग्रजांनीं “ गोदी * हे नांव 
दिळें. हं एक लाख वस्तीचे शहर असून असमच 
सांस्कृतिक व शैक्षाणिक केंद्र आहे. तै ब्रह्मपुत्रा 
नदीच्या किनाऱ्यावर वसळें आहे. जरी असमची 
राजधानी शिलॉग आहे तरी समाजजीवनांतील 
गवाहाटीचें स्थान पाहातां तीच लोकांची राजधानी 
आहे असें म्हणतां येईल, 

१५ मांचे रोजीं शंकररावांचा असममधील 
पाहिला सुक्ाम ढिव्रूगढ  सदुडिव्हिजनमधील 


३५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तिनसुकिया या गांवीं झाला, त्यानंतर २७ मार्चपर्यंत 
मी त्यांच्याबरोबर होतें. २८ तारखेस मी परत 
फिरले, त्यांचा दोरा १७ एप्रिळपथेत चालणार 
होता. मला तोंपर्यंत त्यांचेबरोबर राहणें शक्‍य 
नव्हतें. 

रोज १२९ ते १६ मेलांचा पार्यी प्रवास करावा 
लागे. शंकरराव ताशी चार मेलांच्या वेगानें 
चालत, सोजत्यांची त्रेथा उडे, पण बहुघा थोड्या 
अंतरावर राहून का होईना, ते सोबत करीत. 
६: ज्ुकररावांनीं इतक्या घाईंनें चालण्याचे कारण 
काय १ ?” असे एखादेवेळी ते मळा हळूच 
विचारीत, 

शहरांतून हिंदी भाषा समजत असे, खेड्यांतून 
दुभाष्याची जर लागे, तिकडील खेड्यांतूनहि 
चौकस वृत्तीचे व व्यवहारकुशळ श्रोते आणि 
प्रच्छक दिसून आले ! स्त्रिया मात्र सभांतून क्वचित्‌ 
दिसत असत, 

कार्यकत्यांनी पूर्वतयारी जरूर तेवढी केळी 
नव्हती म्हणून म्हणा अगर लोकांत जिज्ञाप्ताच 
कमी असेल म्हणून म्हणा, यात्रेवाबत लोकांत 
कुतूहल व उत्साह निमाण झाल्याचें दिसून आलें 
नाहीं, पहिला मुक्काम तिनसुकिया येथे सुमारें 
५०० लोक जमले होते. त्यानंतर माझ्या उप- 
स्थितींत तरी एवढा श्रोतृगण कोठेच दिसला 
नाहीं ! जिल्ह्याच्या मुख्य शह्रांदून तर खेड्यां- 
पेक्षांहि कमी श्रोतृगण दिसून येई. जमीनमालक- 
विशेषतः मोठे-मुद्दाम गेरह॒जर राहत किंवा 
त्याच दिवशीं बाहेरगांवी जात असत असें 
ऐकळें. शंकरराव कधीं कधीं विनोदाने सत 
बोलत, “ मालक जमीन सोडून पळाले आहेत. 
त्यांनीं आपली जमीन गांवाच्या स्वाधीन केली 
आहि ! ?? 

शिवसागर गांवाच्या आसपास चार मोठे 
तलाव आहेत! शिवसागर, रुद्रवागर, जयसागर व 
लक्ष्मीसागर, शेकररावांसह मीं दोन तलाव पाहिळे- 
शिवसागर व जयसागर, परंतु त्यांचें दर्शन घेण्या- 
पूर्वीच शुंकररावांनीं आपल्या ब्याख्यानांत त्या 
तलावांच्या नांवाचा उल्लेख करून एक नवी 
कल्पना श्रोत्यांसमोर मांडळी: “। कालाची दोन 


रूपें असतात, एक रद्रस्वर्प असते, दुसरें शिव- 
स्वप असते. कालाची मागणी आपण ताबडतोब 
व खुशीने पुरी केली तर तो शिवस्वरूप होतो. 
जर ती पुरी केली नाहीं तर तो रुद्रस्वरूप बनतो. 

लोकांनीं प्र्न विचारण्यास सुरुवात केली म्हणजे 
शेकररावांना स्फुरण चढत असे व पुष्कळदां 
आपल्या समर्वक व विनोदी उत्तरांनी लोकांना ते 
हंसवीतहि. एका ग्रहस्थाने प्रश्न विचारला :  बलि- 
राजानें दान दिलें, त्यामुळें त्याचा निधेश झाला, 
आमचेंहि तसेंच झालें तर!” 

शंकररावांनी उत्तर दिळें. “' आम्ही स्वतंत्र 
झाल्यावर दिल्लीळाच राजधानी बनविले तेव्हां 
लोक म्हणूं लागळे * दिल्ली करंटी आहे ! ज्यांनी 
ज्यांनी दैळछीचें राज्य केले त्यांची राज्ये व साम्नाज्ये 
बुडाली, या स्वातंत्र्याच्या कालांत तरी राजधानी- 
चें स्थळ बदला ? आम्ही उत्तर दिळें ; पूर्वी दिल्ली 
राजांची राजधानी होती म्हणून राज्ये बुडाली. 
आतां ती जनतेची राजधानी आहे, जनतेचा नाश 
कसा होइल ! राजे मेळे तरी जनता कायम असते; 
तिचा निवेशहि होणें शक्‍य नाहीं. भारताची लोक- 
संख्या वाढत आहे, अश्ी ओरड आहे. ती कमी 
हात नाहीं, उलट संतातिनियमनाचा प्रश्न सरकार 
व कित्येक लोक यांच्यासमोर येऊन पडला आहि.?? 
या उत्तरामुळे खूप हंशा पिकला ! 

मधून मधून लोक शंकररावांना मानपत्र देऊं 
इच्छीत. झशंकररावांचा त्यामुळें विरस होई. 
ते म्हणत, “ आम्हांस एकाम्र झाळें पाहिजे, यश- 
कालांत जमिनीशिवाय कांहींहि घेतां कामा नये. 
इतर कशाचेंहि स्मरण, श्रवण बा कर्तन करतां 
कामा नये. एकाम्न झाल्याशवाय श्रिद्दि कशी 
मिळेल १ म्हणून माला, स्वागत, मानपत्रे यांची 
मजवर खेरात होऊं नये, एके काळी यांतहि 
आनेद होता. अ खेळणी उ. 
ळा कीर व न्य आहेत. 
८०० भिबे, निदान १८० व देळीत, त्याऐवजी 
र वा ८१ बिघे जरी 
मीन आपण दिली असती 
झाला असता, रात्रीं मला 


दारंद्रनारायण मळा विचारीळ तेव्हां त्याला काय 


[पान ३९ वर चाळू 


३ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५. ४. ७ 
५-/१ ी त्र 
टर ॥ 
%&., ती ऱ्क्छ क 
की नवभारत (0 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, ग. बा, सरदार 


आद्य महाराष्ट्रीय समाजसेविका ! सावित्रीबाई फुले 


अखिलभारतीय महिला-परिषदृ्‌ंचें पंचवि- 
सावें अधिवेशन यंदां ता. २ मे रोजीं पुणें येथे 
भरणार आहे. या रोप्यसहोत्सवाच्या निमित्ताने 
महाराष्ट्रांतील महिला चळवळीचा बहुधा आढावा 
घेतळा जाईळच. गेल्या पंचवीस वषोत या 
चळवळीचा व्याप खूपच वाढला आहे. अनेक 
लहान-मोठ्या संस्थांच्या वतीने गांबोगांवी स्त्रियां- 
च्या जाग्रतीचें व संघटनेचे काय चाळू आहे. 
निरनिराळ्या विद्यार्पाठांतून हजारो विद्यार्थिनी 
प्रतिवर्षी पदवीधर होऊन बाहेर पडत आहेत 
आणि त्यांतील कांहींजगी तरी सामाजिक 
जीवनाच्या हरएक प्रांतांत हिरारीने प्रवेश 
करून आपली कार्यक्षमता सिद्ध करीत आहित. 
पांढरपेशा वगीतीळ सुशिक्षित स्त्रियांप्रमाणेच 
मागसलळेल्या थरांतील आणशोक्षित स्त्रियांनाहि 
आपल्या हक्कांची व सामर्थ्याची जाणीव दिवर्से- 
दिवस होऊ लागली आहे. या स्पृहृणीय व 
आज्रादायक स्थित्यंतराचें श्रेय लोकहितवादी, फुले, 
रानडे, आगरकर, कवे, गांधी यांसारख्या महा- 
भागांना तर आहेच; परंतु या नेत्यांच्या हांकेला 
तत्परतेने “' ओ? देऊन त्यांच्या चळवळींत 
आपापल्यापरीने प्रत्यक्ष भाग घेणाऱ्या इतंर 
व्यक्तीहि या श्रेयाच्या खचित वांटेकरी आहित. 
अश्या दुय्यम पण निष्ठावंत कार्यक्त्यांच्या मालिकेत 
सावित्रीबाई फुले यांची गणना होते. 

सावित्रीबाई या सुप्रसिद्ध समाजपुधारक 
जोतीराव फुळे यांच्या पत्नी होत. शंभर वषो- 
पूर्वी स्री-जीवनाची ठराविक चाकोरी सोडून 
त्यांना आपल्या पतीबरोबर स्त्री-शिक्षणाच्या 
कार्यात निर्भयतेने व निःस्वार्थ बुद्धीने पुढाकार 
घेतला आणि केवळ छायात्मक जीवन कंठणाऱ्या 
असंख्य स्त्रियांना आत्मोद्धाराचा व समाजसेवेचा 
घडा घालून दिला. घराच्या चार मिंतींत 
स्वतःडा कोंडून न घेतां साबेजनिक कायोची 
जबाबदारी ( अगदीं अल्प प्रमाणांत का होईना ) 


पत्करणारी अर्वांचीन काळांतील पाहिळी महा- 
राष्ट्रीय माहिळा म्हणून सावित्रीबाईंच्या नांवाचा 
नेहमींच गोरवपूबक उल्लेख करावा लागेल. 
स्री-शिक्षणाच्या कार्याला महाराष्ट्रांत खिस्ती 
घर्मोपेदेशकांनीं प्रथम चालना दिली, इ. स. 
१८३०-३३ च्या सुमारास त्यांनीं मुंबई, पुणें, 
नगर, नाशिक इत्यादि ठिकाणीं मुलींच्या स्वतंत्र 
शाळा काढल्या. विल्सन, स्टिव्हेन्सन, निज्त्रिट, 
फारार, मिचेलप्रभूति धर्मापदेशकांच्या स्त्रिया 
त्यांच्याबरोबर येर्थे आल्या होत्या. त्यांनीं घरोघर 
हिंडून या शाळा यशस्वी करण्याची अतोनात 


_ खटपट केली. परंतु धर्मांतराच्या भीतोने उच्च- 


वर्णीय लोक त्यांच्या शाळेत आपल्या मुली 


- पाठविण्यास धजत नव्हते, त्यामुळें ह्या शाळांचा 


फायदा घेणाऱ्या विद्यार्थिनी बहुतेक मागसलेल्या 
जातींतील व गरीब कुटुंबांतीलच अत. मात्र 
इंग्रजी विद्येच्या संस्कारामुळे वरिष्ठ वगीतील 
सुशिक्षितांना स्त्री-शिक्षणाचें महत्त्व पटू लागलें 
होते. बाळशास्त्री जांभिकर, हरी केशवजी, दादोबा 
पांडरंग, गंगाधरशास्त्री फडके इत्यादि मान्यवर 
लेखकांनी स्त्रियांना शिक्षण देणे शास्त्रसंमत 
आहे अर्से प्रातिपादिण्यास सुरुवात केली होती. 
लोकाहितवादींच्या “ शतपत्रां _त तर समानतेच्या 
ब मूलभूत हक्कांच्या भुमिकेवरूनच या प्रश्नाची 
मांडणी केळी होती. त्यामुळें मुंबई-पुण्या- 
सारख्या मोठ्या शहरांत हिंदी लोकांनीं चाल- 
विलेल्या स्वतेल कन्याशाळांची उणीव भाजू, 
लागली व एल्फिन्स्टन विद्याल्यांतील विद्यार्थ्यानी 
ती लवकरच भरून काढली. इ. स. १८४३ त 
मुंबईस  * स्टूडंट्स लिटररी अड सायेटिफिक 
सोसायटी ? च्या ८ शाळा निघाल्या, त्यांपैकी 
४ मराठी भाषिकांसाठी ब ४ गुजराती 
भाषिकांसाठी होत्या. अज्ञा सुधारणेस मुंबईचे 
वातावरण बरेंच अनुकूल होते, शिवाय या कायाला 
पहिल्यापासून पारशी समाजाचा भरवूर पाठिंबा 


३७. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मिळाला होता, त्यामुळें ह्या कन्याशाळांच्या 
चालकांना सनातन्यांचा विरोध विशेष जाणवला 
नाहीं. 

पुण्यांतीळ परिस्थिति माल अगदीं निराळी 
होती. पुराणमतवाद्यांचें वर्चस्व अद्याप कायम 
असल्यामुळे, कोणत्याहि नव्या उपक्रमाला येथे 
कसून विरोध होण्याचा संभव होता. तेव्हां पुण्यांत 
मुलींच्या शाळा काढून त्या नीट चालवून 
दाखविणे हे काम सहजासहजी साधण्याजोगे नव्हतें. 
त्यासाठीं कल्पकता, पांडित्य, वादनेपुण्य या 
गुणांपेक्षां धेय, त्याग, सहिष्णुता, उद्योगशीलता, 
आत्मविश्वास, संप्राहक द्यात्त इत्यादि नेतिक गुणांची 
अधिक आवद्यकता हे|ती. जोतीरावांच्या अंतः- 
करणांत दालितोद्वाराची तळमळ होती, त्याबरोबरच 
थ्येयसिद्धा साठीं लोकनिंदेचे आघात शांतपणे 
सोसण्याची हि त्यांच्या मनाची तयारी होती. म्हणूनच 
अत्यंत निरुत्साहजनक परिस्थितीतद्दि त्यांनी 
पुण्यांत मुलांच्या शाळा स्थापण्याचा निश्चय केळा 
व सावित्रीबाईंच्या व इतर इष्टामेत्रांच्या साह्याने 
तो पार पाडला. 

इ. स. १८५१-५२ या वषात जोतीरावांनी 
बुधवार पेटेंत एक, रास्ता पेठेत एक आणि 
वेताळ पेठेंत एक अशा एकामागून एक तीन 
शाळा उघडल्या, लोकांचा विश्वास तंपादन केल्या 
शिवाय ह्या शाळा ऊर्जितावत्थेस येणार नाहींत 
म्हणुन कृष्णशास्री चिपळूणकर, विष्णुशास्त्री 
पडित, अण्णा सहस्तवुद्धे यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित 
नागरिकांची एक समिति नेमून तिच्याकडे त्यांनी 
ह्या शाळांची व्यवस्था सांपविली, परंतु एवब्यानें 
आपल्या शाळांना स्थेय॑ लाभेळ अश्शी फुल्यांना 
खात्री वाटेना, अध्यापनासाठी कांहीं शिक्षिका नेमतां 
आल्या, तर विद्यार्थेनींना तेवढा मोकळेपणा वाटेल 
ब पालकहि निःसंकोचपणें शाळेत मुळी घाडतील, 
असें त्यांच्या मनाने घेतळें.पण त्या काळीं शिक्षिकेव्या 
कामासाठी एखादी स्त्री पुढें येगे देखील दूरापास्त 
होते. तेव्हां “ हळवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ? 
ठेवण्याची यातायात न करतां जोतीरावांनी खद 
आपल्या पत्नीलाच ही कामगिरी सांगितळी. तीन 


शिक्षण दिले होते, आतां त्यांच्या पतिप्रमाची व 
प्रगमनशीलतेची कसोटी होती. पूवसतस्कारांचे 
दडपण त्यांनीं झुगारून दिळें व“ जग काय 
म्हणेल * याची पर्वा न करतां फुल्यांच्या म्हणण्यास 
त्यांनीं ताबडतोब रुकार दिला. अध्यापनाचे काम 
तर त्यांनीं सुरू केळेंच, पण आपल्या बरोबर्राच्या 
दुसऱ्या तीन स्त्रियांनाहि शिकवून त्यांनीं तयार केलें. 
बुधवार पेठेतील एक नंबरच्या शाळेत सावित्री- 
बाई मुख्य अध्यापिका होत्या आणि त्यांच्या 
हाताखालीं विष्णु मोरेश्वर व विठ्ठळ भास्कर असे दोन 
शिक्षक होते. तिऱ्हाइत पुरुषाला परवानगीशिवाय 
शाळेच्या आवारांत प्रवेश करण्यास बंदी होती. 
मुलींना सुरक्षित नेण्याआणण्यास पट्टेवाळे ठेवळे 
होते. अशा कडेकोट बंदोजस्तांत शाळेचे काम 
चाळू असल्यामुळें वर्षभरांत विद्यार्थिनींची संख्या 
दोनशेंहून अधिक झाली. शिक्षकांचा पगार अगदीं 
बेताचा असल्यामुळें ते मध्येंच शाळा सोडून जात. 
त्यामुळें अध्यापकवर्गात वरचेवर बदळ होई. 
जोतिराव व सावित्रीबाई मात्र विनावेतन काप 
करीत होते. सावित्रीबाईंच्या सासऱ्यांना त्यांध 
हें समाजकार्य रुचलें नाहीं व या मतभेदाचे अखेर 
भांडणांत पर्यवसान होऊन, फुळे पति-पत्नींना 
आपलें राहते घर सोडणे माग पडळे, या. प्रमंगी 
त्यांनी दाखावेळेळें घ्य ब कार्यनिष्ठा ही 
खरोखरीच अलौकिक व अविस्मरणीय: आहेत. 
एखाद्या स्त्रीनं सार्वजनिक शाळेंत विनावेतन काम 
करण्यांत कांही विशेष कतृत्व आहे असे आज 
कोणी मानणार नाहीं. परंतु कोणत्याहि कृतीचे 
मोजमाप करतांना प्रथम त्या वेळची परिस्थिति 
ध्यानांत घेतली पाहिजे, एवढी लहानशी सुधारणा 


अंमलांत आणतांना, स्रीदास्याविमोचनाच्या 
चळवळीतील हे पाहेळें पाऊल 


कजध: टाकतांनाहि, 
सावित्रीबाइना जबर किंमत द्यावी लागली आहे 
म्हणूनच सरकारी विद्याखात्याच्या तत्कालीन 


प्रातेवरत्तांत सावित्रीबा इच्या 


प्रातेवृत्तांत सा कार्याचा मुद्दाम निदेश 
केळा आहे तो असा ; 

€ (१1९ १०पा प६), 119110 त 
ल०शएंणवा' ० 1101९9, छट 


| (वित्री ६0१8) ]) 
र्ष न्य घे ऊन अगोदरच त्यांनीं सा(वत्रीचाईना 008९ ७. ०| 8 ९९६ ७2. 8 डु 
वर्षे मेहनत घेऊ २ ४1019 11१९1१९1८७ 
र्ट 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "धी 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आद्य महाराष्ट्रीय समाजसेविका ! सावित्रीबाई फुले 


छतरी ठि"0१पा€, त&ल'ए९5 (0 00९ क्ाशा- 
टीव्ा) ४ 11010९१, छत 0881019 012 
॥3०चा'त १02 (1170011 ९] (010101 
पाण ७ फ्राढ डी, ठा गा 0९त३8छो, ०' 0४ 
50110 001९0 ताडषटाग01. 0115 ४१०प12 
111) 1185 10 01] 300110९ ४ 1९119)0 
50)1001, उणााला ॥९ (९६०९8 छाष्ापा- 
(0प8]9 107 8्पा' ॥०पा'5 च तैव्ए, 0७0 110 
1185 घो50 मिचागाहत 118 यी ७9 ९९ 
३ ९चा'३ ख््याःपा [ता (09588011९0 1९ 
०शा८8 ० 8०010०) 1115801058, ७1] ॥॥1९ 
1क्ष्९' 1185 89 1101118) टोघ$5 जज 001९९ 
०७" _ उ०पाश फण्या शा, १105९ 
11595६11१5, 1319111181 801001-118385 
छा'2 €वाा]फर ९॥0)एडाघडञाट 11 (1९ 
टप5९.0-ण1000" ०! ८ उठ्च्यात ठा! 


1०801 1851-59. 5. 12. 


रमणीय असस [पान ३६ वरून पुढे 


सांगावें ! मी म्हणेन ' आज हें मानपत्र मिळालें ! 
तर तो काय म्हणेळ £ मानपत्र खाऊन माझी भूक 
शमेळ का ? आज जेवतांना मला वाटलें कीं आज 
चांगळे भोजन मिळालें; पण ज्यांच्या नांवावर 
भोजन मिळालें त्याच्यासाठी मीं काय आणलें!” 


तरुण विद्यार्थ्यांना उद्देश्रून बोलण्या'चा प्रसंग 
आला म्हणजे शंकरराबांच्या वाणीस उत्साहाचे 
भरते येई, शिवसागरला मुक्काम असतांना तेथील 
केलिजच्या विद्याथ्यीसमोर्‌ त्यांचें झालेलें व्याख्यान 
म्हणजे दीक्षाविधीचा एक उत्कृष्ट नमुना होता, 
विद्यार्थी ब अध्यापकवर्ग सवांनाच ते आवडल. 
परंतु असते प्रसंग करचित्‌ येत, त्या वेळीं चहूंकडे 


त्याचप्रमाणे कन्याशाळा समितीच्या चिटाणिसां- 
नीं ता. १७-२-१८५२ रोजीं सरकारकडे 
घाडलेल्या माहिती-पत्रकांतहि सावित्रीबाईंच्या 
कार्यांची पुढील शब्दांत प्रशंसा केली आहे : 

* 38010'९९0098९९, 1118 8ट00] ॥118- 
(7९558, 11895 109७ एलणा€श'९त (0 
१8९५०९ ॥61"5601 (0 [॥॥७ 1111100९10 
० 8ि)18]0 €९कपट्कषलठा 100]10०णा 
0'९10ए110101[101, 

सावित्रीबाई . या पुण्याजवळील कवठी 
गांवचे झगडे पाटील यांच्या कन्या होत. या- 
पलीकडे त्यांच्या चरित्रांतील कांहीं विश्वसनीय व 
प्रमाणभूत माहिती उपलब्ध नाहीं, इ. स. १८९६ 
मर्ध्ये पुण्यांतीळ पहिल्या छेंगच्या साथींत त्या 
दिवंगत झाल्या, 


चाळू ] 


वार्षिक परीक्षा चाळू असल्यामुळें इच्छा असूनहि 
संस्था-चालकांना विद्यार्थ्यांचे कार्यक्रम करतां 
आले नाहींत. 

ऊन, पाऊस, चिखल, अरण्ये कश्याचीहि पर्वा 
न करतां शकरराव यज्ञार्थ भ्रमण करीत होते. 
कित्येक कार्यकत्योनीं मळा विचारलें, “ शंकर- 
रावांची प्रकृति फार खाळावळेळी दिसते. आम्हीं 
त्यांना मार्गे पाहिलें तेव्हां ते असे दिसत नव्हते, 
मीं म्हटलें, “ त्यांना यज्ञाची ज्वाला भाजुन 


1 हेम्रः संलब्यते ह्यो विशयाद्वेः 


य त. 


द 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. २४. ७ 
५-/१ न त्र डव 
00 ९॥॥ १६ 
«%& 8 श्व्वेळ कळ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. के. वा. भोळे 


श्री केसरबाई केरीकर 


गतवर्षीप्रमाण॑ भारतसरकारने यंदांहि चार 
नामांकित कलावंतांना बक्षिसे देऊन त्यांचा 
नुकताच सत्कार केंला. त्यांत केसरबाई यांचा 
सत्कार मह! राष्ट्राच्या ब गोमेतकाच्या दृष्टीने फार 
महत्त्वाचा आहे. खरें म्हणजे गेल्या वर्षाच 
केसरबाईना हा मान मिळावगस हवा होता. असो. 


केसरबाईनीं उभी ह्यात संगीतव्यासंगांत ब 
संगीतश्िक्षणांत घालविली, त्यांचें संगीतांतील 
प्राथामिक शिक्षण गोव्यांतच के, वझेबुवांकडे झालें. 
ते त्यांचे आद्य गुरु होत. त्या काळामर्ध्ये त्यांच्या 
कलेचा परामर्श मिरजेचे अधिपति दरवर्षी गणेशो- 
त्सवांत घेत असत. नंतर केसरबाई मुंबईत आल्या 
व त्यांनी कै. भास्करराव बखले, म. अबदुल 
करीमखां, म. बरकत उल्लाखां ( पखवाजिए, 
सतारिए ) यांच्याकडे विद्या घेतली ब शेवटीं 
मर, अल्लादियाखां यांच्याकडे त्यांचे शिक्षण झालें. ते 
जवळजवळ खांसाहेबांच्या हयातीपर्यंत चालूं होते. 
आज त्यांच्या गळ्यावर प्रामुख्याने अह्मादिया- 
खांच्या गायकीची छापं आहे. केसरबाईडदक 
विद्येचा ध्यास क्रचितूच के घेतला असेल. हे 
त्यांच्या गुूंच्या संख्येबरूनच दिसून येईल. 
अह्लादियाखांसाहेबांनीं गंडा बांधण्यापूर्वी त्यांना 
फारच मुष्किळ अटी घातल्या होत्या, परंतु त्या 
सर्व तंतोतंत पाळून गुहूची सेवा करून, त्यांची 
मर्जी प्रस्न करूनच, त्यांनी गायकी घेतली. 
सुसलमानांचा मेहनतीचा गुण केसरबाईत भरपूर 
असल्यानेंच या खडतर ब्रताची सांगता त्यांना 
करतां आली, त्यांच्या या कलाप्रेमाचें फल त्यांना 
गुक्ष्कडून मिळालें, 


केसरबाईची कीर्ति १९२० पासून भारतांत 
पसर लागली, मोठमोठ्या सं्गीतशौ किन संस्थानिकां- 
कडून त्यांना गायनाची निमंत्रणे येऊं लागली. 
१९२० सालीं मुंबई रेडिओवर त्यांचे कार्यक्रम 
नियमितपणे होऊं लागले, त्यामुळें तर त्यांचें नांव 
फारच महद्यूर झालें. कलकत्ता, अलाहाबाद, 
बनारस, पतियाळा येथील संगीत परिषदांमधून 
त्यांची गाणीं होऊं लागलीं. १९३६ सालीं 
त्यांच्या मोठ्या रेकॉडस, पुष्कळ पैसा खर्च करून, 
त्राडकास्ट्‌ कंपनीने घेतल्या होत्या, नंतर अलीकडे 
१९४५ सालीं प्रामोफोन कंपनीर्ने त्यांच्या कांहीं 
हातखंडा चिजांचे ध्वानिमुद्रण करून त्यांपेकी आठ 
रेकॉड्स्‌ प्रसिद्ध केल्या आहेत, या सर्व चिजा प्रचालित 
व अनेवट रागांतील आहेत. त्यांचें ध्वनिमुद्रण 
इतके उत्तम झालें आहे की, रेडिओग्रेमवर त्या 
वाजाविल्या तर प्रत्यक्ष बाई गात आहेत असाच 
भास होतो ! 


संगीतांतील अनेक घराण्यांचे व ढंगांचे पाठ 
घेत असतांना त्यांनीं अत्यंत मेहनत करून गळा 
कमावला. तो कमावीत असतांना त्याचे नैसर्गिक 
स्व&ूप त्यांनीं कायम ठेवळें ब तिन्ही सप्तकांत तो 
सहूजपर्णे सुरेळ लागेल इकडे अवधान ठेवलें, यामुळें 
आलाप आणि तान घेतांना तो गळा आपल्या 
खल्यांत सहज सुरेल फिरतो. कोणती हि विकृति अगर 
कोणताहि कृत्रिमपणा त्यांत त्यांनी येऊ दिला नाहीं 
ही त्यांतील विरोष नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे 
म्हणून त्यांची निमळ आवाजांतीळ तान आलाप, 
मुरकी, खटका श्रवणीय असतात. गाढ मेहनतीने 
त्यांनीं आवाज इतका लवचिक केला आहे कीं, मन 


“$$ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. केसरबाई केरीकर 


भानेळ, मनांत येईल ती मुष्किळ तानहि त्या सहज 
विनाकष्ट घेऊं दाकतात. हवेसारखी सहज दमदार 
फिरत या चिकाटीच्या मेहनतीवरच त्यांनीं साध्य 
केळी आहे. मेहनतीने गळ्याची निकोप तयारी 
किती विलक्षणपर्णे साध्य करतां येते, याचा आदर्श 
केसरबाई होत, हें आजच्या कलावंत होऊं 
इच्छिणाऱ्यांना आवर्जून सांगावेसे वाटतें. साऱ्या 
हयातींत त्यांनीं संगीताखेरीज कसलाच ध्यास 
घेतळा नाहीं आणि त्याचे फळ त्यांना मिळालें 
आहे. आज पन्नाशीच्या पुढे वय गेळें असतांनाहि 
त्या तासन्‌ तास विनाकष्ट मेफलींत गाऊं शकतात. 
गोवेकर-आवाजदार असो नसो-सर्वस्वी कलेला 
वाहून धेऊन, त्यांत तन-मन-धन खर्च करतो हें 
केसरबाईप्रमार्णेच मोगुघाई, के. ताराबाई यांच्या 
उदाहरणांवरून सिद्ध हात, कलेकरितां सर्वस्वाचा 
त्याग करून तिच्या साधनेत ब सेवेंत आनंद 
मानणें हा गोव्याच्या मातीचा गुणच होय ! 


केसरनाईचा नुसता सत्कार करून ' संपले? 


असे मानण्याचे भारत सरकारने घोरण ठेवूं नये. 
भारताच्या महत्त्वाच्या प्रत्येक रेडि ओकेंद्रावर 
त्यांच्या गायनाचे कार्यकम नियमितपणे करणें, 
त्यांचें ठेपवर ध्वनिमुद्रण करून त्याचा शिक्षणा- 
करितां संग्रह करणें हृंह्रि सरकारचें एक आणखी 
कर्तव्य आहे. नाहीं तर अल्लादियाखांची ही विद्या 
नामशेष होण्याचा फार संभव आहे. आज या 
घराण्यांतील मोगूबाई, केसरबाई ब श्री, मालिका- 
जुन मन्सुर हे तीन प्रथम श्रेणीचे गायक आहेत व 
त्यांचे गळे फिरत आहेत, तोंवरच हें कार्य सरकारनें 
केळे पाहिजे. आणि अशा प्रथम श्रेणीच्या सवच 
कलावंतांचे ध्वनिमुद्रण सरकारने केलें पाहिजे -- 
मग तो गायक असो वा वादक असो-नतरच 
नामदोष होऊं पाहाणाऱ्या या कळेरचे रक्षण होईल 
टेपवर एक तासाचे ध्वनिमुद्रण होऊं शकते. या 
बाबीकडे मी सरकारचें लक्ष वेधू इच्छितो. हे 
कार्य केळें तरच हा सत्कार सत्कारणी झाला असें 
मानतां येईल, इतकें याचे शेक्षणिक महत्त्वहि आहे. 


संगीत-क्षेत्रांतील यंदाचे मानकरी 


यंदा गेल्या १५ माचे १९५२ ला चार उत्कृष्ट 
संगीत कलाकारांचा भारतीय सरकारतर्फे दिलछ्हीला 
सत्कार करण्यांत आळा, त्यांपेकीं ( १) सूरश्री 
केसरबाई केरकर यांची ओळख वर श्री. 
केडबराव भोळे यांनी करून दिलीच आहे. 
गोराविळेळे इतंर जे तीन संगीत कलाकार त्यांचा 
परिचय * संगीतकलाविहार ' (मिरज) या 
माशेकाच्या एप्रिल अंकांत आला आहि. त्यावश््न 
त्यांच्याविषयी पुढील माहिती संक्षिप्त करून संकलित 
केळी आहे. ( २) उस्ताद हफीज अलीखां! ह्यांचे 
सरोदवर असामान्य प्रभुत्व आहे. त्यांच वडीळ व 
आजोबा हे दोघेहि सरोद फार उत्तम वाजवीत 
असत. हफीज अलीखां हे ग्वाल्हेर दरबारचे खात 
कलाकार होते. आज त्यांना त्या दरबारकडून 
पेन्शन मिळत आहे. ( २ ) प्रो. हारमू वेंकट- 
स्वामी नायडू : हे व्हायोलिनवादनपट्ट विजय- 
नगरच्या म्यूझिक कोलिजचे प्राचार्य आहेत, त्यांच्या 


नन्मा. ६ 


अनुक्रमणिका 


कॉलेजमध्ये जन्मांध अश्या पंचवीत विद्याथ्यांच्या 
एका तुकडीला व्हायोलिनवादनकलेंत ते तयार करीत 
आहेत. ते स्वतः अंधारांतच मेहनत करीत असतात, 
त्यामुळें त्यांच्या हातांतून पाहिजे तो हुकमी स्वर 
बाहेर पडतो. “ टच सिस्टिम "चा पुरस्कार प्रो. 
नायड्टूंनींच केला, जगप्रसिद्ध व्हायोठिन-वादन 
यहुदी मेनुहिन हिंदुस्थानांत आळे असतांना प्रो, 
नायड्टू यांना भेटले, यांनीं त्यांना दरबारी कानडा 
वाजवून दाखविला, तो राग ऐकून मेनुहिन यांनीं 
प्रो, नायडू यांची फार प्रशंसा केळी. (४ ) प्रो. 
सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर : यांचें दक्षिण 
हिंदुस्थानी संगीत-कलाक रांत महत्त्वाचे स्थान आहे, 
त्यागराजकालीन महाराजा स्वाथी तिरुनेल यांच्या 
काव्याचे त्यांनी संशोधन केळे आहे. ते स्वतः 
६ स्वाथी तिरुनळ अकेडमी ऑफ म्यूशिक'चे 


प्राचाय आहेत, 


चद 4 र न्स पू 


“शी 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९ ( 

५-/१ न त्रे 
ट॥० 
«८ 4१%” ७ 

किनवभारत त 

कन धे ७५ जि ३०१६ 
*&)। 

ग्री अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, र, के. खाडिलकरं 


सोव्हिएट नवसंस्कृतीने केलेली विचारक्षेत्रांतीळ क्रांति 


दुसऱ्या महायुद्धानंतर समाजवादी जगाने 
एकतृतीयांश भूप्रदेश व्यापला, ८० कोटी लोक त्या 
जगांत नांदूं लागले. ळेनिनकडून आलेल्या क्रांतीचा 
वारसा, त्यांत मोठी भर टाकून, स्टाठेननें समृद्ध 
केला, समाजवादी जगाच्या या भोतिक विस्ताराने 
जागतिक राजकारणांत केवढा पालट झाला हें 
सहज लक्षांत येते; परंतु विचारक्षेत्रार झालेल्या 
आघातार्‍चा कल्पना तेवढीशी येत नाहीं. याझाठी 


जुन्या जगांतील लोकशाहीच्या कल्पना, अर्थ-. 


व्यवस्था, किंबहुना तेथील सामाजिक जीवनाचा 
तात्विक आधार यांना नव्या जगाच्या उदयामुळें 
केवढा धक्का बसला आहे ब त्यांत कोणता बदल 
झालेला आहे याचें थोडक्यांत दिग्दद्दीन करणे 
जरूर वाटतें, 
पाश्चात्य ठोकशाही विचारावर आघात 
रशियांतील क्रांतीतून निर्माण झालेल्या समाज- 
वादी जगाने पाश्चात्य लोकशाही कल्पनेला मोठा 
धक्का दिला, पहिल्या महायुद्धाच्या काळांत लोक- 
शाहवरील श्रद्धाच डळमळीत झालेली हाती. 
त्याच वेळीं रशियांतील क्रांतीचा तिच्यावर आघात 
झाला, “ ज्या लोकशाहीचा. आपण पुरस्कार 
करतों तिचा अर्थ काय, याविषयीं आपण साक 
आहोंत. ” असे उद्‌गार लोकशाहीचा एक थोर 
कैवारी मि. क्रॉसमन यानें काढलें आहेत (* 1२180 
ग]'तछए २). पहिल्या महायुद्धानंतर . विजयी 
झालेल्या पाश्चात्त्य राष्ट्रांची मनःस्थितिया उट्गारांत 
चांगलीच व्यक्त झाली आहे, पाहिल्या महायुद्धा- 
च्या शेवटीं लोकशाहीचा मंत्र प्रेसिडेंट विल्सन 
यानें उच्चारला आणि दुसऱ्या महायुद्धांत तीच 
कामगिरी माशुळ स्टॅलिन याच्याकडे आली असें 
पाहावयास मिळते. दोस्तांचे युद्धहेत्‌ स्पष्ट करतांना 
लोकशाही खातंत्र्याचा उच्चार प्रथम त्यानंच 
केला, प्रेसिडेंट ल्झवेल्ट ब चार्सिल यांनीं तयार्‌ 


"१७ | 1110 


390010 1111350 01) (1९ ॥/ ९5८7) ०त? ७9] 


केलेल्या प्रसिद्ध * अटलांटिक सनदें ः्त लोकद्याहीचा 
नामोच्चार नाही, हें ध्यानांत घेण्यासारखे आहे. 
वुड्काळांत मॉस्को, तेहरान, याल्टा, तसंच पाट्स- ' 
डॅम या ठिकांणीं दोस्तनेत्यांच्या मसलतींत ज्या ज्या 
वेळी युद्धोत्तर जगाचा विचार झाला त्या त्या वेळीं 
लोकशाहीच्या तत्त्वाचा आग्रहाने पुरस्कार करण्याचे 
श्रेय मार्शल स्टॅटिनकडे जाते, असें प्रो. कार याने 
साधार प्रतिपादन केळें आहे. पाश्चाच्य राष्ट्रांतील 
प्रातानेधिक उदारमतवादी लोकशाही जुन्या 
सरंजामी राजवटीपेक्षां नि:संशय प्रगातेपर आहे, 
तो एक पुढचा पल्ला आहे, ही गोष्ट रश्ियांतीळ 
कांतीचे नेते मान्य करीत असले तरी, त्यांची 
नव्या लोकशाहीची कल्पना ही अधिक व्यापक 
व विकसित आहे, असा कम्युनिस्टांचा दावा आदे, 
यासंत्रंधींचा विचार करतांना इंग्लंड व फ्रान्स या 
राष्ट्रात राज्यक्रांतीनंतर पुढें आठेली लोकशाही - 
परंपरा भिन्न हाती, हे विसरून चालणार नाहीं. 
विरोधी मताला म्हणजेच अल्पसंख्य मताला आपलें 
मत प्रर्दाशत करण्याचा हक हा ब्रिटिश लोक- 
शाहीचा गाभा आहे. या उलट फ्रेंच क्रांतींतून 
पुढें आलेल्या लोकशाही विचारांत व्यक्तीला 
समाजाशी एकरूप कारिपण 
आणि राज्यसत्ता 
मानण्यांत आलें. 

प्रकट करणें म्हणजे 
झाली. खूसोच्या 


न नकत्व हें अश्या रीतीने 
जाते. राज्यसर वि! रं 
व सत्तेच्या विशिष्ट मताश 
व्य श्> 

व्यक्तीला आपला विरोध दर्शविण्याचे स्वातंत्र्य, 
म्हणजेच जकीय सहिष्णुता ही फ्रेच परंपरेत रुजली 
गदा युरोपमध्ये जो लोकशाहीचा विचार पसरला 
व् क ९१ 

ता फ़चांच्या परंपरेतून आलेला होता, ब्रिटिशांच्या 


001 ॥७ य, (1, 1. 93 


श्रे 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सोव्हिएट नवसंस्कृतीरदे केलेली विचारक्षेत्रांतील क्रांति 


विचाराचा प्रभाव तेथे पडला नाहीं ह ध्यानांत 
घेगें अगत्याचें आहे. 

१८४८ नंतर लोकशाही विचार हा पूर्वीप्रमाणे 
क्रांतिकारक राहिला नाहीं, कारण क्रांतीतून पुढें 
आलेल्या नव्या धनिकवर्गाने * स्वातंत्र्य, समता 
व बंधुता * हां क्रांतीची उद्दिष्टे स्वतःसाठी 
राबविली आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस 
समाजवादी विचाराच्या वाढीला पायबंद घालण्या- 
साठीं लोकद्याहीचा तटंदीहारखा वापर होऊं 
लागला, रशियाला या फ्रेंच परंपरेतील विचाराचीच 
ओळख होती. क्रांतीच्या उद्दिष्टांना हरताळ 
फांसून नव्या भांडवलदारवर्गाने आपली बटीक 
बनविलेल्या _या लोकशाहीचे, कामगारवर्गाच्या 
वाढत्या आकांक्षांना पायबंद घालणें, हेंच उद्दिष्ट 
बनलें, अशा रीतीनें अपुरे राहिलेळें क्रांतिकाय पुरें 
करण्यासाठीं कामगारवगांच्या नव्या लोकशाहीची 
कल्पना रशियांत पुढें आली. 
सामान्य माणसाचें युग 

रशियांत स्थापन होऊन वाढीला लागलेल्या 
कामगारसत्तेने जुन्या जगांतील लोकशाही विचारांवर 
तर्सेंच संघटनेवर मोठा आघात केला. तिचा पाहैला 
हृल्ला लोकशाहीच्या यंत्रणेवर व तिच्या वर्गीय स्वरूपा- 
वर आहे. जुन्या लोकद्याहीत राज्यकारभार लोकांच्या 
मताने चालविण्यांत येतो, ह्या दावा नव्या तत्त्वज्ञाना- 
ला मान्य नाहीं. कारण कोणत्याहि सरकारच्या 
उद्दिशंमध्ये सक्तीचा अतभीव झालेलाच असतो. 
जे आपखुपीनें केलें जात नाहीं त करवून घेण्यासाठीं 

सरकार ? ही संस्था समाजांत अस्तित्वांत आली. 
कोणाकरितां व कोणत्या उद्दिशंसाठीं ही सत्ता 
वापरली जाते यावरून तिचे अतरंग स्पष्ट होते 
वगरहित समाज असेल तर सरकारच्या दंडशक्ताची 
कांहीं गरजच उरणार नाहीं, वगावगाच्या संघष- 
तून राज्यसंस्थेची निर्मिति झाळेली आहे आणे 
म्हणून समाजांतील सवत मोठा जो श्रमिकवगे 
त्याच्या हातीं राज्यसंस्था आली पाहिजे असा 
माक्‍संच्या या तत्त्वज्ञानाचा मथितार्थ आहे 
“८ परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या भांडवलदारी 
व्यवस्थेत लोकशाहीतील सत्ता ही अंतिमतः त्या 
समाजांतील बलिष्ठ वगीच्या म्हणजेच घधनिक- 


वगीच्या हातांत जाते. या उलट सोव्हिएट संघ 
राज्यांत श्रमिकांची लोकशाही म्हणजे खरीखुरी 
ठोकसत्ता होय, "या १९३६ सालीं रशियांर 
तीळ नव्या घटनेसंबंधी बोलतांना स्टेलिनने 
काढलेल्या उद्गारांत, जुन्या व नव्या लोक- 
शाहीच्या स्वरूपांतील मूलभूत भेद स्पष्ट झाला 
आहे. कोणत्या घटनात्मक मार्गाने लोकशाही आपलें 
उदिष्ट साध्य करते हा प्रश्न गोण ठरतो. इंग्लंड 
आणि फ्रान्समध्ये सरंजामी सत्तेचे जोखड झुगारून 
दिल्यावर उदयोन्मुख भांडवलदारवगोच्या हातीं 
सत्तेची सूरत्रे येऊन त्याचा जम बसेपर्यंतच्या काळांत 
इंग्लंडमधील क्रॉम्वेळ आणि फ्रान्समधील जकोजिन्तत 
यांना आपली सर्वाधिकारशाही कांहीं काळ गाज- 


वाबीच लागली, हा इतिहासाचा दाखला ध्यानांत 


घेतल्यास राशेयानें निर्माण केलेल्या कामगार- 
वर्गीय हुकुमशाहीचा उलगडा होऊं शकेल. कारण 
घनिकांची सत्ता पूर्णतया नाहींशी करण्यासाठीं 
कामगारवर्गाने निमीण केलेली हुकूमशाही हें एक 
शस्त्र किंवा साधन आहे. आणि भांडवलदारी 
संस्कृतींचे अवशेष समूळ नाहींसे झाल्यानंतर ही 
सवाधिकारशाही कालांतराने विराम पावणार आहे. 
पाश्चात्य जगांत लोकशाही यंत्रणेला अवास्तव 
महत्त्व देण्यांत आळे आहे. आणि त्या यंत्रणेशी 
विरोधी असा लोकशाही व्यवहार दिसताच त्यावर 
सर्वाधिकारशाहीचा शिक्का मारला जातो. रशियां- 
तील लोकशाहीमध्ये आशयाला म्हणजे उद्दिष्टाला 
प्राधान्य दिळेळें आहे. उद्दि्टापेक्षां बाह्य यंत्रणेचा 
बडेजाव माजविणाऱ्या .पाश्चाच्य लोकशार्हयचें 
अंतरंग, रशियांत वाढीला लागलेल्या कामगार 
वर्गीय लोकशाहीने उघडे केळे, यामुळें सामान्य 
माणसाच्या हितसंबंधाकडे अधिक लक्ष पुरविले 
पाहिजे, याची नवी जाणीव भांडवलदारी समाजांत 
निर्माण झाली. आतां पाश्चात्य राष्ट्रांकडून ' सामान्य 
माणसाचे युग सुरू झाळें असा पुकारा करण्यांत 
येत आहे, तो रशियांतील लोकशाहीचाच प्रमाव 
नाहीं काय १ 


रशियाने स्वीकारलेल्या  सिद्धान्तानुसार 
लोकशाहीचा पूर्ण विकास सास्यवादाबांचून होऊंच 
शकत नाहीं. यासाठीं लोकशाहीच्या राजकी 


४२. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


“*, 
धू, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


स्वरूपापेक्षां तिच्या सामाजिक उद्दिशांवर खरा 
कटाक्ष पाहिजे, हा नव्या विचारामार्गे आग्रह आहे 
८ विद्यमान सामाजिक संबंधांच्या आंधळ्या 
व्यवहाराला पाश्चात्य लोकशाही धक्का लावीत 
नाही. त्या खोळ अज्ञात भागावर रकियांतील 
क्रांतीने पाहिला तडाखा दिला? या 
उद्‌गारांत जुन्या कल्पनेवर नव्याचा जो आघात 
झाला त्याचे स्वक्ष्ष अधिक स्पष्ट हेते. नव्या 
लोकशाहीच्या बाढीने पाश्चात्य लोकशाहीतील दी 


मोठी उणीव जगाच्या अधिक पपशटपणें निदर्शनास. 


आणली आणि त्यायोगे डळमळीत झालेला पाश्चात्य 
लोकशाहीवरील विश्वात आणखी ढांतळला, 
साहिष्णुतेचा अन्वयार्थ 

सहिष्णुतेचें तत्त्व हा जणू जुन्या लोकशाहीचा 
प्राणच आहे असे मानण्यांत येते. पण या तत्त्वाचा 
नव्या लोकशाहीने वारंवार धिक्कार केला आहे. 
ज्या ठिकाणीं विरोधी मताला अवसर नाहीं, तेथे 
छोकशाही असूच शकत नाहीं, म्हणून रशियांत 
छोकशाही नाहीं, असा आरोप पाश्चात्य लोकशादही- 
बाद्यांकडटून केळा जातो. वस्तुतः लोकश्ाहीलाच 
सारक अशा मतप्रणालोला वाव देणे हे तत्त्नि्ठेचे 
निदशंक नाही किंवा त्याशी सुसंबद्धहि नाहीं असें 
रशियांतील लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांचें त्याला 
उत्तर आहे. विरोधी मतप्रदर्शनाला वाब असूं नथे 
असतें होकशाहीच्या उपासकांचें म्हणणें नाहीं; परंतु 
ढोकशाहीची मूलभूत कल्पना ज्यांना मान्य आहे 
अक्शांना व तोहि तपशिलाच्या कांहीं बाबींपुरता 
मर्यादित बाव असेल तरच त्याला कांहीं अर्थ आहे. 
मॉस्ठेसारख्या फॅसिस्टाला ब्रिटनमध्ये मोकळीक 
मिळते ती तेथील लोकश्याहीच्या मुळावर आघात 
करण्याचें सामर्थ्य त्याच्या मतप्रणालीत आज नाहीं 
म्हणूनच ब जोंपर्यन्त तर्से सामर्थ्य नाहीं तोपर्यंतच, 
हें ध्यानांत ठेवळें पाहिजे, पाश्चात्यांच्या सहिष्णुते- 
च्या कल्यनांना वस्तुतः कोणती मर्यादा आहे हें 
त्यावरून उघड होते. परंतु यापेक्षांमुद्धां सहिष्णुते- 
च्या तत्त्वाचा अधिक खोळ विचार झाळा 
पाहिजे, तत्त्व म्हणून कोणती हि गोष्ट मान्य करतांना 
तें निरपबाद असलें पाहिजे, तसें नव्वेळ तर त्याला 
कोणताच ठाम असता नेतिक आधार राहत नाहीं, 


अनुक्रमणिका 


चांगल्या तसेंच वाईट वा दोन्ही तऱ्हांच्या प्रवृत्तींना 
खुल्या स्पर्धेचे भेदान मोकळें सोडावे आणि ज्या 
बाजूळा बहुमत मिळेल ते लोकशाहीसिद्ध समजावें 
असाच व्यवहारांत त्याचा अर्थ होतो. पाश्चात्यांच्या 
तऱ्हेची ठोकशाही ही चांगल्या वाईटासंबंधी पूरण 
तटस्थ आहे. तिच्यांतील सहिष्णुतेचा उगभ या 
तटस्थतेमधूनच झाला आहे सत्य कोणते याविषयी 
तिच्या ठिकाणीं ठाम असा विश्वात नाही. सापेक्षते- 
ची ही परा कोटी आहे आणि त्यामुळें कोणत्याहि 
प्रश्नाविषयी ठाम सत्याचची बैठक तिला उरत नाहीं. 
बर्‌दिव्ह या एके काळच्या माक्‍सेवादी तत्त्व- 
चिंतकाचा वरील अभिप्राय विचारांत घेतल्यास, 
पाश्चात्य लोकशाहीला कांहीं शाकवत सत्य क्रिंवा 
मूल्य शिल्लक राहात नाही, रशियांतील लोकशाही- 
वाद्यांना असला सहिष्णुताधर्म मान्य नाहीं. 
पाश्चाच्य लोकशाहीवादी फॅसिस्ट मताच्या बावतींत- 
सुद्दा साहेष्णुता दाखवितात हा त्यांचा लोकशाही- 
वरीळ डळमळीत निष्ठेचाच पुरावा होय 
असे ते मानतात. या बाबतींत दुसऱ्याहि 
एक दृष्टीने विचार केळा जातो. जें विरोधी मत 
लोकशाहीच्या मुळावर उठणार नाहीं अशाला तरी 
पूर्ण अवतर असावा असे सरसहा प्रतिपादन करण्यांत 
येते. परंतु जुनी आणि खोल लोकशाही परंपरा 
असलेल्या ब्रिटनसारख्या आणि एकजिनसी एकात्म 
अशा समाजांत अशी सहिष्णुता दाखविगे धोक्याचे 
ठरणार नाहीं हें एक वेळ मान्य करतां येईल. पण 
अल्पमताला अनिबेध स्वातंत्रप देण्याच्या कल्पना 
इतरल्ल सर्व समाजांत किंवा राष्ट्रांत तशाच व्यवहारां- 
त आणणे लोकशाहीला मारक ठरण्याचा धोका 
आहे हेंहि विसरून चालणार नाहीं, 
जनतेचें स्वयंस्फूते सहकाय्रे 
पाश्चात्य देशांतीळ लोकश] 
निवडणुकीच्या वेळीं एकदां मत 
सामान्य माणसाला काडीचाहि 
नाहह या उलट, सम्नाजवादी लो 
म्हटल्याप्रमाणे सामान्य जनता 
तहि प्रत्यक्ष सहभागी होते. सा 
शाहीच्या देनेदिन व्यवहारा 
अधिकाधिक मोकळीक 


ही कारभारांत, 
नोंदण्यापली कडे, 
भाग घेतां थेत 
कशाहीत ळेनिननें 
देनंदिन कारभारां- 
मान्य जनांना लोक- 
त सहभागी झोण्याला 
मिळावी याच उद्देशानं 


डड 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


> - १ 
५-/१ न त्र र 
%- तुणिफतळे 
*.८&£ ७ क 

४ नवभारत "छै 


र्य 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सोव्हिएट नवसंस्कृतीनं केठेली विचारक्षेत्रांतील क्रांति 


लेनिनप्रभूताकडून नोकरशाही कारभारावर सतत 
प्रवर हला 'चढविण्यांत आला आहे. युद्धकाळांत 
आणीबाणीच्या परिस्थितींत स्थानिक जनतेने स्वये- 
स्फूत सहकार्य द्यावें यासाठीं भांडवलदार राष्ट्रांनीं 
आवाहून केलें आणि मागील युद्धांत संरक्षणाच्या 
कायोत ह्दी कल्पना व्यवहारांत उतरली. तसें झालें 
नसते तर युद्धप्रयत्न अपुरे ठरले असते, युद्ध- 
काळांत ज्या कल्पनेचा पुरस्कार करण्यांत आला 
तीच गोष्ट ज्शांततेच्या काळांत भांडवलदारी 
समाजाने कां स्वीकारू नये हे कळत नाहीं. 
धोरणाची स्थूळ शूपरेघा मध्यवती सत्तेकडून 
ठरविली जावी यांत कांहीं वावर्गे नाहीं. परंतु 
ठरलेळें धोरण अंमलांत आणतांना तें नोकरशाही- 
वर विसंबून अंमलांत न आणतां जनतेच्या 
सहकार्याने आणण्याचा परिपाठ पडला तर त्याला 
जनतेकडून उत्स्फूते सहकार्य मिळतें, एवढेंच 
नव्हे तर, सवे समाज त्याविषयी आत्मीयतेनं 
विचार करू लागतो. असे होतें तेव्हांच लोक- 
शाहीचे तत्त्व व्यवहारांत उतरल्याचें पाहावयास 
मिळतें, गांधीवाद्यांकडून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा 
पुरस्कार केला जातो त्यामा्गेसुद्धां लोकशाही 
सत्ता अशा रीतीनें खालप्येत रुजविण्यारचीच 
कल्पना आहि. गांधीवादी कल्पना नव्या लोक- 
शाहीच्या या मुख्य कल्पनेशी अंतिमतः जुळती 
आहे हें लक्षांत घेण्याजोगे आहे. रशियांतील नव्या 
लोकशाहीमार्गे असलेली सामान्य जनतेची ही 
निष्ठा हीच तिची ताकद आहे आणि याची जोड 
पाश्चात्य लोकशाहीला परिणामकारकपर्णे देतां 
येत नाहीं हेंच तिच्या अपयशाचे ममस्थान आहे. 
सर्वंकष नियोजन 

रशियाने नियोजनाचा जो कार्यक्रम निर्धाराने 
व कठोरपणाने तडीला नेला त्याचा परिणाम 
आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट संघटनेपेक्षांसुद्धां भांडवळ- 
दारी अर्थव्यवस्थेवर मोठा झालेला आहे. वास्त- 
विक माकर्नें स्वतः यासंबंधींचा निश्चित असा 
विचार किंवा आराखडा मांडलेला नाहीं. 
भांडवलदारी जगांतील उत्पादनव्यवर्स्थेत अराजक 
बोकाळळें आहे ह त्यानें ठासून सांगितले. त्या 
समाजाचें खोल निरीक्षण करून त्याची चिकित्सा 


त्यार्ने केळी, पण भावी समाजव्यवस्थेचें चित्र त्याने 
रेखाटळें नाहीं. कारण तो कल्पनावादी नव्हता, 
ऑक्टोवर क्रांतीनंतर  *“ आमच्याजवळ जुन्या 
व्यवस्थेतून नव्या व्यवस्थेत जाण्यासाठी पूर्व- 
नियोजित योजना नव्हती ? असें लेनिननेंच म्हटलें 
आहे. त्यानंतर क्रांतीच्या नेत्यांनी नियोजनाचा 
प्रश्न घसाळा लावला, त्यांनीं त्यासंबंधी पुष्कळ 
चर्चा आणि खल केला. त्यामधूनच नियोजनाचा 
कार्यक्रम नक्की झाला. तोच कार्यक्रम हातीं घेऊन 
२७ सालीं स्टलिनर्ने रशियांत दुसरी क्रांतीच केली ! 

या वेळीं बाहेरचे भांडवलदारी जग मंदीच्या 
भोवऱ्यांत सांपडलें होते. राशियानें पहिली पंच- 
वार्षिक योजना हातीं घेतल्यामुळे बाहेरच्या जगाला 
भेडसावणारे भेकारीसारखे प्रश्न रशियापुर्ढे उरले 
नाहींत. त्यामुळेंच बाहेरच्या जगांतील विचारवंत 
रशियाच्या नियोजनाच्या कार्यक्रमाकडे आकर्षित 
झाले, रशियाची पंचवार्षिक योजना यदास्वी 
झाल्यामुळें बाहेरच्या जगाला या ना त्या 
स्वरूपांत नियोजनाचा पुरस्कार करावा लागला, 
नियोजनाच्या नव्या कल्पनेचे जनकत्वच अक्षा 
रीतीर्ने रशिवाकडे जाते. 

पूर्वी जर्मनीमध्ये फ्रेडरिक लिस्टसारख्यांनी 
नियोजनसदश् कल्पना पुढें मांडळेळी होती; परंतु 
त्याचें उद्दिष्ट केवळ राष्ट्रीय उद्योगधंद्याच्या वाढी- 
पुरते मर्यादित असेंच होते. रशियाच्या नियोजनाच्या 
घोरणांत राष्ट्रीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही 
अंगांचा पूर्ण मिळाफ झालेला आहे, यांतच त्यार्चे 
क्रांतिकारक वोशेष्ट्य आहे. रशियाने हातीं घेतलेले 
नियोजन हें सवेकष स्वरूपाचे होतें आणि जुन्या अर्थ- 
व्यवस्थेतून नव्या अर्थव्यवस्थेत जातांना जी प्रक्रिया 
होते ती ध्यानांत धेऊन हें नियोजन केलेलें होतें. 
स्य समाजाच्या गरजांचा विचार त्यामार्गे होता. 
समाज काय निमाण करतो आणि कोणता बांटा 
स्वतः उपभोगतो याचा हिशोब त्यांत होता. 
रद्षियाळां मंदीची झळ लागली नाहीं, बेकारी 
नाहींशी झाली हे केवळ त्याचे परिणाम आहेत. 

युद्धकाळांत किंबा तात्कालिक आर्थिक 
अरिष्टाला तोंड देतां यावे यासाठीं नियोजनाचा 
विचार भांडवलदारी जगाला तुचतो. परंठु रशियाचे 


शप 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नियोजनाचे धोरण ते नादी, हें यावरून ध्यानांत 
येईल.क्रमवारीचें नियोजनांतील महत्त्व रशियाने पूर्ण 
पण ओळखल्यामुळे आकाशाला गवसणी घालण्या- 
च्या कल्पनाबादाला तेर्थे थारा नाही, चलनाचा 
विशिष्ट रीतीनें उपयोग करून अथवा अन्य ज़जबी 
उपायांनी मंदीच्या लाटेंतून करस तरी बाहेर पडावे 
असे कामचलाऊ धोरण त्यामागे नाही. नेहमीचीच 
अथंव्यवस्था नियोजनपूर्ण॑ असावी, सामाजिक 
धोरणाचा त्यांत अंतमीव व्हावा व प्रत्येकाचे 
कतब्य आणि हक्क यांचाहि विचार त्यांत केलेला 
असाबा इतके तै व्यापक असलें पाहिजे, आणि 
म्हणूनच नियोजन हा नव्या समाजव्यवस्थेचा 
आत्माच आहे. त्यामागे भोतिक तश्ीच नेतिक 
प्ररणाह्ि आहे 
भाडवला अथव्यवत्था ही पूर्णपणें अधार्मिक 
आहे. पुंजीवाळे मालक आगि त्यांच्यामागे धावणारे 
वत्तषरणन हपापळेळे लोक यांनीं अनलेल्या या अश- 
व्यवस्थेत एकात्मता नाहीं, समा जहितवुद्धि नाही? 
या शब्दांत प्रा, केन्सने भांडअळी जगाचे वीन 
केळें आहे. त्या जगाच्या पुरस्कत्यांला जुन्या 
जगाचे जे हे अंगभूत दोब दिसळे तेच 
नियोजनाच्या समाजनिष्ठ धोरणामुळे रक्षियाला दूर 
केरता आले, वरील व्याधींनी ज जर झालल्या 
भाडवळां जगावर रशिंयांतीळ नव्या सस्कृती- 
गाळ अथकारणाचा मोठा. प्रमाव पडावा अ!गि 
त्यासंबंधी एक प्रकारचें गूढ आकपेण निमाण व्हाथे 
हे स्वाभाविकच नव्हे काय ! 


न, 


नवे जीवनव्यापी तत्त्वज्ञान 
नव्या जगाचा उभारणी ज्या तत्त्वज्ञानावर हो 

आहे त्यायांग युन्या जगाची तत्त्वज्ञानाची. घैठकच 
ढासळली आहे, कारण कम्युनिझम हा कांही केवळ 
एक राजकाय कार्यक्रम नाही; ते॑ समाजजीवनाचे 
एक नेवे दशनच आहे. हुं तत्त्ज्ञान नव्या जगाचा 
चम बनेळ आहे; त्यामुळें त्याची आत्मिक श्रद्धाहि 
तवढाचे बळकट आहे. राज्यततत्तेमागीळ प्रेरक 
शाक्त या तत्त्वशानामधून आलेली असली, तरी 
जावनाचे इतर व्यापारहि त्यांतून सुटत नाहीत 
तेथील सत्तेकड्टून होणारी प्रत्येक गोष्ट या तत्त्व्ञाना- 
च्या निकषावर पारखून धेतळी जात असल्यामुळे ती 


४९ 


अनुक्रमणिका 


वरकरणी अनियंत्रित वाटली तरी वप्तुतः ती तक्षी 
नाहीं, हें समजून येईल. येथील नव्या समाजरचनेने 
बाहेरच्या जगावर केवढा मोठा आघात केला आहे 
हृ भाडवलदारा जगांतील प्रातिक्रियेवरून ध्यानांत 
येते, कारण कित्येक वेळां विरोधकांकडून ज्यांचा 
आत्यंतिक धिक्कार केला जातो त्यांनाच त्याचें 
आकषण किती प्रभावी आहे हे खरोखर समज 
लढ असत, १९१८ नतर पाश्चाच्य लठाकशाहाल 
उतरता कळा लागली हा परिस्थितीचा परिणाम 
तर होताच, परंतु तेथील समाजाच्या जीवनाल 
निष्ठेचा भक्कम आधार उरलेला नव्हता हेंहि तितर्केच 
महत्त्वाचें कारण होते. कारण नव्या तत्त्वज्ञानांत 
प्रत्ययास येणारा रसरशीतपणा, नैतिक उभारी 
विजिगीषु वृत्ति आणि जावननिप्रेषहदल सुसंप्राद हदी 
जुन्या लाकशाहांत आतां उरलीं नाहींत, याची 
जाणाव बाहेरल्या जगांत सवेत्र फेळावली होती 
नव्या जगाच्या उदयाने भांडवलदारी समाजांतील 
आयाचे डळमळीत झालेल्या श्रद्धेला अधिकच 
जाराचा धक्का वसळा, हाच नव्या तत्त्वज्ञानाचा 
मोठा विजय होय. 

साम्यवाद ही केवळ क्रांतिशाक्ति नाहीं जुन 
जग उध्वस्त करून साचा नाश करावा हेंच केवळ 
त्याच उद्दिष्ट नाहीं, त्यापेज्ञां त्याची विधाय$ 
बाजू फार मोठी आहे. कोणत्य हि सामाजिक 
शक्तींचा पाहेळा आवैष्कार क्रांतिकारक विध्वं- 
सनात होत असला तरी त्यामधील विधायक 
साफ मागाहून प्रकट होते, हा समाजविकासाच्या 
इतेहासाचा सिद्धान्त समजून घेतला पाहिजे 
खिस्ती धमाने प्रथम रोमची संस्काते उध्वस्त 
केला आणि त्यांतून पुढें आपल्या कल्पनेनुसार 
एका नव्या व्यवस्थेची मांडणी केली नव्या तत्त्व. 
ह्ानाच्या ।वेध्वसक तशीच विधायक अशा दोन्ही 
बाजू ध्यानांत घेतल्या पाहिजेत 


मनुष्य हा आपला स्वत 
ता आपला इतिहाप बनवितो, 
स्थितींत तो राहतो तिच्या स्वा 
त्याच कतृत्व प्रगट होते. त्याच्या बाह्यसंत्रंधांमध्यें 
आााथक सभंघांना विशेष पाघान्य असतें राजकीय 
व अन्य समजुतींचा पगडा किताहि असला तरी 


“चा विधाता आहे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


0021 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


3) 1 


सोव्हिएट नबसंस्कुतीन केलेली विचारक्षेत्रांतील क्रांति 


आर्थिक संबंधच खरे निणायक २सतात, आणि ज्या 
अनेक बंधनांनीं समाजजीवनाचे जाळें तयार होतं 
त्यामध्ये आर्थिक संबंधांचे सूत्र सवेत्र पाहावयास 
मिळतं. ” या आशयाच्या एंगल्सच्या 
उद्‌गारांत, अंतिम सत्य हे भौतिक आहे. आणि 
त्यांत अथंहेतु प्रधान आहे या माक्‍घेच्या सिद्धांताचे 
सार ग्रथित झालेलें आहे. या सिद्धान्तानें 
अध्यात्मिक कल्पनावाद मिथ्या ठरविला आणि 
जुन्या समजुती आणि प्रतिष्ठा यांना जबर धक्का 
दिला, समाजजीवनांत आणि वेनारिक क्षेत्रांत 
भोतिक परिस्थितीच्या विचाराला म्हणजेच आर्थिक 
प्रश्नाला ज॑ महत्त्व प्राप्त झालेळे आज दिसत आहे 
त्याचा उगम माक्‍संवादांत किंवा त्या विचाराची 
जी सांस्कृतिक वाढ रशियांत झाळी तींत पाहाव- 
यास मिळतो. 

सत्याचा विचार आत्मर्चितनार्ने करण्यापेक्षा 
इतिहासाच्या अनुरोधाने झाला पाहिजे ही कल्पना 
माक्‍तवादाठळें हृढभूल झाली. इतिहासाची संति 
या नव्या दृष्टीने लावण्याची पद्धति या तत्त्वज्ञानाने 
शिकविली. तर्सेच नव्या सापेक्षतासिद्वान्तानं व्यक्ति 
माहात्म्यालाहि मोठा धक्का दिला. व्यक्तीचे स्वतंत्र व 
स्वयंभू कतृत्व हे मयीदित आहे. सामाजिक परिस्थिति 
तिच्या विचाराची घडण बनविते आणि सामाजिक 
परिष्थातिसुद्धां इतिहासाच्या विक्रासक्रमांतील एक 
टप्पा आहे, अशी या तत्त्वज्ञानाची नवी मांडणी 
झाल्यामुळें, जुन्या जगाच्या समजुतींचा सवे आध!र 
कोसळला, या सवे कल्पना कम्युनिस्ट जाहीर- 
नाम्यांत गोंबल्या होत्याच, तोपर्यन्त त्यांचा प्रभाव 
मर्यादित होता. गेल्या तीस वषीत या नव्या तत्त्व- 
श्ञानानुसार एका मोठ्या मानवसमाजाची नवी 
रचना करण्यांत आली, नव्या विचारांची सांस्कातिक 


वाढ झाली. त्यामुळें बाहेरच्या भांडवलदारी जगावर 
आतां त्याचा झालेला आघात किती मोठा असेल 
याची कल्पनाच केलेली बरी ! 


समाजाच्या जुन्या श्रद्धांना धक्का देणारी नव्या 
तत्त्व्ानाची ही एक बाजु झाली, त्याची 
विधायक बाजृहि तेवढीच मोठी आणि उदात्त आहे. 
कामगार हा या नव्या संस्कृतीचा पाईक आहे. 
समाजांतील वर्गीय संघष नाहींसा करून वर्गरहित 
अशा नव्या समाजाचा पाया घालण्याचे कम्युनिस्ट 
जाहीरनाम्यांत घोषित केलेळें ध्येय त्या वगाच्या 
हातीं शासनयंत्र आल्याबांचून साधणार नाहीं. 
वर्रील विचार श्रमिकवगांच्या उद्धाराच्या तळमळीं- 
तून निघाल्यामुळे त्याला जबर नेतिक सामर्थ्य 
प्राप्त झालें. रशियांतील क्रांताचें वेशिष्ट्य यापूर्वी 
झालेल्या सर्व क्रांत्यांहून वेगळें आहे. पूर्वी झाले- 
ल्या क्रांतीमध्ये सत्ताधारी वर्ग बदलला तरी नव्या 
स्वरूपांत पिळवणूक चालूच राही. कोणत्याहि 
स्वहूपांत समाजांत शोषणाला वाव किंवा साधि 
मिळूं नये, हें या नव्या क्रांतीचे वेशिष्ट्य होते. 
कामगारवगीच्या अनियंत्रित सर्वाधिकारशाहीचें 
हेंच उदिष्ट आहे. या क्रांतीमुळे मानवी समाजाच्या 
इतिहासार्‍चा पूर्वीचा दुवा तोडला गेला आहे असे 
स्टॅलिन म्हणतो यांतील मर्म, वरील विचारामागीळ 
खोळ अर्थ ध्यानीं घेतल्यास, सहज समजून येईल. 
ही क्रांति राजकीय नसून सामाजिक आहे. आणि 
तिचें मूल्य हें व्यक्तिमूल्य नसून समा जसूल्य आहे. 


राशियांत झाळेली क्रांति आणि तिच्यामधून 
निर्माण झालेला कामगार-संस्कृतीचा विस्तार यांनी 
आधुनिक इतिहासाला निश्चित निराळें वळण 


(>> 424 


ळावलेळे आहे हे निर्विवाद होय, 


ल्स्् >>“ ााला 


शिल्पकार 


| विश्वकर्म्यांची एक ओबडधोबड शिल्पाकृति त्याने तयार के 
अक्षरांत आपलें नांव कोरले, त्या शिल्पमूतीचें नांव मात्र 


कोणालाच माहीत नव्हते. 


अनंत विश्वाचे शिल्प घडावितांना आपलें न 


शिल्पकाराने कधींच दाखविली नव्हती ! 
( कल्पना इंग्रजीतून उद्‌घत ) 


ळी. खालीं शिल्पकार म्हणून सुंदर 
त्याला लिहितां आलें नाहीं, कारण तें 


ब कुठें. कोरून ठेवण्याची दक्षता त्या महान 


-देवदत्त दाभोळकर 


> हि 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. ना. ग. गोरे 


सामाजिक परिषदेचा 


पुनश्च हरे! ३० 


6 कळप ठ्याया०, ॥18ए९8 200१ इ०्लं्या 8ऱडाशा] छद ऱ०प जित. १०पा'$९ी 
ल ग 1९ 8089102 01 ०1] एंषछटाण5; 10 एकचा] ]०प ७९ 1 (0 85९०8९ ॥01101051] 
एजण[७ छत ७७11९02९05 ए1]९55 ए०पा' 5०लांछा 8४७७0] 18 095९ 01] 08500 याते 
उपड[ट९. ऐ०प टक्षा1]0 1806 ४ 200१ एल्याठाणांटय] छडा छाट ए]०पा' इठ्टाच्व] 
"1861101718 810९ 1111९01001. [४ उ०पा' ॥शाटांण्य8 10९815 981007 त ४1०५१९111४, 


४०प ९६1०७ 8ए00९९0 11 800181, ९९०॥0०1॥८ ठा ०111०8] 5110065. 1115 
वेश९10९100 18 106 क्या घण्लंतृशा प 15 1९ कप 01 पका पा९.'? 


“ राजकीय अधिकारांच्या बाबतीत आपण 
मागसलेळे असतांना आपणाला अव्यंग अशी 
समाजव्यवस्था उपलब्ध होणें शक्‍य नाहीं. त्याच. 
प्रमाणें आमची समाजव्यवस्था जों पावेतो सदूवुद्धी - 
वर व न्यायावर आधारलेली नसेल तों पावेतो 
राजकोय अधिकारांचा वापर करण्याची पात्रता प्राप्त 
होणे हँ सुद्धां अशक्यच आहे. सामाजिक रचनंत 
दोष असेपर्येत निदोंब आर्थिक रचना करतां येणार्‌ 
नाहीं आणि आपल्या धर्मविषयक कल्यना जोपयत 
हीन व पतित अद्या असतील तोंपर्यंत आपणाला 
सामाजिक, आर्थिक बा राजक्रीय क्षेत्रांत यश 
मिळविणे दुर्घट होणार, हे परस्परावलंबित्व केवळ 
योगायोगाची गोष्ट नसून ते निसर्गनियमांनीं सिद्ध 
असेंच आहे. ? 


कै. न्यायसूर्ति रानड्यांच्या विचारसरणीची 
कल्पना वर दिलेल्या त्यांच्या माषणांतील उताऱ्या- 
वरून करतां येण्यासारखी आहे. हिंदुस्थानला 
पारतञ्य प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी 
उद्युक्त झालेल्य! व्यक्तींमध्ये जे ठळक असे दोन 
मतप्रवाह दिसून येतात त्यांपैकी एका प्रवाहाचे 
दिग्द्शेन वरील उतारा करून देत आहे. रानड्यां- 
च्या ह्या उद्गारांमध्ये राजा राममोहून राय, महात्मा 
फुळे, लोकहितवादी आदीकरून समाजतुधारकांच्या 


111[01'- 
-"न्यायस्रा्ति रानडे 
( सातारा येथील भाषणांतून : इ. स. १९०० वि 


म्हणण्यास प्रत्यवाय नाहीं, ज्या दोन मतप्रवाहांचा 
आतांच उल्लेख मीं केला त्यांपेकी दुसऱ्या 
मतप्रवाहामध्ये ही सवंकष बुद्धि प्रतिबिंबित झालेली 
नव्हती. त्या मतप्रणाळीचें प्रवर्तन आणि प्रति- 
निघित्व करणाऱ्यांनी समाजविकसनाच्या चतुर्विध 
अंगांपैकी राजकीय अंगावरच विशेष भर दिला 
आणि पारतंत्र्याची हवा त्या विचारसरणीच्या 
परिपोषाळा फारच अनुकूल ठरली, परतंत्र देशाची 
सहूज प्रद्वात्ते बहिमुखख होण्याकडे च असते, अंतर्मुख 
होण्याकडे नसते, आपल्या सामाजिक, आर्थिक व 
नेतिक अधःपातास आपटे राजकीय दास्य कारणी- 
भूत आहे. ही भूमिका समाजाच्या युयुत्सु दृत्तींना 
वाव करून देत असतांनाच समाजांतील रूढि- 
प्रियतेला संरक्षण देणारी असल्याकारणानें, साहाजि- 
कच ती जोमाने प्रसार पावते. त्यांतून समा ज- 
स्थित्यंतराचा आग्रह धरणारे लोक राजकीय सत्तां- 
तराविषयीं कोमट अथवा उदासीन वृत्ति घारण 
करतात असे दिसू लागले म्हणजे तर त्यांचा 
समाजपरिवतेनाबद्दलचा आग्रहह्ि शंकास्पद ठू 
ढ्रागतो, वुद्धिभेदाच्या प्रयत्नासारखा भासू लागतो. 
क. आगरकरांना अकाली निघन न येतां तें 
जेगते वांचते, तर महाराष्ट्रांत राजकीय परिवर्तनाऱे 
ब समाजपरिब्तनाचे प्रयत्न सारख्याच जोमाधे 


विचारांतळा सत्त्वांश उतरलेल अर 9 ल मिळाव 

ग्र भकत 1. आहे. असे एकसाथ चाढू राहिले अहेते किंवा कह्षे, हा विचार 
४८ 

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 

अनुक्रमणिका "धी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... १.७ 
५-/१ न त्र र 

00 या, 
१2 येळ > 


*्& 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सामाजिक परिषदेचा पुनश्व हरिः अँ 


करण्यासारखा प्रश्न आहे. परंतु राजकीय व सामा- कॉंग्रेसपासून आपली फारकत करून ध्यावीशी वाटळी 
जिक अश्या दोन आघाड्यांपेकी १९०६ सालार _ही खेदाची गोष्ट होय. गांधीजीनी राष्ट्रीय आंदोलना- 
पासून किंवा त्याच्या जरा आधीपासूनच सामा-(:ला दिलेल्या नवीन स्वरूपामुळे, स्रीदास्यविमोचन, 
जिक आघाडी ढिली पडू लागळी आणि १९१८ * अस्पृश्यता-निवारण, आदिवासींची सेवा इत्यादि 


मध्ये तर ती जवळ जवळ मसृतप्रायच झाली. 


तदनंतरच्या काळांत सत्यशोधक समाजातर्फे त्राह्मगे- 
तर तमाजांत आणि दलित फेडरेशनतफे अस्पृश्य 
समाजांत ठामाजिक अल्यायाचें परिमार्जन करण्या- 
साठी तीग्र आंदोलने करण्यांत आढी. 
त्यांच्यायोगानें समाज ढवळून निघून त्याचे कांही 
सुपरिणाम घडटडून आले हे खरें. तथापि, लेखाच्या 
शिरोभागीं रानञ्यांनीं जी समम्र अन्योन्याश्रयी 
दृष्टि मांडलेली आहे तिच्यांतील सर्वेकषता, 
समसुदारता किंवा विधायकता त्या चळवळींच्या 
सुळाशीं हाती असं म्हणवत नाहीं. १८९७ सालीं 
उमरावतीच्या व्यासपीठावरून रानड्यांनीं काढलेल्या 
पुढील उद्गारांची) विमलता महात्मा गांधींच्या 
जीवनदर्शनाची सूचक वाटते. त्यांचे उद्गार असे : 
६६ निसर्गातील प्रकाश आणणि ेतन्य समाज- 
सुधारकांनी आपल्या अंगीं बाणविलीं पाहिजे, 
स्वतःची आणि आपल्या भोंबतालच्या जगाची 
विझ्याद्वे करूनच त्याला ही गोष्ट साधतां येईल. 
त्यानें आपलें गांव, आपली जात व आपलेंराष्ट्र 
ह्यांना नव्या मुशीत ओतावयास इवें. हें करण्याची 
आवश्यकता असल्यामुळें समाजसुधारणा करणें 
हा एक धर्म ठरतो. मन मानेल तेव्हां हात झाडून 
मोकळें होण्यासारखी ती दोन घटका करमणुकीची 
चीज नव्हे, 

एवढ्या उदात्त व सुस्पष्ट भूमिकेचे पाठबळ 
असूनसुद्धा आणि महात्मा गांधींची भूमिका ह्या 
भूमिकेशी सुसंवादी असूनसुद्धा रानडे, आगरकर 
ब गोखले यांच्या अनुयायांना १९१८ साली 


“सर्वच बाबतींचा अंतर्भाव 


तिच्यांत झालेला 
असल्याकारणाने, छामाजिक परिषदेचे एक स्वतंत 
व्यासपीठ पुढें चालविण्याची आवश्‍यकता 
त्यांना भासली नसावी आणि सुधारकांचे दल 
मुख्य राजकीय आघाडीपासून माघारी फिरल्यामुळे 
अखिलभारतीय स्वरूपाच्या सामाजिक परिषदा 
बेद पडल्यानंतर त्यांनी जरी प्रांतिक परिषदा 
भराविण्याचा कम पुढे आणखी दहा वर्षे 
चाळू ठेवळा असला तरी त्यांत पूर्वीचे तेज नंतर 
कधींहि आढळले नाहीं. १९२८ सालानंतर जुन्या 
पिर्ढांच्या लोकांच्या मनांत सामाजिक परिषद्‌ 
स्मृतिखू्पाने काय जिवंत राहिळी असेल तेवढीच. 
म्हणून तब्बल २५ वर्षे लोटल्यानंतर पुण्यामध्ये 
एप्रिलच्या १८, १९ व २० तारखांना महाराष्ट्र 
सामाजिक परिषदेचे जे अधिवेशन भरलें होत, 
तिचे महत्व विशेष आहे असें मला वाटते. १९४७ 
च्या १५ आगस्टला हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्यानंतर 
रानड्यांच्या काळीं ज्यावर रणे माजली तो ' आधीं 
राजकीय कीं आधीं सामाजिक? हा वादाचा 
विषयच मुळीं निकालांत निघाळेला होता, राजकीय 
स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन ५ वर्षे लोटून गेलीं अठली 
तरी आमच्या समाजांतील जीं अनेक वैगुण्ये आहेत 
त्यांचें अद्यापि निराकरण झालेलें नाही. उलट, तीं 
आमच्या प्रगतीमध्ये पदोपदी अंतराय आणीत 
आहेत. १८९६ सालीं न्या. रानड्यांनीं मुंबईमध्ये 
केलेल्या एका भाषणामध्ये असा इश्यारा देऊन 


१, “ गृ॥]९ 0110) 1188 (0 11108९ 10 11003 (1९18. छत ए४1॥11)) 0 


१९७९ १1१ 10९ ढा] 0019 त० ७ ७१ एपोएििगा्ट क्यात जफा०र80्ट शागाडर्थी ध्यात 
018 हणग०णातीय 2७. श९1॥ए81189ए९1115 ९11820, 0010९ & 19101 1९०88. 1110 ०५0 ा 

ढ 318. न 35 0प* 
हात ७९७ ॥10पोतड हात ७७७ 15 1९ ९६500) उष्ाफ 80टांडी ॥'शखधा) 00९0070103 


् प य प ) [ए७॥ पव 
०ळट्काठा'ऊ तेपाऊ झाते 10७8 ७१७'0 10080प8 काण०ा 82 08 डार 
01९85पा'९.” 
न भा. ७ च्ट्ड 
जी १... टॅ. ७ 
णा ९ डु रै 
*्& व्हुलिव्णत र कक 
ऑनंक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


बवपारतं 


ठेविला होता कीं,  “ तुम्हांला प्रगतिवाद अधवट 
आचरतां येणार नाहीं, राजकारणामध्ये प्रगतिवादी 
आणि धमकारणामर्ध्ये परागतिवादी असून चालणार 
नाहीं...आपल्या राजकीय अधिकारासाठी 
सत्ताधाऱ्यांबरोबर जे निकराने झगडत आहेत ते 
लोकभ्रमांना आणि दुष्ट ख्ढींना विकटून बसण्यास 
तयार होतील असे समजणे म्हणजे भोंगळ स्वझाळू- 
पणा होय. लोकरच हीं स्वप्ने विरून गेल्याचं त्यांना 
आढळून येईल. 

न्या. रानड्यांच्या उपयुक्त विचारसूत्रांचें जणू 
कांहीं वातिकच डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्य- 
घटनेवरील आपल्या शेवटच्या भाषणामध्ये वेलेळे 
आहे. २६|९]१९४९ रोजीं केलेल्या आपल्या 
विस्तृत भाषणामध्ये त्यांनीं असे उद्‌गार काढलेले 
आढळतात कॉ, ““ आपण केवळ राजकीय 
लोकशाहीवर संतुष्ट राहतां कामा नये. आपण आपली 
राजकीय लोकशाही सामाजिक लोकशाहीत रूपांत 
रित केली पाहिजे. आपल्या लोकशाहीचा राजकीय 
पाया जर सामाजिक लोकशाहीने मरठेला नसेल तर 
ती. टिकू शकणार नाद्दी. पण सामाजिक लोकशाही 
म्हणजे तरी काय ? या लोकज्ञाहीचा असा अर्थ 
आहे. को, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हदी तचे ज्या 
जीवनांत अंतभूत झाळेडीं आहेत तें जीवन. स्वातंत्र्य, 
समता व बंधुता ही तीन तत्त्वे. वेगवेगळी नाहींत, 
त्या तिघांचा मिळून एक संच आहे. त्या तिघांची 
मिळून एक त्रिगुणात्मक मूर्ति आहे. 

लोकमान्य टिळकांच्या विचारसरणीवर जे 
त्यांच्या निधनापासून गेलीं ३० वर्ष वारसा-हक्क 
सांगत आलेले आहेत त्यांना १९२० नंतरच 
राजकारण जल समजलें नाहीं त्याचप्रमाणें 
स्वातंत्र्योत्तर कालामर्ध्ये केवळ अपरिहार्य होऊन 
बसळेळा हा समाजपरिवतंनाचा प्रश्नहि जर त्यांना 
समजला नाहीं, तर त्याचें आश्चये वाटावयास नको 


२. ४०१ ७७1110५ 0९ 106018) 0३४ 181705: 
०11०8 काते ट्याड0"ए91ए९ 1) एशाष्टांठा. 


व त्यावद्दल विषादहि वाटावयास नको ! सामाजिक 
परिवतनाला बुद्धिपुरस्तर पाठिंबा देण्याची व 
केवळ कायद्याच्या चालीवर विठंबून न राहतां 
त्याचा प्रसार करण्याची आवश्‍यकता महाराष्ट्रांतील 
राजकारणाच्या क्षेत्रांत प्रोढपणानें वावरणाऱ्या 
सवे राजकीय पक्षांना पटली आणि महाराष्ट्र 
सामाजिक परिषदेच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन, 
समाजाच्या विविध क्षेत्रांत पक्षातीत राहून कार्य 
करणाऱ्या व्यक्तींशी त्यांनीं सहकार्य केळे, हे॑एक 
सुचिन्ह समजलें पाहिजे. अव्वल इंग्रजी आणि अखेर 
इंभरजी हीं दोन्ही टॉकें पाहाण्यास मिळण्याएवढें 
दीर्घायुष्य ज्यांना लामलें ते महर्षि अण्णासाहेब 
कर्वे ह्या परिषदेला आशीर्वाद देण्यासाठीं मिळाले 
आणि त्यांच्या उपस्थितीमुळें ह्या परिषदेचा दुवा 
एका पिढीपूर्वी ठप्त झालेल्या परंपरेशी सहजच 
सांधला गेला हाहि योग उत्साहजनक ठरावा असाच 
हाता ! ' आपले खरे कार्य अजून पुढेच आहे, ही 
परिषदू म्हणजे कायोरंभाची नुसती तुतारी आहे ? 
याची जाणीव महुर्षि कवे यांनी आपल्या उद्‌घाटना- 
च्या भाषणामध्ये करून दिली आणि ही परिषद्‌ 
महाराष्ट्रापुरती भरविळेळी असली तरी अखिल- 
भारतीय परिषदेची ती उपक्रम ठरावी, असा 
आशीर्बादात्मक आश्यावादहि त्यांनीं प्रकट केला. 
स्वागताध्यक्ष श्री. बावूराव जगतापांसारख्या 
शिक्षणाला आपलें आयुष्य वाहिलेल्या व्यक्तीने 
आपल्या भाषणामध्ये लोकशिक्षणावर विशेष भर 
द्यावा हे युक्तच होय. अध्यक्ष न्यायसार्ते गजेंद्र- 
गडकर यांचें मुख्य भाषण आशयाचा प्रगल्मपणा, 
विचारांचे सौम्य पण निश्चित व्यक्तीकरण आणणि 
बुद्धीची सवेकषता ह्या दुर्मिळ गुणांची साक्ष देणारे 
हत. महाराष्ट्रांत सामाजिक परिषदेचे खंडित झालेले 
010711-:-: 

होते तसेच समुचित 


२०प ख्याा0 ७९ एटा] 11 


न 5 वाह 


, र र तहा <])९0. 110९1) 
(0 7९71891) ९0018110९0 810 ९0151901९१ 11 ७. ०७] 81] रि 


8018, १110 ॥16४ घा'९ डपगाडडोयाट छच्यात (० एप 712115 
पाशा ॥ए]63, 13९0072 ]खाड, ७९8९ १७ तो'९छा 


1०055 ” 


थल द्यात 5ठलांधो 
१186 "11९९९6 


थड छपत झवत ति हाळा 


शा' ता'९81113 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सामाजिक परिषदेचा पुनश्च हरि: अ 


मार्गदशन अध्यक्षीय भाषणाने केळे. अध्यक्षांनी 
केळेळें माघण आणि तदनेतरच्या कार्यक्रमांत त्यांनीं 
वारंवार अंगीकारिलेली भूमिका ह्यांमुळे मळा तरी 
असे वाटलें की, ह्या परिषदेच्या निमित्ताने आपल्या 
प्रांतांत आणखी एका गुणवान व्यक्तींचा उद्य 
झालेला पाहावयास मिळाला ! महात्मा फुल्यांच्या 
पासून सान गुरुजींच्या पयत महाराष्ट्रांत ज्या ज्या 
थोर व्यक्तींनी येथील समाजांत परिवर्तन घडवून 
आणण्यासाठी चिंतन व कष्ट केळे त्या सवांच्या 
प्रयत्नांचा आपण केवळ परिचयच करून घेतलेला 
नसून, आपण त्यांचे मनन करून ते पचविलेले 
आहेत, ह्याचा निर्वाळा त्यांचे माषण देत आहे. 
न्यायमूर्ति रानड्यांच्या विचारांचे जवळजवळ 
सर्वे पेळू ह्या न्यायमूर्तींच्या भाषणांत आलेले 
पाहून कोणाला आनद होणार नाहीं £ “ जातीयता- 
निमूलनाचे प्रयत्न समाजसुधारक करू लागले 
म्हणजे कित्येक वेळीं त्यांना असें बजाविण्यांत येते 
कीं, या प्रयत्नांचा एकच परिणाम होइल आणि 
तो म्हणजे समाजसुधारकांची एक निराळी जात 
होणें हा होय. पूर्वी असे प्रकार घडले नाहींत 
असं नाहीं. पण आजचा समाजसुधारक बुद्धि- 
वादाचे हत्यार ह्वातांत घेऊन सामाजिक शिक्षणा 
च्या मोहिमेवर निघाल्यानंतर समाजांत सर्वस्वी 
मिसळून व समाजाचा एक घटक या नात्याने 
समाजसुधारणा करण्या'चा प्रयत्न करणार असल्या- 
घुळें, तो अगर त्याचे सहकारी हे समाजापासून 
अलग राहून त्यांचा एक निराळाच वर्ग उत्पन 
होईल, ही भीति बाळगण्याचे कारण नाहीं, २ 
अध्यक्षांच्या वरील विचारांचे रानड्यांनीं पुण्यांत 
१८९५ सालीं गाजलेल्या सामाजिक परिषदेच्या 
व्यासपीठावरून काढलेल्या उद्‌गारांशीं केवढे 
संवादित्व आहे तें पाहाण्यासारखें आहे. न्यायमूर्ति 
रानड्यांचे ते उदूगार असे आहेत: क ह्या प्रांता- 
( मुंबई ) मधील आमच्या चळवळींचे वेशिष्ट्य 
हे आहे कीं, एकाच चाकोरीमधून काम 
करण्याची आमची इच्छा नाहीं. आम्हांला विविध 
मागीचा स्वीकार करावयाचा असून गतकाला* 
बरोबरचा संबंध तर आम्हांला मुळींच तोडावयाचा 


नाहीं. आणि समाजापासून फटकून राह्वावयाचें 
ष्श 


अनुक्रमणिका 


नाहीं...आम्ही आमचा जर पथकू गोट करून 
राहिला आणि उरलेल्या समाजाने त्याला जसं हवें 
तसें वागावें असे धोरण ठेवळें तर मग आम्हांला 
केणी उपद्रव देणार नाहीं. कारण आमच्या 
प्रातिगामी मिवांना आणि सनातनी गटांना आम्हीं 
नेमके हेंच करावयास हवें आहे. ? 

परिषदेचं उद्दिष्ट पहिल्या ठरावान्वर्ये ठरल्या- 
नंतर त्याच्या पाठोपाठ आलेल्या कार्यक्रमात्मक 
ठरावावर जो मतभेद दिसून आला त्यामुळें 
महाराष्ट्रीय समाजाच्या अंतरंगाचें यथाथ दर्शन झालें 
असे मला वाटतें, परिषदेच्या टीकाकारांना त्यामुळे 
कदाचित्‌ आनंद होईल, मलाहि ती आनंदाची 
गोष्ट वाटते; पण ती अकद्यासाठीं कीं, मतभेद दाबून 
न ठेवतां खुलळेपणार्ने मांडले गेळे आणि मग त्यांतून 
तडजोडहि निघाली. समाजपारेवर्तनाळा इष्ट दिशा 
लागावयास हवी अप्तेल तर सद्यःकाळींन समाज 
कोठवर पोंचळेळा आहे हे आधीं कळले पाहिजे, 
त्याची कल्पना दुसऱ्या ठरावावर व्यक्त झालेल्या 
मतभेदानें आली, महाराष्ट्रांतील जातिवाचक 
शिक्षणसंस्था ह्या आपद्धम म्हणून आणखी दहा 
वर्षे चालूं द्याव्या यास मान्यता देण्यांत परिषदेने 
कांही तरी भयंकर केलें, स्वत:च्या तत्त्वांना हरताळ 
फांसला अर्से मला कांहीं वाटत नाहीं, अश्या संस्था 
चालवाव्या लागणें ही परिस्थितीशी तडजोड 
असून तत्त्वांत उणेपणा आहे ह्या मान्यतेला मी 
अधिक महत्त्व देतो. कारण त्यामुळें जातिभेंदांचें 
शिक्षणांत रिघलेळें मूळहि लळें बनते आणि ते 
उपटून काढणें सुलभ होतें. महाराष्ट्रामध्ये गांवगना 
पसरलेल्या ७० टक्के समाजांत १० टक्कथांहून 
अधिक साक्षरता नाही. आणि जनतेपैकीं ७ टक्के 
असणाऱ्या पांढरपेशांत २७॥ टक्के साक्षरता - 
म्हणजे संपूर्ण साक्षरतेहून फक्त २॥ टक्केच कमी- 
आहे. हा फरक दूर करण्यासाठी करावे लागणारे 
सव उपक्रम सरकार स्वतः करण्याचें आश्वासन 
देईल तर दहा वर्षीच्या मुदतीचाहि आप्रह नाहीं, 
हा परिषदेच्या व्यासपीठावदून देण्यांत आलेला 
निर्वाळा माझ्या मतें महत्त्वाचा आहे, जातिमभेंदाच्या 
समूळ उच्चाटनाची मागणी करून आपापल्या 
संस्थांत जातिभेद साक्षेपाने जतन करणाऱ्यांपेक्षां 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


एखाद्या उपक्रमांत आम्हांठा आज दांभर टक्के 
तत्त्व पाळतां येत नसले, तरी त्याच्या दिशेने 
ञञाण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहो व करीत 
राहूं असें खुलेपणाने सांगणारे प्रगतीला अधिक 
सहायक ठरतील अर्से माझे मत आहे, 
परिषदेच्या कामांत मला जे वैगुण्य दिसले तें 
असे कां, त्यामध्ये ठरावांचा फापटपसारा निष्कारण 
मांडण्यांत आढेला हे[ता. एकंदर एकवीस ठराव 
सात-आठ तासांच्या तुटपुंज्या काळांत अक्षरा! 
भाजून काढण्यांत आले ! त्यापेक्षां परिषदेचे उद्दिष्ट 
( पहिला ठराब ), जातिनिर्मूलन ( दुसरा ठराव ), 
हिंडू कोड ब्रिळ ( पांचबा ठराव ), स्त्रियांचे हक, 
दर्जा ब गरजा (सहावा ठराव-यांतच सातवा 
ठराव सम!विष्ट करतां आला असता ), अस्पृश्यता - 
निवारण व भंगी-विमोचन ( आठवा ठराव ), 
शिक्षण ( दहावा ठराव ) आणि परिषदेची घटना 
( एकविसावा टराव ) एवढे सातच ठराव जर्‌ 
परिषदेने घेतळे असते तर परिषदेळा पुढें प्राप्त झालेले 
कंठाळी स्वप आलें नसंत॑ आणि परगांबांहून 
मुद्दाम आलेल्या प्रतिनिधींना आपले बिचार 
मांडण्यास अवसर मिळाला असता. प्रतिनिधींचा 
परस्परपरिचय इत्यादि मामुली वाटणाऱ्या पण 
भावी कायाच्या दृष्टीनं अतिशय उपयुक्त अश्या गोष्टी 
करण्यासह फुरसत राहिली नाहीं, विषयनियाभक 
समिति आणि प्रकट अधिवेशन यांमध्यें अध्यक्षां- 
चा हस्तक्षेप, अशा परिषदांमधून अनेक वेळां 
भाग घेतलेल्यांना जाचक वाटण्याइतका होत होता. 
याचें कारण उघडच असें दिसले काँ, मतभेद माजू 
नये ह्याबद्दळची अध्यक्षांना वाटणारी आवदय़कतेहून 
अधिक चिंता आणि विषयानियामक समितीकड्टून 
जबाबदारीची जी वांटणी व्हावयास हवी होती तिचा 
अभाव, दोन उदाहरणें देतों : परिषदेचे सामान्य 
घोरण हा ठराव म्हणजे परिषदेच्या भूमिकेच्या 
पायाचा चिराच होय. पण तो ठराव ज्या प्रा. 
अळतेकरांनीं मांडला त्यांचा त्या भूमेकेवर विश्वास 
आहे कां ते तिची थट्टा करीत आहेत, असा संशय 
ऐकणाऱ्याळा याबा असें कांही तरी मिशमिक्ीत ते 
बोळळे ! मुळांत ज्यांना ल्या भूमिकेची तळमळच 
नाही त्यांच्याकडून भळतीच अपेक्षा केल्यामुळें हे 


असें झालें, दुसरा प्रकार दारूबंदीचा ठराव मांड- 
तांनाचा. आधीं या ठरावाची आवदयकता नव्हती, 
माझ्या दृष्टीनं तरी नव्हती. बरें, ठराव मांडाबया- 
'चाच तर श्री. अत्रे सूचक आणि श्री. जेधे अनु- 
मोदक अशी विचित्र सांगड घालण्याचा हेतु काय 
हाता १ दारू पिण्याची तरफदारी करण्यांत 
अत्र्यांनी निम्म्याहून अधिक वेळ घालविला. ह्या 
झालेल्या प्रकारामुळे सामाजिक परिषदेची या 
ठरावामरागील भूभ्नेका काय आहे याबद्दल श्रोत्यांच्या 
मनांत संशय उत्पन झाला, इतका कीं, अध्यक्षांना 
त्याची जाणीव होऊन त्यांना कांहीं वेळ अध्यक्ष- 
पद सोडून साधा सभासद या नात्यानें परिषदेची 
विशुद्ध भूमिका मांडावी लागळी.. असे प्रकार न 
होण्याची खबरदारी विषयनियामक समितीने 
घेतळी पाहिजे आणि ठरावाचे सूचक व अनुमोदक 
काय बोलणार याची ढोबळ माहिती आधीं 
निळविली पाहिजे. 

परिषदेला महाराष्ट्रांत जे कार्य करावयाचें 
आहे तें फार अवघड व जोखमीचे कार्य आहे. 
लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे को, महात्मा फुले, 
रानडे, आगरकर, कर्वे, शिंदे यांनी ऐन उमेदीर्ची 
वषे त्या कामासाठी दिलीं आणि छिनीरन पहाड 
फोडावा तसें अविरत काम केळे, ही परंपरा 
चालविणारे कार्यकर्ते परिषदेमधून निर्माण व्हावयास 
हवेत. फुले-रानड्यांच्या काळीं होती तितकी 
कठीण जमीन आतां राहेळेली नाही. 


त्यांच्या 
काळचे सरकार समाजसुधारणेविषयीं उदासीन 
होतें. तसें उदासीन सरकार आज नाहीं. उलट, 


सामाजिक कार्यकत्यौना साहाय्य करील असेंनच 
आजर्चे सरकार आहे. पण ह्या अनुकूल गोष्टी- 
भरोबरच आपल्या समाजांतील रूढ कल्पनांचा 
चिवटपणा साध्यासुध्या शाकदक आघातांना दाद्‌ 
देणारा नाहीं हैंह्रि विसरून चालणार नाहीं. त्यांची 
मुळें अदृश्य आहेत, खोल आहेत, तेथपर्देत 
आम्हाला त्यांचा मागोवा घेत घेत गेळें पाहिजे. 
घरीं, दारी, शाळा-कोळिजांतून पोंचलें पाहिजे. हे 
काम धर्मयुद्धाच्या जिद्दीनच व्हावयास हवें. तरच 
कांहीं प्रगति करून दाखवितां येईल. तेवढी जिद्द 
परिषदेंदून निर्माण होईळ अशी आशा कड्या 


षु 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


> डू 1 
१ / च ७ 
“णिणत्>' ->« 
२४. शेक 
/8” नवभारत "छे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शिक्षक व समाजकार्य 


५ नवभारता च्या माचे १९५३ च्या अंकांत 
: टिळक, गोखले व समाजकार्य ? या आपल्या 
ळेखांत माझे मित्र प्रा. कोगेकर यांनीं विवेचना- 
करितां जे तीन मुद्दे मांडले आहेत, त्यांबद्दल माझी 
भूमिका थोडक्यांत पुन: मांडतो. ना. गोखले 
यांजवरीळ माझ्या लेखांत मुख्य विषय गोखले यांचें 
व्याक्तमत््व व कार्य हे असल्यामुळें माझ्या या 
प्रश्नावरील भूमिकेचे सुस्पष्ट निदर्शन झालें नसावें. 
प्रा. कोगेकरांचा लेख वाचूनहि माझी भूमिका योग्य 
आहे ही माझी समजूत कायम आहे. प्रामाणिक 
मतभेद व वृत्तींतील भेद यांमुळें कांहीं वेळां इच्छा 
असूनहि मतैक्य होऊं शकत नाहीं अशांपैकी हा 
प्रसंग आहे. अखो. 

लो. टिळकांनीं डे, ए. सोसायटींतून राजीनामा 
दिला याचे प्रतयक्ष कारण त्यांचा इतर कांहीं 
प्रजुख सहकाऱ्यांशीं असलेला वृत्तिमद ब परर्पर 
गैरसमज. परंतु त्याचें तात्विक व तेव्हां दोनहि पक्षांस 
कांहीष्तें अस्प्ट असलेलें कारण म्हणजे शिक्षण व 
इतर समाजकाय हीं दोन्ही एका व्यक्तीकडून यश- 
स्वितेनं एका वेळीं होऊं शकत नाहींत ही जाणीव. 
समाजकार्याच्या बाबतींतहि पुढें टिळक व गोखले 
या दोघांनींहि राजकीय क्षेत्रांतच आपलें कार्य 
बुद्धया प्रायः मर्यादित केलें, हीहि गोष्ट लक्षांत 
ठेवण्यासारखी आहे. 

ना. गोखले ह्यांनी काय किंवा टिळकांनीं काय 
फर्ग्युसन कॅलिज सोडण्यापूर्वी शिक्षणेतर राष्ट्रकाय 
केळें होतें हे सवीस माहीत आहे व ते दोवेहि 
असामान्य कर्तबगार असल्यामुळें त्यांनीं तेव्हांहि 
महत्त्वाचें कार्य केळे. परंतु गोखल्यांनीं ' सव्हेटस्‌ 
ऑफ इंडिया ? या संस्थेची स्थापना १९०५ मध्ये- 
म्हणजे फर्ग्युसन केलिज सोडल्यानंतर-केली. त्या 
संस्थेची गोखल्यांनीं केळेळी घटना, व फर्ग्युसन 
कॉलेज सोडतांना त्यांनीं केलेलं भाषण हीं वाचली 
तर सार्वजनिक कार्याचे प्रत्यक्ष नेतृत्व व॒ शिक्षण- 
कार्य हीं एकाच वेळीं चालविणे शक्‍य नाहीं असेंच 
त्यांचे मत दिसते. गोखले अकाली निधन 
पावल्यामुळे त्यांचें काये अवचित संपले, तसें झालें 


पत्रव्यवहार 


नसतें तर त्यांच्या हातून आणखी पुष्कळ फार 
महत्त्वाचीं कार्ये झालीं असतीं व तीं तशीं व्हावी 
म्हणून त्यांनीं बुद्धया शैक्षणिक क्षेत्राच्या मर्यादा 
व बंधने वेळींच सोडून दिलीं हातीं. ' मारत-सेवक- 
समाजा ची स्थापना ही घटना गोंखल्यांची 
एतद्विधयक विचारसरणी काय होती हें स्पष्ट 
दर्शविते व टिळकांपेक्षांहि गोखल्यांस शिक्षण व 
इतर सामाजिक कार्य-विज्षेषतः राजकारण-हे 
एकसमयावच्छेंदेकरून करण्याचा उद्योग नव्हे हे 
मान्य असावें, असे त्यांचें जीवन दर्शविते. 


अध्ययन, अध्यापन व समाजकायं हीं सामान्यतः 
व्यक्ति एका वेळीं यशस्वितेनें व प्रामाणिकपणें कडू 
शकते का ?-या तात्त्विक मुद्दयावरील प्रा. कोगेकरां- 
चच विवेचन मळा पटत नाहीं. अध्ययन, अध्यापन 
जीवनविमुख असतां कामा नये, तर्से ते होईल 
तर त्याचें मूल्य व अथंवत्ता नाहींशी होइल हा 
सिद्धान्त सर्वमान्य आहे. परंतु जीवनसंमुखता व 
जीवनांतील प्रत्यक्ष कायांचा कांहीं भाग जबाबदारी- 
नें उचलणें यांत फरक आहे. विद्यार्थिदशा ही 
पुढीळ जीवनाची पूवेतयारी असते व असली 
पाहिजे, परंतु म्हणून विद्यार्थ्यांनी समाजकायोत 
प्रत्यक्ष भाग घ्यावा काय ? अध्यापक्र हे समंजस व 
प्रत्यक्ष व्यवहारांत असल्यामुळे, सामाजिक कायोत 
प्रत्येक घटक व्यक्तीस-मतदान, प्रसंगीं मतप्रदरान 
इत्यादि-जो भाग घ्यावयाचा असतो, तितका ते 
घेणारच. परंतु अध्ययन, अध्यापन व संश्ञाधन यांच्या 
बरोबरीने त्यांनीं इतर सामाजिक कार्यात सक्रिय 
भाग घेणें इ नव्हे. तसं त्यांनीं केल्यास त्यांच्या 
स्वतःच्या शिक्षणाच्या कार्यास जी एकाग्रता, जै 
निःपक्षपातित्व व॒जी सर्वागीण रचनात्मकता 
लागते ती त्यांच्या ठिकाणीं राहणार नाहीं. 
शिक्षकाची असलेली उत्साहशाक्ति साहजिकच 
मर्यादित असते ब॒ ती अनेक क्षेत्रांत वापरली 
असतां परिणामकारक होत नाहीं व दोन्हीहि क्षेत्रांत 
माधार येते. स्वघर्मांच्या आचरणाने र्व्याक्त प्रगति- 
पर होते, ज्या वेळीं देशांत युद्ध किंबा युद्ध तुल्य 
परिस्थिति असेल तेव्हां सर्वे नागरिकांवर इतर 
कार्य सोडून संरक्षणाच्या कार्यात हातभार लाव 


षड 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


ण्याची जबाबदारी असते. परंतु सामान्यत; आप- 
आपलें कर्तव्य योग्य रीतीर्ने पार पाडूनच व्याक्ति 
समाजास अधिकांत अधिक उपयोगी पड्डूं शकते, 
शिक्षकार्ने सर्वाचे शिक्षण करावे. प्रसंगोपात्त 
भाषणें, ळेख इत्यादि प्रकारें प्रचलित विषयावर मर्ते 
प्रदोर्शत करावींत. स्वामिमानास व सदसद्विवेक- 
बुद्धीस न शोभतील अशीं बंधने मानू नयेत व 
समंजसपणार्‍चा धडा घाळून द्यावा. प्रत्यक्ष कार्य 
शिक्षणाचेंच ( अध्ययन-अध्यापन-संश्योधन) करावें, 
दुसरें कार्य करूं नये, ही माझी भरूभेका आहे व 
ती मला निरपवाद वाटते. 


वाडिया कॉलेज, पुर्ण, 
रोंडूर येथील सवोंद्य केंद्र 
(२ (५ 6 
खरा वस्तुास्थांत 
* नवमारत ' मासिकाच्या ' मार्च ? १९५३ 
च्या अंकांत डॉ. सत्यपाळ ठाकूर यांनी 
लिहिलेल्या ' कोल्हापुर जिल्ह्याचे ओश्नरतें 
सामाजिक दुझन ? या लेखांत (पान १७ वर ) 
सवोंदय-क्षेत्रांतील रेंडूर या गांवच्या आपल्या 
पुक्कामाविषयीं जे लिहिलें आहे त्यांत सर्वोदय कार्य- 
कत्योबर अन्याय केला आहे. सर्वोदय कार्यकत्यीसी 
वर्षाहून अधिक काळाच्या अवधीतसुद्धां गांवांत 
कांहींच केळें नाहीं, हे दाखविण्याचा त्यांच्या 
लेखाचा रोख दिसतो. त्यांत त्यांनी आपर्ळे मत 
सिद्ध करण्यासाठीं जीं उदाहरणं घेतलीं तीं अभ्यासू 
टेताच्या ।जज्ञासूला शोभण्यासारखीं नाहींत, 
हं म्हणण्याचे कारण अशे कीं, त्यांना वाटत 
असलेला ' प्राथमिक महत्त्वाचा अता स्वच्छतेचा 
कार्यक्रम ?-जरी तो “ अत्यंत कमी खर्चात व कमी 
ञ्रासामध्ये होणारा ? असला तरी-खेड्यांतल्या 
लोकांच्या मनांत रुजायळा फार तपश्चर्या करावी 
ळागते, याचा डॉ. सत्यपाळ यांनीं स्वतः कधी 
अनुभव घेतलेला दिसत नाहीं, वर्धा गांवाजवळ 
शिंदी नांवाच्या खेड्याची स्वच्छता करण्याचा चंग 
खुद्द म. गांधींनी बांधळा होता आणि महिनेच्या 
महिने दररोज सकाळीं हा कार्यक्रम बापूंच्यासह्‌ 


-ण्प्र, रा. दामले. 


'पद्धती-( 1०१111९ )प्रमाशे 


कुठव्याच्या रेपटीप्रमार्णे, या मंडळींची पाठ फिरली 
कीं त्यांनी झाडलेला भाग पुनः मुद्दाम खराब 
करण्यांत येई, ही अनुभवाची गोष्ट आहे. खुद्द 
विनोबा ज्या सुरगांबांत पवनारहून जाऊन सफाई 
करीत त्या गांबाचीहि अश्यींच अवस्था असे. 
सारांश, हें काम श्री, ठाकूर यांना वाटते तितके 
सहज होणारे नाहीं. शेंडूरचा अनुमव असाच 
आहे. तथापि गांवकऱ्यांना पटविण्यासाठी म्हणून 
सर्वोदय-योजनेतर्फे तेथें तीन पायखान्यांचा 
एक प्रायोगिक पक्का संडास बांधण्यांत आला. 
त्याला सर्वोदय योजनेकडटूनच सर्व खर्च दिला गेला 
नाही. गांवकऱ्यांनींहि खर्चाचा हिस्सा उचळला 
पाहिजे अशी अट घातळी होती. पण ती अट 
सर्वोशीं गांवकऱ्यांनीं पूर्ण केली नाहीं. शिवाय कांही 
अंशीं तेथील कार्यकत्यानें संडासाच्या बांधणीत 
वाढ केळी आणि त्या वारढीला पुरेसा खर्च गांव: 
कऱ्यांकडून मिळाला नाहीं. म्हणून तो संडास 
तात्पुरता अपुरा राहिला, तो संडास, डॉ. ठाकूर 
म्हणतात त्याप्रमागे, सर्वोदय-केंद्रांतीळ कार्यकत्यी- 
साठी बांवळेळा नाहीं, सार्वजनिक उपयोगा- 
करितांच बांधलेला आहे. 

इुसरी उदाहरणादालळ म्हणून घेतळेळी गोष्ट 
सूत-कताई-शिक्षणाची. सर्वोदय-यो जनेच्या क्षेत्रां- 
तीळ शाळांतून हस्तव्यवसाय-शिक्षण म्हणून सूत- 
कताईचेंच शिक्षण देण्यांत यावे अशी सवोंद्य- 
संचालकांची मागणी सरकारनं मान्य करून, त्याची 
पूर्वतयारी म्हणून १९५० साळी एक शिक्षण- 
शिषिरह्दि शिक्षकांना तयार करण्यासाठी सरकारनें 
सर्वोदय-योजनेळा घेऊं दिलें, पण सरकारच्या 
शिक्षण-खात्याकडून पुढील १ वर्षपर्यंत, हा हस्त- 
व्यवसाय मुह करण्याभाबत वारंवार विनंति कहुन- 
सुद्धां, कांहीं हालचाल करण्यांत आली नाही. 
शिक्षकांच्या बदल्या खात्याच्या नेहमीच्या कार्य- 


| करण्यांत आल्या, 
त्या करताना पूव|ची योजना लक्षांत घेतली गेली 
नाहीं, सरकारी खात्यांत एकसूत्रीपणा ( ९०-०त- 


118101) ) नसल्याचा आणि शिक्षण-षात्याला या 


आश्रमांतळी मंडळी अंमलांत आणीत. तरी, व्यवसायाच्या शक्ती -( 0०५1४11] )संबंधी 
ष्झ 

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 

अनुक्रमणिका "धी 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार 


अश्रद्धा असल्यांचा हा परिणाम आहे. तो सवत्रच 
अनुभत्राला येतो. 

डॉ. सत्यपाल यांनीं उदाहरणादाखल घेतलेल्या 
आक्षेपांचा मीं खुलासा दिला, डॉ. ठाकूर श्री, 
अण्णासाहेबांच्या बरोबर फिरत होते; त्याच वेळीं 
माहि त्यांच्याबरोबर होतो, किंबहुना सर्वोदय-क्षेत्रांत 
मींच हा मुक्काम योजिला होता हं श्री. ठाकूर 
यांना माहीत होते. आणि त्यांना हेंहि माहीत होतें 
कीं, मी पूर्वी या सर्वोदय योजनेचा संचालक होतों. 
विद्यमान स॑ंचालकहि आमच्याबरोबरच होते. तरी 
त्यांना किंवा मळा, निदान दुसरी बाजू म्हणून 
तरी, सबोदय-योजनेच्या कामाविषयी डॉक्टर- 
मजकुरांनीं विचारून घेणें जिज्ञासू या दृष्टीने 
अवदय होते. पण ते जिज्ञासू नव्हतेच, त्यांना खरी 
स्थिति अभ्यासूच्या नजरेने आणि बुद्धीनें जाणून 
घ्यायची नव्हती. 

डॉ. सत्यपाल ठाकूर माझे स्नेही असूनसुद्धा 
त्यांच्या या ' अब्यापारेषु व्यापारा 'घुळें मळा इतकें 
लिहावे लागले, 
महाराष्ट्र-सेवा-संध, पुर्ण, 


बाहुबली गुरुकुलांतील स्वच्छता 


डॉ. सत्यपाळ ठाकूर यांच्या ' कोल्हापूर 
जिल्ह्याचे सामाजिक दशन? या लेखांत 
बाहुबळीसंबंधी लिहिलेली माहिती ही थोडी 
विपर्यस्त आहे. त्व 

बाहुबली दं एक जेनक्षेत्र असून तेथ पाचीन 
गुढ्कुलपद्धतीवर चाललेले पण आधुनिक विचार- 
सरणीची पूर्ण दखल घेत असलेळें एक गुरुकुल 


५ र 
--भाऊ धमांधिकारी 


आहे. तेर्थे शिकणारे विद्यार्थी व शिक्षकदृन्द 
यांच्याशिवाय दुसरी वस्ती नाहीं, तेथे 
विद्याथ्यांना स्वच्छतेचे बाळकडू नेहमींच पाजले 
जातें. त्यांच्या दैनंदिन कार्यक्रमांत सकाळ- 
संध्याकाळ दोन वेळ स्वच्छतेंचा कार्यक्रम 
असतो. सर्वत्र नमुनेदार स्वच्छता असते. 
म्हणून “ येथें संडास नाहींत, ठिकठिकाणीं 
उकिरडे निर्माण करण्यांत आलेले आहेत, 
त्यांच्याशीं झालेल्या संभाषणावरून असं दिसले कां 
त्यांना स्वच्छतचची आवश्‍यकताहि वाटत नाहीं हँ 
डॉक्‍्टरमहादायांचें विधान विपर्यस्त आहे. विद्यार्थी 
व शिक्षकदृन्द वगेरे सवे धरून तेथील लोकवस्ती 
२०० च्या वर नाहीं. सर्वजण आश्रमाच्या आवारा- 
बाहेर शेतांत प्रातर्विधीचा कार्यक्रम आटोपतात. 
त्यामुळें स्वतंत्र संडास बांधण्याचा प्रश्न तेथें उद्भवत 
नाहीं. एका बाजूस उंच डोंगर व दुसऱ्या बाजूस 
दऱ्याखोऱ्या व उतार अशी तेथील प्रादेशिक रचना 
असल्यामुळें, गुरुकुलीन आवारांतील व आजूबाजूचे 
खांचखळगे स्वच्छता केल्यानंतरच्या दगडाविटांनी 
भरले गेळे, तर त्याला डॉ. महाशय “ जागोजागी 
उकिरडे निमोण करण्यांत आले ? असे म्हणतात 
ते चुकीचे आहे. तेथें संपूर्ण नवर्निमिति सुरू आहे. 
सव विद्याथ्यांना मोफंत शिक्षण दिलें जाते. चितोड- 
गडचे उदाहरण देऊन मध्ययुगीन घ्तीवर चाललेले 
हें गुर्कुल आहे, असे डॉ. महाशयांना सुचवा- 
वयाचें असल्यास ते वस्तुस्थितीशीं विसंगत आहि, 
अबांचीन व प्राचीन दोन्ही काळांतील चांगल्या 
गोष्टींचे शिक्षण येथे दिले जाते. 


म. ब्र. आश्रम, कारंजा, ऱऱप्रे. दे. शहा 


>. >. 


सारसंकळन 


सरदार पटेलांची रोजनिज्ी 

सरदार वलछूभभमाईनीं कधीं डायरी लिहिली 
असेल हे संभवनीय वाटत नाहीं. परंतु त्यांनी 
१२३० सालीं साबरमती जेलमध्ये माचे-एप्रिल- 
अध्ये कांहीं दिवस डायरी लिहिली आहे. गांधीजीं 


धद. 


अनुक्रमणिका 


च्या दांडीकूचपूर्वांच सरदार पकडले गेले, त्यांनीं 
लिहिलेल्या या डायरीवरून त्यांच्या कांहीं व्यक्‍्ति- 
गत विशेषांवर उत्तम प्रकाश पडतो. श्री. 
नरहरिभाई परीख यांनीं लिहिलेल्या सरदारांच्या 


गुजरातींतील चरित्राचा २ रा भाग “* नवजीवन “- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तफे नुकताच प्रासेड्ध झाला आहे. त्यांत १९३० 
ते १९४२ सालचे सरदारांचें चरित्र व पर्यायाने 
राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास आलेला आहे. 
सद्रहू ग्रंथांतील २ र्‍या प्रकरणांतून डायरीचा 
पुढील भाग संकलित केलेला माहे : 

“ सरदार आपली डायरी लिहीत असतील 
अशी कल्पना करणें फारच कठीण आहे. सबंध 
जन्मांत त्यांनीं कषचितच कधीं डायरी लिहिली 
अठेळ. पण साबरमती जेलमध्ये ते एकटे होते, 
म्हणून त्यांना हा विचार सुचला, ता, ७-३-३० 
पासून ता. २२-४-३० पर्यंतची डायरी त्यांच्या 
हातची लिहिलेली आहे. त्यांत साबरमती जेलमध्ये 
झालेल्या कित्येक महत्त्वाच्या घटना आहितच, पण 
शिवाय सरदारांचे भाक्तिपूर्ण हृदय, गुजरातेबद्दलची 
अगाध ममता, बापुंबद्दलचा भाव वगेरेंचें ओझरते 
दर्शन आपणाला त्यांत होतें. . . 

£ ७३-२० : रात्रीं ८ वाजतां साबरमती 
सेन्टर जेलमध्ये बोरसदहून डे. सु. मि. बिलि- 
मोरिया घेऊन आला, पकडतांना तर्सेच येथे 
सोडतांना तो खूप रडला. रस्त्यांत फारच चांगुल- 
पणाने बागळा. रात्रीं क्कॉरन्टाईन वाडीत ३ 
कांबळीं मिळालीं त्यांवर झोपर्लो, 

“ ८-३-२०:,..मी एकच ज्वारीची भाकरी 
ध्यायचें ठरविळें. केदेबाहेर चार-पांच वेळां 
संडासांत जावें लागे, चहा, सिगारेट वगेरे लाळूच 
दाखवूनहि पोटाचे काम ठिकाणावर येत नसे, 
येथे ती लाळूचच सोडून दिली आणि रोज एकदांच 
परसाकडे जावयाचे ठरविले. मग शेवटीं तीन 
दिवसांनीं व्यवस्थित जमले, तीन [दिवस पडडूनच 
होतों, रात्रंदिवस लोळायचे ब फिरायचे एवढेच 
ठरविले, बराकींत फिरायला सुंदर जागा होती. 
तीन कडूलिंबाची झार्डे व आश्रमासारखी स्वच्छता. 
मला ज्वारीची भाकरी खातांना पाहून एका 
बॉ्डेरला रडे कोसळले. आल्या गव्हाच्या 
भाकरीची माझ्या भाकरीबरोबर अदलाबदल 
करायचा आप्रह कड लागला. पण मीं नियमाविरुद्ध 
कांहींहि करायला तयार नाहीं असे म्हटलें, त्या 
भल्या वाडेरचे बरी आभार मानले, 


दोन भाकऱ्या, थोडें तेळ ब गूळ बरोबर देऊन 
कोठडीत बंद केलें. मीं ' तेळ नकोच ' म्हटलें. एक 
तर खोकला होताच, आणि कच्चे तेळ खायचा 
कंटाळा, सायंकाळी भाकरी व गूळ पाण्यांत 
मिजवून खाऊन टाकली. दोन्ही बाजूंचे दांत 
पडले असल्यामुळें मिजविल्यावांचून खातां येत 
नव्हतं. 


“€ १०-३-३० : दुपारी महादेवभाई व 
कृपलानी भेटायला आले. साहेब ( कृपलानी ) 
ठिंधमधले आहेत. त्यांना गुजराती येत नाहीं व 
आम्हांला इंग्रजी बोलायचं नाहीं. तेव्हां जरा 
ऑफिसरांत चडकडाट झाला. शेवटीं तर्सेच 
चालवळें,..आराम अगदीं बेहद्द आहे. खाण्या- 
पिण्याची कोठलीहि खास संवय ठेवलीच नव्ह्ती. 
जामेनीवर कांबळे पसरून निजतांना एक दिवस 
कठींण वाटलें. पण मग कांहींहरि अडचण भासली 
नाहीं. उकाल्यामुळें बाहेर उघड्यावर निजायची 
व रात्री बत्तीची मागणी केळी, पण त्याला नकार 
मिळाला. त्यांनीं मळा तसे लिहा म्हणून म्हटलें, 
पण मीच त्याला नाहीं म्हटलें. कोणत्याहि प्रकारची 
खास मेहेरचवानी नकोच होती. म्हणून वरः लिहाव- 
याचा विचार रद्द केला... जेलच्या सूत-रह्ाटावर 
सूत कांतायचें सुरू केले 


“ ११-३-३०: सरकारांतून कांहीं तरी हुकूम 
आला कॉँ मला खास केदी म्हणून ठेवावें व 
सोयी द्याव्या, मला तसे क्ळविण्यांत आलें. मीं 
म्हटले, मळा कोठलीहि सोय नको आहे. येथें सर्व 
तऱ्हेचे सुख आहे. मात्र एकच दुःख आहे. ते 
सांगायची जरूर नाहीं, पण सुपरिंटेन्डेन्टच्या आग्रहा- 
मुळे सांगितळें कीं, जसें हिंदुस्थानचे राज्य 
आपल्याच लोकांकरवीं चालतं, तसेंच या सबंध 
जेलमध्ये कोणी इंग्रज नाहीं, मग लढायचे 
कोणाशी १ 


“६ जेळरच्या अतिशय आप्रहयावहून घन आंथरूण 
ब ताट, बाटी, लोटा हीं मागावेली. शेठ अंबा- 
ळाळ साराभाईकडून आलेली ६ पुस्तके मिळाली. 
दिवा ठेवायची परवानगी मिळाली, तेव्हां रालीं 


६६ ८-३-२० ; दुपारीं ३ वाजतां ( रविवारी ) ११ वाजेपर्यंत रामायण वाचले, आजपासून 
५्शः 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "धी 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकलन 


दूघ, दही व पाव यांची सोय झाली, 
त्यामुळे तो बॉडर ब्रिचारा खूप खूष झाला. 

:££ १२-३-२० : सकाळीं ४ वाजतां उठून 
प्राथना केळी. गीता वाचली, आज ६-२३० 
वाजतां बापू आश्रमांतून ( दांडीकूचसाठीं ) निघणार 
आहेत ह्याचे स्मरण करून, खास इंश्वरस्मरण 
केळें ब त्यांना यश मिळावे म्हणून प्रभूचे साह्य 
याचिलें...आजपासून सकाळीं एक पाव व दोन 
ओस लोणी मागितले आहे. 

“६: १३-३-३०; चार वाजतां उठलो. प्राथना 
व रामायण. घक्षू्न खाट व आंथरूण आलीं. बाहेर 
निजायची परवानगी मिळाली, दिवा बाहेर ठेवून 
रात्रीं वाचले... | 

५६ १९-३-३१० : आज सकाळीं अडीच 
वाजता उठलो. 1011118 ॥18111)(01) चार 
वाजेपयत वाःचून पुरं केळे. भग प्रार्थना केंळी व 
रामायण वाचळें, पांच वाजतां ()'९०1701 चें 
५१९1०5 01 द्या) णेत एित्रायक्ाण ३8") 
भाग १ ला वाचायला घेतलें, 

६ २०--३-२० : * विश्वभारती ? मापक 
विद्यापीठांतून आलें होते, ते सुपरिन्टेन्डेन््जवळच 
होते, तें पाठविळें. ' प्रस्थान ' मासिक व “ मॉडन 
रिव्ह्यू ? अजून त्याच्याजवळच आहे. तीं तो 
देत नाही. 

:££ २२-३-३० ! दहा वाजतां वजन करायला 
डेक्टर आले, तीन रत्तळ वजन कमी भरलें. आज 
सकाळचे खायचें सोडलें, अपचनासारखे झाल्या- 
मुळें तोंड आलें आहे. संध्याकाळचे जेवणहिं 
सोडलें आहे. 

“८ २४-३-३० : आज एक वेळ खाले. 
सायकाळीं फक्त दघ घेतलें 

५ 2१-३-३० ; अंबालालभाईकडीळ सहा 
पुस्तकें वाचून टाकलीं, ती. आज परत पाठविली, 
त्यांनीं दुसरीं तीन पाठविली आहेत. 

££ १--४-२३० : ' मॉडने 
: पंच ? वगेरे मगेक्षिनें दिलीं, . . 

५६ २-४-२० : अलाबद्दल जेव्हां मर्जीला 
येईल ते मिळण्याची सोय झाली. तेव्हांपासून दोन 


हर 


तीन दिवस प्रयोग करून ठरविलें की, सायंकाळी 


) 


रिंह्यू १ 


गु. भाव & 


अनुक्रमणिका 


कैद्यांना माझ्या वॉडोत आणलें. 
3 -- 49. य ४१ 
केदयांच्या क्लासाजद्दळची हकीगत ऐकली, त्याचा 


फक्त दूध, भात व दुपारी रोटी, लोणी, भात, दही, 
डाळ ( आमटी ) भाजी हें खावयाचें 

६ ६-४-३० ; आज सकाळीं चार वाजतां 
उठन राष्ट्रीय सप्ताह ताजरा करण्यांत यश यावे 
आणि गुजरातेची लाज राखली जावी म्हणून 
पुष्कळ प्रार्थना केली, .. 

५ ९४-३० ! कलेक्टर टेळर व पोलिस 
सुपरिन्टे्डेन् ओ ? गोरमन नऊ वाजतां आले. 
त्यांना ' खेडा जिल्ह्यांतील केद्यांविषधरी काय कह 
इच्छिता ! ते विचारळें. मग ते तिकडे गेले, सर्व 
त्यांच्याकडून 


निकाल करायचे टेलरने ठरविळे होते. त्यानें साग 
काढला. त्याने वाटेल त्याला वाटेल त्या क्‍्लासांत 
नोंदळें तरी आमची हरकत नाहीं, मात्र आम्दां 
सवांना जेलमध्ये सारखीच ट्रोटमेन्य मिळाली 
पाहिजे, मग आमची कांहींच हरकत नाहीं. सवोचे 
खार्णें सारखें, राहायचे सवीनीं एकत्र आणि 
कोणत्याहि प्रकारचा भेदमाव असतां कामा नये, 
अशी व्यवस्था झाली, तर मग सरकारी दपरांत हवा 
तो वर्ग हवा त्याला दिला तरी आमची हरकत 
नाहीं, तो त्याप्रमाणें हुकूम देऊन गेला. . . 

££ १ ०-४-३० : ऑफफिसांत सुपरिन्टेन्डेन्टने 
खाण्यासंबरधीं वहन आलेला हुकूम दाखविला... 
मीं म्हटळें कीं प्रत्येक केद्यागाणिक सरकार किती 
खर्च करूं पाहते ते आम्हांला सांगा, त्यांतून आम्ही 
आपली व्यवस्था करून घेऊं, पण आम्हांला 
अनुकूल नसलेली व्यवस्था तुम्ही कराळ, आमच्या 
खाती खर्च लिहाल, तर तें आम्हांला कबूल 
नाहीं. आम्ही सामान्य केद्याचेंच खाणें घेऊ 
आम्ही येथे मोजमजा करायला आलेलो नाहं, 
तवेच आम्हांला अपठुक एक वस्तु पाहिजेच अश 
नाहीं. पण जे हक्कानं मळत अलल ते आस्द 
घेणार.... सायकाळीं कळविळे को. आमच्या 
म्हणण्याप्रमाणे कामचलाऊ व्यवस्था मंजूर केली 
आहे व सरकारकडे लिहिलें आहे 

6६ ११-४-३० : कलेक्टर, कामेरानर आले 
म्हणजे प्रत्येक केंद्यानं भापल्या कोठडीच्या दारा! 
सरळ उभें राहिळें पाहिजे, अश्ली मागणी सुपरिन्टे- 


ष्‌ ४] 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नॅवभारतं 


न्डेन्ट आमच्याजवळ सारखा करीत होता. मीं 
त्याला साफ नकार दिला आणि सांगितलें काँ, 
मानहानि होईल अशा कोणत्याहि स्थितीच्या 
अघीन व्हायला आम्ही तयार नाहीं. सभ्यता किंवा 
शिष्टाचार याबाबत आम्ही चूक करणार नाहीं. 
मात्र स्वामिमानाला घक्का लावणारी कोणतीहि गोष्ट 
आम्ही स्वीकारणार नाहीं. 

“ १९-४-२३० : जेलमधील इतर सामान्य 
कैद्यांत असंतोष आहेसे दिसळें. एका पुढारी 
केद्याकडून कळलें कीं ते सर्व अन्नसत्याग्रह करणार 
आहेत. मीं त्याला कारण विचारळें आणि कांही 
चास किंवा तक्रार असेळ तर प्रथम मला कळवा 
अते त्याला सांगितलें. . . 

“ २०-४-३०; त्या कैद्यांनी सकाळपासूनच 
: गांधीजी की जय / म्हणुन घोषणा सुरू केल्या. 
सामच्यापेकीं तरुण लोकहि त्यामुळें क्षुन्ध झाले व 
सहानुभूतीदाखळ अनत्याग करावा असें म्ह्णूं 
लागले, मीं नाहीं म्हटले तेव्हां त्यांना राग आला, 
तरी पण मीं भक्कमपणा सोडला नाहीं,,,.सायकाळीं 
मीहि त्यांना खूप समजाविले, पण त्यांच्या तोंडावर 
अजूनहि रोष दिएतच होता. 

“ २२-४-३० : आज जेलमधल्या इतर 
केद्यांनी आपला उपवास सोडला. पण कामावर 
जायला नाहीं म्हटले, १ 
४४ येथपयेतची डायरी लिहिलेली आहे. यांतील 
कथ्याच्या वर्गांची व संयुक्‍त स्वैंपाकघराची व्यवस्था 
पुढें फार दिवस चालली नाही. महिना होईतो 
पर्यंत कैद्यांची संख्या फार बाढली व सरकारने ही 
व्यवस्था वंद केली. ?? 
एक सामाजिक समस्या 


महाराष्ट्रांतील सुप्राथेद्द विचारवंत ब समाज. 
शास्रज्ञ श्री. ना. गो. चापेकर यांचा ' एक 
सामाजिक समप्या ? नांवाचा विचारप्रवपैक लेख 
* सह्याद्री, च्या फेब्ळवारींच्या अंकांत आला 
आहे. प्रसिद्ध पारशी विद्वान्‌ प्रो. पी. ए. वाडिया 
यांच्या ' पारसीजू एअर दि शेंडोज़ थिकन्‌ ? 
नांबाच्या पारशी समाजाच्या सद्य;स्थितीबद्दळच्या 
ग्रंथाच्या निमित्तानं श्री. नानासाहेब चापेकरांनी 
समाजांतीळ पोरक्या मुलांच्या संगोपन-संबधैनाचा 


अनुक्रमणिका 


प्रश्न चर्चिला आहे. त्यांतून महत्त्वाचा भाग पुढे 
दिला आहे 

“६ प्रो, वाडियांनीं पारशी समाजांतील कित्येक 
कुटुंबांची पाहणी करून त्यांचा इतिहास चोखाळून 
आलेले अनुभव पुस्तकलूपानें प्रसिद्ध केळे आहेत. 
हे अनुभव अत्यंत उद्बोधक आहेत. ..जगांतील 
आजच्या कोडंब्रिेक स्थितीचे तंतोतंत प्रतिबिंब 
आपणांस त्यांत स्पष्ट उमटलेले आढळतें. 

५६ आज कुट्बसंत्थया मोडकळीस आली 
आहे. तेथे ऐकमत्य हात नाहीं. एकसूत्रीपणा राहत 
नाहीं, मुलांवर ह्या सवांचा परिणाम झाला नाहीं 
तरच नवल... आईबाप कसे व्हावे है शिकविणारी 
विद्यालय हबीं आहेत, पण तीं कोण काढणार. . . 
मुळेंही आई व बापया दोघांची. असे असून कायदा 
एकालाच ओळखतो. आईब्बापांत वितुष्ट आलें 
की, अज्ञान मुलांचा तात्रा एकालाच देण्याचा 
आग्रह कायद्यानें कां धरावा समजत नाहीं... 
आईबापांच्या भांडणांतून जेव्हां पालक नेमण्याचा 
प्रश्न उदूमबतो तेव्हां अश्या मुलांची थिता वाह- 
णारा कोणी नाहीं. अशा स्थितींत मुलें दुराचारी 
निघणें अपरिह्ाय आहे. हा अत्यंत बिकट असा 
सामाजिक प्रश्न आहे. 

“ पारशी समाजांतील एक हूदयद्रावक घटना 
-पोरक्‍्या तीन बुद्धिमान मुलींची*करुणकथा--प्रा, 
वाडियांनीं नमूद केळी आहे. त्या तीन हुद्यार मुली 
देशोधडीला आगल्या. समाजाने इतके कर्तृत्व व्यथर 
दवडलळें ह्याची हळहळ कोणाला बांटेळ काय ? मुलें 
हीं राष्ट्रांची संपात्त आहे, ती आपण गमावीत 
आहों, लोकांकडून जमीन मागून घेण्यापेक्षा मुलें 
मागा आणि त्यांना लौकिकवान्‌ नागरिक बनवा 
अल सांगण्याची पाळी आढी आहे. बहकलेल्या 
झुलांमुलींना उचित उपायांनी सन्मागीळा लावणारे 
कोणीच पुढारी पुढें येत नाहीत. ह्या मुलांकरिता 
खतंत्र सत्था निमाण होणें अवश्य आहे. किंबहुना 
सरकारने स्वतंत्र खाते स्थापन करून सरकारी व 
निनसरकारी स्त्रीपुरुषांच्या मध्यस्थांने हें सामाजिक 
खल्पाचे कार्य तडकाफडकी हातीं घेण्याइतके 
निकडीचे आहे. निदान प्रथम सरकारने ठिक- 
ठिकाणी वर बर्णिल्याप्रमागे वायां जात चाळळेली 


ष्‌ र्ट 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


8” नवभारत ते. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


साॉरसंकलन 


मुळें आपल्या ताब्यांत घेऊन अनुरूप शिक्षण- 
पद्धतीची वतातिग्रहं स्थापन करावीं, 

“६ नाइलाजाने सामाजेक, कोटुंबिक व 
वैयक्तिक बाबींकरितां संस्था निर्माण करा म्हणून 
म्हणावें लागत आहे. खरा उपाय विवेकशक्तीचा 
विकास हाच आहे. शिक्षणाने अश्या प्रकारचा 
विकास साध्य होतो. पण हे शिक्षणच विद्यमान- 
काळीं दुर्मिळ झाळे आहे. प्रो, वाडियांनीं म्हट- 
त्याप्रमाणें आम्ही शिकवितो, शिकत नाही. 

“ गतकालीं राष्ट्ररचना अशी होती कीं, 
कुटुंबाच्या बाहेर माणसाला कोणतेंच कार्य करण्या- 
सारखें नव्हतें. त्याला कुटुंबाचेंच अगत्य. आतां 
ही स्थिति अगदीं पालटली आहे. यांत्रिक युगामुळें, 
लाकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे, मनुष्याचे खासगी 
जीवन संकोच पावून खळबळ करणाऱ्या राष्ट्रीय 
जीवनाकडे तो' ओढला जात आहे. त्याचें कार्यक्षेत्र 
राष्ट्रव्यापी झाळें आहे. हा बदल कुंटुंबसंस्थेच्या 
मुळावर आला आहे...जनकत्वाच्या पलीकडे 
मुलांच्या मनावर इष्ट संस्कार करण्याचें सामर्थ्य 
आई बापांमध्ये राहिळें नाहीं. व्याक्ति आतां कोडुंबिक 
न राहतां सावंजनिक झाली आहे. ह्यास्तव 
कुड॒वसंस्थेचें संवधन करूं पाहणारांचे प्रयत्न कित 
पत यशस्वी होतील त्याची शंका वाटते. नवीन 
परिस्थितीला अनुरू्ष अशीच उपाययोजना करणें 
जरूर आहे... 
पाकिस्तानांतील अहमदिया-विरोधी आंदोलन 

जातीयतेची तुलना भस्मासुराशी करतात, नुकती- 
चच पाकिस्तानांत जी अहमदिया-पंथाविरूद्ध धर्म- 
युद्धाची घोषणा व चळवळ चालू होती, त्यामुळें तर 
द्वदी तुलना सवोशाने खरी ठरली आहे. जातीयता 
हे. पाकिस्तानचे एक शक्तिकेन्द्र होते, आणि 
त्याच जातीयतेमुळें आज पाकिस्तानी सरकारपुढे 
ब्रिकट परिस्थिति उभी राहिली आहे. काहीं काळा- 
पूर्वी पूर्वीपाकिस्तानांत जशी हिंदु अल्पसंख्यांकांची 
द्या झाली तशीच दशा अहमदिया नांवाच्या 
मुस्लिमधर्भ मानणाऱ्या पंथाची करावी यासाठीं 
मुस्लीम मुलांनी व मोलवीनीं जनतेला चतविलें 
आहे. पाकिस्तानचे चाणक्यसददश परराष्ट्रमंत्री श्री, 
झाफरछाखान हेया पंथाचे असल्यामुळें त्यांच्या 


1 


राजीनाम्याची मागणी करण्यांत येऊन त्यापाटीं 
निःशस्र आंदोलन प्रथमतः सुरू झाळे, पग पाक 
पंजाबांत तर त्याची परिणति हिंसक अत्याचारांत 
झाली, तेथल्या मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा 
लागला आहे. अश्या या मोठ्या बिकट परिस्थितीला 
कारण झालेल्या अहमदिया-पंथाविषयींची माहिती 


। टाइम्स ऑफ इंडिया? (५-४-५२३), वरून पुढे 


थोडक्यांत दिली आहे: 

अहूमदिया-पंथाचा इतिहास फार जुना नाहीं. 
१८८९ सालीं मिझा गुळाम अहमद यांनीं या पंथा- 
ची सुरुवात केळी, बावर बादशहाच्या वेळीं कोणी 
मिझा हादी बेग नांवाचा सरदार समरकंदहून हिंरु- 
स्थानांत आला व त्याला बाबरने अमृतसरजवरळाील 
सध्यांच्या कादियान ( (२9तां8ा] ) शहराच्या 
आजूज्राजूळा ७० खेड्यांवर काझी म्हृणजे मामले- 
दार म्हणून नेमळें. त्यार्ने तेथें इस्लामपूर-काझी 
नांबांचें गांव वसावेळें व तेच पुढे कादियान नांवान 
प्रासिद्ध झालें, हे कादियान गांव भारताच्या हद्दीत 
आहे व तेंच या पंथाचे मुख्य क्षेत्र आहे. 

१८८० सालीं मिझा गुलाम अहमद यानें 
: बुहीन-इ-अहमदिया ? नांवाचें पुस्तक लिहिलें व 
आपल्याला देवी साक्षात्कार घडला आहे असा 
दावा त्यांत केला. १८८९ सालीं अहमदिया- 
पंथाळा त्याने सुरुवात केली आणि आपणच 
मुस्लिमांचे सवत्रेष्ठ पैगंबर “ महृदी ' आहोंत, 
खिस्त्यांचा “ मेसाया ? ( ॥1९5819)1 ) पण 
आपणच आहोंत व हिंदूंचा “ निष्कलंक अवतार? 
सुद्धां आपणच आहोत अशी घोषण। त्यानें केली, 
अहम्नदिया-पंथाचें जागातिकत्व अशा प्रकारें त्यांने 
सिद्ध केलें आणि सर्व धर्मांचे अंतिम प्रेषित 
आपणच आहोत अशा मान्यतेने तो लोकांपुढे 
आला, 

याच्या शिकवणीचा परिणाम मुश्‍्लिम जनतेवर 
खास झाला. त्याने हें मान्य केळें कीं कुराण हेंच 
जगांतील सवे ज्ञानाचे भांडार आहे. मात्र त्यांने 
असेंहि म्हटलें को, कित्येक भ्रष्ट आचारांमुळें 
इस्लामचा मूळचा जोम कमी झाला आहे. त्यानें 
कडव्या धमेयुद्धाळा विरोध केला असला, तरी 
हिंदु, खिस्ती व शिया या धमोविरुद्ध त्याने कडक्‌ 


५९ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


प्रवचने केळी, या अहमदिया-पंथाळा कर 
झोलवींकडून, खिल्ती मिशनऱ्यांकडटून व॒ पंडित 
छेखराम यांच्यासारख्या आर्यसमार्जायांकडून अत्यंत 
विरोध ज्ञाळा, या पंथाची तर्च्वे मिझाच्या पुढील 
तीन ग्रंथांत नमूद केलेलीं आहेत : ' कत्तेह्‌ इस्लाम, ' 
६ तोझी इ-मरम ? आणि “ इझाला-इ-ओशम.? 
त्याच्या शिकवणींत भविष्ये वताविलेली असत व 
त्यांपेकी कांहीं खरीहि ठरत, उदा. पंडित ठेखराम 
यांचा भयानक मृत्यु आणि अबदुल्ाा अथम या 
खिस्ती प्रचारकाचा अंत यांसंबंधीची भविष्ये 
प्रत्यक्ष घडलीं, या पंथाच्या प्रवर्तका्चे म्हणणें 
असेहि आहे कॉ, खिस्त हा क्रूसावर चढलाच 
नाहीं; तो हिंदुस्थानांत निसटून आला आणि 
काइमीरांतत्याची कबरहि आहे ! 

सुरुवातीला या पंथाळा फारसा पाठिंबा मिळाळा 
नसला तरी आजमितीला या पंथाचे दरलक्षांवर 
अनुयायी आहेत. हिंदुस्थानच्या सभोवतीच्या बहु- 
तेक देशांत ते पसरळेळे आहेत; आणि आफ्रिका, 
इंग्लंड व अमेरिका अशांसारख्या देशांत त्या 
पंथाच्या शाखा व प्रचारक आहेत. संख्येच्या मानाने 
फार मोठ्या प्रमाणांत या अहमदिया-पंथाचें वजन 
लोकांवर आहे. याचीं कारणें, त्या पंथांतील लोकांची 
आर्थिक सुस्थिति आणि त्यांचा धघमोतराचा 
जाज्वल्य उत्साह हीं होत. 

कटर जुना मुस्छ&ीम घम आणि हा अहमादिया- 
पंथ यांच्यामधील मुख्य मतमेदाचा मुद्दा म्हणजे 
अहूमादियांचा ' जेहाद ) म्हणजे हिंसक धर्मयुद्धाळा 
असलेला कडक विरोध हा होय. इस्लामचा अतिम 
पेगंबर महदी हा योड्डाच असेल असें सनातनी 
मुस्लिसांप्रमाणें ते मानीत नाहींत. धघमोतराचा 
त्यांचा मार्ग चर्चां आणि मतपरिवर्तन हा आहि. 
फाळणीपूर्वीच्या मध्य पंजाबांत अहमदी प्रचारक 
ब आर्यसमाजी पंडित यांच्यांत मोठे कडाक्याचे 
वाद होत, खेळांच्या सामन्यांप्रमाणेंच, पण जातीय 
दृष्टीने, बाजू पाडून केलेल्या या चचीमुळेहि 
जातीय दवेंब उळट वाढीसच लागला. 

अहंमदियांचा सध्यांचा पंथप्रमुख मिज्ली बशीर- 
उद्‌दीन अहत्द हा. फाळणीनंतर पाकित्तानांत 
गेळ[. परंतु त्यानें आपल्या कादियान या मुख्य 


क्षेत्रांत ३०० कुटुंबं त्लींच ठेविली, फाळणी- 
नंतरच्या हृत्याकांडांत या अहमदीया कुटुंबांपैकी 
कोणालाहि कांहीं त्रास पोंचला नाहीं ही गोष्ट 
हिंदु व शीख या उभयतांर्साह भूषणावह आहे. 
कादियान येथें पुन्हां अहमदियांचीं संमेलने भलं 
लागलीं आहेत व त्यांचें धार्मिक कार्य अत्यंत 
शांतपणे चालूं देण्यांत येत आहे ही गो हिंदुस्थान- 
च्या निवमी वृत्तीचीच द्योतक आहे. 

या अहूमदीयांना पाकिस्तानांत एवढा विरोध 
व्हावा याचीं मुख्य कारणें धार्मेक, राजकीय 
आणि आर्थिक आहेत. धार्मेक मतमेद वर 
आलाच आहे. आर्थिक दृष्टीने बहुतेक अहमदिया 
लोक भरभराटलेले आहेत हेंहि त्यांच्याबद्दलच्या 
द्वेषाचे एक कारण आहे. आणि मि. झाफरुला- 
खानांसारखी अहमादिया-पंथांतील प्रभावशाली 
व्याक्ते परराष्ट्रमंत्री असून पाकिस्तानी.राजकारणावर 
तिची छाप फार आहे. माजी मुख्य प्रधान 
नाझिमुद्दीन यांच्या ते अतरंगांतळे आहेत ही गोष्ट 
त्यांच्याबद्दळच्या असूयेला कारण झालेली असावी. 

कांही असलें तरी या अहमदीयाविरोधी 
चळवळीमुळे आणि अइमदीयांच्या चाललेल्या 
छळामुळे कट्टर धर्मनिष्ठ राज्यतेत्रांचे व प्रजेचे 
अंतरंग उघडे पडलें आहे हे निश्चित. 
नवचीनमधील शिक्षणप्रसार 

चीनमध्ये आर्थिक व राजकीय गोष्टींप्रमाणेच 
शिक्षणाभाबतहि आमूलाग्र क्रांति घडत आहे. तिचे 
थोडें दर्शन ' मॉडनं रिव्ह्यू 'च्या जानेबारीच्या अंकांत 
दिलेल्या “ पीपल्स्‌ रिपब्लिक ऑफ्‌ चायना - 
मधील व्विनी शिक्षणमंत्रयाच्या वक्‍तव्यांतील एका 
उताऱ्याव€ून घडते. तेथून पुढील काहीं भाग 
संकलित केला आहे : 
वि श्र तीनमध्ये या सहामाहीत कोलिजच्या 
विद्यार्थ्योची संख्या २,१९०००, माध्यमिक 
शाळेतील विद्यार्थी ३२०,७०००० व प्राथमिक 
शाळांतील विद्यार्थी ४,५०,००,००० इतके 
असतील, १९४६ मध्ये चांग के-शेकच्या कार. 
कोदीत कळिज ब माध्यमिक विद्याथ्यीच्या संख्येपेक्षा 
दी संख्या इ नीं जास्त आहे व प्राथमिक शाळेदील 
विद्यार्थ्यांची संख्या तर्‌ दुप्पट झाली आहि. 


६७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


॥९॥०७ 
«८ ुणिव्याळ >» क! 


प क 
त्री, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकळन 


££ एजिनिअरिंगकडें कलिजांतील ३५.४ टक्के 
विद्यार्थी गेळेळे आहेत, १९४६ मध्ये फक्त १८.९ 
टक्केच होते. शिक्षक-अध्यापन कॉलेजांत १९४६ 
पेक्षां आज ९ ० टक्के संख्या अधिक आहे. या वेळीं 
माध्यमिक धंदेविषयक ( टेक्निकल ) शाळा मोठ्या 
प्रमाणांत वाढविण्यांत आल्या आहेत व त्यामुळें 
चीनच्या आर्थिक पुन्धटनेच्या कामांत मदत होणार 
आहि. 

“ मजूर व शेतकरी यांच्या मुलांच्या शिक्षणाकडे 
खास लक्ष दिलें जाते. त्यांची मुळें प्राथमिक शाळेत 
८० टक्के, माध्याभेक शाळेत ६० टक्के व कोलेजांत 
२० टक्के असतात, शिवाय लहान मुदतीच्या प्राथामिक 
व माध्यामिक शाळा प्रोढ मजूर व शेतकरी यांच्या- 
साठीं उघडलेल्या आहेत, सरकारकडून कॉलेजे, 
माध्यमिक व्यावसायिक शाळा व शिक्षकअध्यापन 
शाळा यांतल्या विद्याथ्यांना जी अन्नविषयक मदत 
मिळते त्याव्यतिरिक्त या प्रौढ शाळेंतील 
विद्याथ्यांना खास निराळी मदत मिळते. 

५ रात्रींच्या शाळांतारख्या [रेकाम्या वेळांतील 
शाळांची संख्याहि वाढत आहे. या वर्षी 
३०,२०,००० मजूर त्यांत शिकत आहेत. १९५१ 
मध्ये १ काटी ४० लक्ष शेतकरी तेथें शिकले, 
१९५२ मध्ये त्यांची संख्या २ कोटी ४० लक्ष 
होईल असा अंदाज आहे. गेल्या हिंवाळ्यांत 
साक्षरता.प्रसाराच्या शाळांत ४ कोटी २० लक्ष 
शेतकरी होते; येत्या हिंवाळ्यांत ही संख्या ५ 
कोटींपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. 

५: चीनमधील या नव्या शिक्षणपद्धर्ताचें 
वैशिष्ट्य हें आहे कीं, कोणत्याहि मार्गाकडून उच्च- 
शिक्षणाकडे विद्याथ्यांना जातां येते. थोड्या 
मुदतीच्या शाळा, रिकाम्या वेळांतील शाळा व 
व्यावसायिक शिक्षणाच्या शाळा यांतूनहि, 
माध्याभिक शाळांप्रमाणंच, उच्च शिक्षणाच्या 
विद्याळ्यांत प्रवेश मिळूं शकतो. अश्या प्रकारे विद्या- 
पीठें व कॉलि्जे ही श्रमजीवी लोकांच्या मोठ्या 
संख्येला मोकळीं करून देण्यांत आलीं आहेत. ?? 


: शिक्षण अने साहित्या च्या म्नाचच्या 
अंकांत यासंबंधीं लिहितांना ' हरिजन 'चे संपादक 


श्री. मगनभाई देसाई यांनीं पुढील माहितीहि 
टीपॅत उदधृत केली आहे. ते लिहितात : 

“ येथें आणखी एक गोष्ट नमूद करावयास 
पाहिजे. ती ही कीं, चीनमधील उच्च शिक्षणाचे 
कामहि चिनी भाषेंबूनच चालते, व तेथेहि पाठय- 
पुस्तकांच्या मालिका लावलेल्या नसतात. ही गोष्ट 
चीनमध्ये जाऊन आलेल्या श्री. मुजीब यांनीं 
आपल्या डायरींत नमूद केली आहे. ते म्हणतात 
कीं, ' विद्यापीठांतील ग्रेंथालयांत असलेल्या पर- 
देशी भाषेंतील पुस्तकांचा उपयोग हे विद्यार्थी 
फारस्ता करूं शकत नाहींत, सर्व शिक्षण चिनी 
भाषेतून चालतं व चीनबाहेर मिळणारे ज्ञान पर 
देशी भाषा जाणणारे विद्यापीठीय अध्यापक सरळ 


मिळवितात. यामुळे युवकांच्या मनाला फार 
भ्रमन्ती करावी लागण्यासारखी स्थितीच तेथें 
नाही, 


आपल्याकडेहि असेंच व्हावयास पाहिजे, 
इंग्रजी भाषा विद्यार्थ्यावर लादण्याची कांहींहि 
जहरी असू नये. 
नवचीनचीं लोक-ग्रेथाल्यें 

: चायना रीकन्ष्ट्रक्ट्स ' ( सप्टें.-आक्टो. 
१९५२) वरून श्री, भगवान्‌ कृष्ण वाडीकर 
(पुर्ण) यांनीं चीनच्या लोक-ग्रंथालयांविषयीं 
पुढील माहिती संकलित केळी आहे : 

पूर्वी चीनमध्ये ग्रंथालये होतीं, परंतु तीं 
ग्रंथालये खऱ्याखुऱ्या अर्थानें ढोक. ग्रंथालये नव्हतीं. 
ग्रंथालयाच्या इतिहासाकडे जर आपण पाहिलें तर 
अर्से दिसून येईल कीं, सर्वसाधारण देशांमधून 
ग्रंथालये ऐशर्याची, देशाच्या मानविन्हाचीं 
अशीं प्रतीके होतीं. त्यापासून सर्वसाधारण लोकांना 
उपयोग नव्हताच. जितकीं म्हणून ग्रंथालयांत 
पुस्तके कमी फाटलेली, जितका नीटनेटकेपणा 
जास्त, तितकें भ्रंथालय आदर, अशी सर्वेसाधारण 
कल्पना होती. थोडक्यांत ग्रंथालय हे प्रदर्शनाचे 
एक दालन, असें समजण्यांत येत असे, असा 
ग्रंथालयाचा सरवेसाधारण इतिहास आहे. त्याला 
चीनच कसा अपवाद असणार १ चीनमध्ये पूर्वी 
ग्रंथालयांची वाढ अगदींच व्यस्त प्रमाणांत होती, 
मुळांत ग्रेथाल्यांची संख्या कमी व व्यवहारांत 


ह$ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सावळागोंधळ त्यामुळें चीनची ग्रंथालयविषयक 
परिस्थिति बरीच असमाधानकारक होती. 

क्रांतीनंतरच्या कालांत नवचीनचे .सांस्कातिक 
दृष्ट्या जें पुढचे पाऊळ पडलेळें दिसते, त्याळा 
तेथील ग्रंथालयाची क्रान्तिकारक वाढ व यरास्वी 
सुधारणा ह्या गोष्टी प्रामुख्यानें जबाबदार आहेत. 
क्रांतिकालानंतर या प्रांगणांत फारच झपास्यार्ने 
वाढ झालेली दिसते. तेथील ग्रंथाल्यांचें कार्य हें 
नवचीनच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक ध्येयाचे प्रतीक 
समजलें जातें. 

नवःचीनच्या ग्रंथालयांची रचना ही देशव्यापी 
अशी झालेली आहे. तेथील ग्रंथाल्यांना सुसंबद्ध 
स्वरूप देण्यासाठीं पुढील संस्थांचे त्यांना सहकार्य 
मिळतें : (१) तेथील सांस्कृतिक खार्‍या- 
(१111137 01 (ए](पा'2 ) च्या नेतृत्वाखाली 
राजधानीपासून ते लहान खेड्यापर्येतची ग्रेथालये 
चालत असतात. (२ ) नवचीनच्या शिक्षणखात्या- 
(त ७ 1व्वेपल्1 ) च्या नेतृत्वा- 
खाळी १४० विद्यापीठ-ग्रंथाल्ये, ६०० माध्यमिक: 
शाळेय ग्रंथालये आणि इतर असंख्य शालेय 
ग्रंथालये काम करीत असतात. ( ३ ) अखिल. 
चीन मजूर-संघटनेच्या साहाय्याने कामगारांसाठी 
ग्रंथाल्यांच्या कार्याचे एकच एक अते सुसंघटित 
जाळें विणण्यांत आळे आहे. (४ ) सेनिकांताठी 
संरक्षणखात्यातफे ग्रंथालयांचे संवधन करण्यांत येतें, 

नवचीनमधीळ प्रादेशिक ग्रंथालयाचे कामकाज 
हे इतर ग्रंथालयास आदर्श व मार्गदर्शनपर असें 
असतें. पुढीलप्रमाणे प्रादेशिक ग्रथाल्ये अस्तित्वांत 
आलीं आहेत : ( १ ) ' पेर्किंग ग्रंथालय ! हें चीन 
लोकराज्याच्या नेतृत्वाखाळीं काम करते, हें मध्यवती 
ग्रंथालय आहे, ( २ ) पूर्व चीनमधील ' नांकिंग 
ग्रंथालय '. (३) नेक्रत्य चीनमधील ' च्युंग- 
किंगरचें लोकग्रेथाळय >. (४) वायव्य चीनमधील 
: हनचाउ ( 1,91011007) चे लोक-ग्रंथालय *, 
(५) इशान्य चीनमधील मुकडेनचे ळोक-ग्रंथाळय, 
(६) वुचग ( पलाहयाश) ला नुकतेच 
निघालेले प्रादेशिक ग्रंथालय 


पेकिंग  ग्रेथालयांत मे १९५२मर्ध्ये वाढीचे द्योतकच होय. 
२१,४८०८७ ग्रंथसंख्या हाती. १९५१ मध्ये नवचीनमधील खेड्यांतील ग्ेथालयेसुद्दा कारच 
ष्र 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका यी 


पेकिंगच्या मध्यवती ग्रंथालयात ६ भव्य प्रदर्शने 
आणि ५८ लहानलहान प्रदरीने भरविली गेली. 
शिवाय १० संदर्भसुलम अशा ग्रुंथावल्या 
( 131011021'१111105 ) उपलब्ध केल्या गेल्या. 
पेकिंग-ग्रंथालयाने ग्रंथांच्या देवाण-वेवाणीसाठी 
फारच मोठ्या प्रमाणांत १८ प्रजुख ग्रंथाल्यांशीं 
संतंध जोडले आहेत. शास्त्रीयज्ञानसंवर्धनासाठी 
रशियासुद्धां ७ देशांशी ग्रंथ-देवाण-घेवाणी चे संबंध 
प्रस्थापित केलेले आहेत. 

प्रादेशिक ग्रंथालयांची वाढ पुढीलप्रमाणे 
दिसून येते ः 


वप ग्रंथालयसंख्या 
१९५० ३७ 
१९५१ ४५ 
१९५२ ५९ 


प्रत्येक प्रादेशिक ग्रंथालय स्वतःच्या नेतृत्वा- 
खाटी स्थानिक महत्त्वाच्या गोष्टीचें संश्लोधन 
करवून घेते. उदा. द. कुन्मिग ग्रंथालयानें युनान 
प्रांताच्या इतिहासाच्या संशोधनासाठी स्वतंत्र 
असा विभाग निर्माण केला आहे. 

सध्यां लोक-ग्रंथालयांमध्ये शिशु व बालकां- 
साठों ग्रंथालयाचा व वाचनालयाचा स्वतंत्र अप्ता 
विमाग चालविला जातो. शित्राय बालकांसाठी 
स्वतेत्न मोठीं अशीं प्रंथाल्ये नवचीनमध्ये अस्ति- 
त्वांत आलीं आहेत, 

कांतिपूवेकालांत कामगारवर्ग संस्कृतीपासून 
मुद्दाम अलग ठेवला गेला होता. ज्ञानसंपादनाची 
मक्तेदारी ठराविक वर्गाकडेच होती. म्हणून सर्वे- 
साधारण लोकांस त्याचा फायदा मिळत नव्हता. 
क्रांतीनंतर सर्व ग्रंथालये कामगारांस मक्तद्वार 

, २3 

ठेवण्यांत आलीं. तेथील कामगार-मंडळांनी 


स्वतःकरितां अशा मोठचा ग्रंथाल्यांची स्थापना 
केळी आहे. ' लायत्ररी 


क 1 आफ ट्रेड युनियन 
न्सिल न कामगार.ग्रंथालयांच्या ८ शाखा 
निरनिराळ्या शहरी काढलेल्या आहेत. ' कामगार - 
मडळाची ग्रंथालयपद्धाति * ही नवचीनमधील 
कामगारवर्गाच्या सांस्कृतिक दृष्ट्या झालेल्य 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकलनं 


प्रगत झालेलीं दिसतात. त्यांचा उपयोग 
सवसाधारण अशिक्षित खड्टूतांस साक्षर करण्या- 
साठीं होतो. तेथील ग्रंथपाल हा खेड्टूतांमधूनच 
निवडलेला असतो व हवी असलेली आर्थिक मदत 
तेथाल खडूतच जमवितात. 

ज्या वेळीं ग्रेथालयामर्ध्ये नव्या व जुन्या 
पुस्तकांचा समावेश करण्यांत येतो. तेव्हां लोकांच्या 
गरजेकडे अधिक लक्ष पुरविण्यांत येते केवळ 
दुर्मिळ व महाग अशा ग्रंथाबलींना व ग्रेथावली- 
तिषयक पुस्तकांना तेथें स्थान दिलें जात नाही. 
म्रथालयामधून लोकांच्या पर्यंत ज्ञानाचा प्रसार 
व्हावा म्हणून संस्कृतिवाहकां ( ९] ४91153 )- 
ची योजना तेथील ग्रंथालयं करतात. पुस्तकांची 
ग्रेथालयांतून लोकांकडे देवाण-घेवाण कावडीसारख्या 
साधनांच्या द्वारें होते. 
दक्षिण आफ्रिकेतील उत्क्तांतिविषयक दोन शोध 

दक्षिण आफ्रिकेचा प्रदेश विचत तर खराच ! 
मानवी जीवनांतील एक दुःखमय प्रकरण तेथ सु&ू 
असतांच मानवी जीवनाचे जुने काठिण दुवे 
उकलण्याचें विधायक कार्यहि तेर्थे चाळू आहे ! 
मानवाच्या मानसिक व नेतिक विकासाला हरताळ 
फांसणारा वर्णद्वेबष आणि “ काळा आदमी च्या 
संहाराची तयारी ज्या देशांत जारीरने चालू आहे, 
तेथेच मानवाच्या शारीरिक विकासांतील खालच्या 
व ॒वबरच्या थरांतीळ गूढ पोकळीच्या जागा 
रचनात्मक शोधाने भरून काढण्याचे उत्कृष्ट 
प्रयत्नाह्दि तेथेंच चाळू आहेत ! प्राणिजीवनाच्या 
उत्कांतींत माझ्याचें स्थान सवीत खालच्या 
टॉकाळा म्हणजेच जीवसृष्टीच्या सुरुवार्ताला 
आहे, तर “ भादिमानव म्हणजेच पूर्ण शारीरिक 
विकासाचा मानव-.111110108-हा अगदीं 
वरच्या टोंकाळा आहे. खालच्या टोकाच्या 
मत्स्याहून वरची मत्स्याची एक जात फार प्राचीन 
काळीं होती वती आज नामशेष झाली आहे, असें 
शास्रज्ञ मानीत, त्या मत्स्याचे शास्त्रीय नांव 
: सी-ले-कॅन्य '. (_ 00९४०७1॥)-उच्चारतः 
8९2९-1९-01) ) असे आहे. त्याचे अत्तित्व 
अजूनहि आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावर शक्‍य आहे 
असें मत्स्यविज्ञानांतील जगप्रसिद्ध तज्श प्रो, जे. 


एल्‌. बी. स्मिथ यांनीं अनेक वषीपूर्वी जाहीर 
केलं होते. त्याप्रमाणं १९३८ सालीं त्या जातीचा 
मासा एका कोळ्याळा सांपडला, पग त्याचचे 


विच्छेदन करण्याच्या वेळेपर्यंत तो सडून गेल्यामुळें 
त्याच्या शरीररचर्नेतील उत्कांतिश्ास्त्रीय वेशिष्टये 
समजू शकलीं नाहींत. यंदा नव्या वषाच्या सुरवा- 
तीला त्याच जातीचा एक सासा उपलब्ध झाला. 
तो आणण्यासाठी प्रो, स्मिथ ग्रहॅमस्‌टाउनच्या 
ऱ्होड्स्‌ विद्यापीठांतून पंतप्रधान डा. मालन यांनी 
दिलेल्या खास विमानांतून रवाना झाले, * टाइम्स्‌ 
ऑफ्‌ इंडिया चे प्रतिनिधि एरिक रोंबिन्स्‌ यांनीं 
१८ व २३ जानेवारीच्या अंकांतून प्रो, स्मिथ 
व दुसरे संशोधक जॉन ताल्बोट राबिन्सन्‌ यांची 
माहिती दिली आहे, ती फारच वाचनीय आहे. 

ह्या सी-ले-कॅेन्य जातीच्या माझ्याचे दोन्ही 
बगलेंत असणारे वल्हींवजा पडदे किंवा कले 
माणसाच्या पंजांसारखे असतात. त्यांना पुढें बोटांचा 
आकारहि असतो. या माद्यांतूनच पुढे जल-स्थल- 
चर अशा दुहेरी शक्तीचे सरपटणारे प्राणी निर्माण 
झाले असावेत. या वर्षी मिळालेल्या माशाच्या 
छेदनांतून उत्क्तांतिविषयक काय नवा प्रकादा 
गवसतो ते अजून कळलेलें नाहीं. पण हा माला 
अजून आफ्रिकेच्या लगतच्या द्यात अस्तित्वांत 
आहि ही गोष्ट पुनः सिद्ध झाली हेंहि फार महत्त्वाचें 
आहि. 

दुसरा शोध आदिमानव जो ' अन्थोपस्‌ ? 
त्याच्या आधींचा मानवी उत्क्रांतीचा दुवाच असले- 
ल्या आदिभानवपूर्व प्राण्या-( (९1911 1)101)78 )- 
चा सांगाडा हाय. वानरांच्या जातींतील मानव- 
सदृश असा नर्‌-वानर ( ४]९-11181 ) ही वानरांतील 
शेवटची पायरी आणि माणसांतील आदिमानवाची 
पहिली पायरी, यांमधीळ हरवलेला दुवा (11183- 
102 11015) म्हणून या आदिमानबपूर्व माणसाच्या 
सांगाड्याचें महत्व फार आहे. संशोधक रोबिन्तन्‌ 
हे प्रिटोरियाच्या ट्रान्सव्हाळ म्यूझिअम वरील 
उच्च हुदृद्याचे अधिकारी आहेत. त्यांना दक्षिण 
आफ्रिकेतील कुजेसंडार्फजवळच्या स्वाटक्रान्स्‌ येथे 
टेढन्थोपसचे पांच प्रस्तरीभूत (1058111200 ) 
सांगाडे सांपडळे, दक्षिण आफ्रिकेतील शास्त्रज्ञांचे 


६३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


या. शोधाबाबत असें मत आहे कीं, नरवानर 
आणि खरा आदिमानव या दोहोंतील वैशिष्ट्यांनी 
युक्त अशा एका प्राण्याचें आस्तित्व होतं ह सिद्ध 
करणारी सदरहू घटना म्हणजे या शतकांतीळ एक 
फार महृत्त्वाची घटना हाय. राजिन्सन. यांच्या मतें, 
आतां थोड्याच वषीत उत्कांतीच्या दोन्ही 
टोकांमधीळ अजूनहि प्रकाशांत न आलेले दे 
उजेडांत येतील आणि मग उत्क्रांतिबांदाच्या 
विरोधकांची तोंडें या भक्कम पुराब्यामुळें कायमची 
मिटतील. 

या ' टेलेन्य़रोपत्त प्राण्यांचा वरचा ओठ आदि- 
सानवाच्या वरच्या ओठापेक्षां अधिक लांब असावा 
व त्याची हनुवटी बारीक असावी अत्ता रोमिन्सनचा 
तर्क आहे. ह्या प्रायी बोलत असावा कीं नाहीं या- 
पेददेल त्यांनीं कांहीं निश्चित मते दिलेले नाहीं, पण 
या संक्रमणावस्थेंतील प्राण्याला मानवी मेंदूसारखा 
भंदू होता वर तो कसल्या तरी प्रकारची वाणी 
वापरीत असला पाहिचे असे ते म्हणतात. या 
सांगाड्याशेजारीं दगडी हत्यारे सांपडली नाहींत, 
यावरून तो प्राणी दगडी हत्यारें वापरण्याएवढा 
उत्कान्त झालेला नसावा असे त्यांना वाटते. यां 
प्राण्याचे नाक तत्कालीन नर-वानराच्या, माकडाच्या 
नाकाएवढें बसकट नसावे, ह्याचा भंदू पूर्वी तेथेंच 
गवसलेल्या प्रस्तरीभूत नरवानरांच्या मेंदूयेक्षां मोठया 
आकाराचा असावा, कारण जंगलांतील मानवाचे 
नाक अजूनहि टेलन्योपप्तच्यासारखेंच आढळून येतें, 
असेंहि त्यांचे मत आहे. 

नर-वानरांच्या वेगवेगळ्या पांच 
सांगाडेहि दक्षिण आफ्रिकेत सांपडले आहेत. 
त्यांतील बाकीच्या जाती उत्क्रांतीत नामशेष झाल्या 
असल्या तरी निदान एका जातीचा नरवानर 
तरी या टेढेन्थोपसमध्ये उत्कान्त झाला असला 
पाहिजे, हृ। प्राणी खऱ्या मानवाचा पूर्वज होता हें 
निश्चित, मात्र तो शरीररचनाहश्या आधुनिक 
मानवा-( 'होमो सेपिएन' )तारखा असेलच असे 


जातींचे 


नक्की सांगतां येत नाही, 
स्वप्नांची लांबी 

रेटूक्लिफूच्या ' ए हिस्टरी ऑक्‌ड्रीम्स * या 
ग्रंथांतेन खालील माहिती संकालेत केळी आहे : 

स्वसाचा अभ्यास करणाऱ्यास, शोघान्तीं 
कळलें काँ, सर्वसाधारण स्वप्न फार तर तीस 
सेकंद टिकते; पण स्वप पडणाऱ्या व्यक्तीप्ठ मात्र 
वाटतें रात्रमर स्वप्न पडत असावे, एका माणसाळा 
झोंपीं गेल्यावर स्वप्न मध्यरात्री पडलें : 
तो समुद्रावर मुश्याफरीप्त गेला. एका जहाजावर 
त्याने पुष्कळ काळ नोकरी केली. तें जहाज फुटून 
घुडत असतां या माणसार्मे मोठ्या शिताफीने 
आपला जीव जचावळा आणि एका निर्जन नेटास 


पोहत पोहत तो लागला, अनेक दिवस 
त्याने जहाजाची वाट पाहिळी व शेवटी 


आशाच सोडून दिली. शेवटी त्याच्या भाग्याने 


एक जहाज त्या बेटास लागलें व त्यांतील 
माणसांनी त्याला आपल्यांत घेतलें. पुढें तो स्वतः 
त्या जहाजाचा मुख्य चनळा. आणि आपल्या 
सहकाऱ्यांसह तो चांचेगिरी करूं लागला, त्याचे 
जहाज अनेक सनुद्रांवर्न पर्यटन करी. या 
जीवनाचा त्याला अखेरीस उबग आला. इंग्लंडला 
आपलें जहाज त्यानें नांगरे आणि जहाज 
विकून किनाऱ्यावरील एका गांवी कसलळाता 
धंदाहि त्यानें सुद्ध केळा, पण दुर्देव त्याचें ! एक 
दिवस कोणीं तरी त्याला ' लुटा& बंडखोर ? म्हणून 
ओळखले. तो पकडला गेला आणि त्याला 
फांशीची शिक्षा झाली. त्याच्या गळ्याभोवती 
फांस पडला . आणि कोणत्या क्षणीं मृत्यु येणार 
याची तो बाट पाहात होता--_! इतक्यांत तो 
दचकून जागा झाला, शेजारच्या चर्चमर्धाल 
मध्यरात्रीचे बाराचे टोळ पडायला सुख्वात झाली, 
तेव्हां तो झोपी गेला होता, आतां जागा झाला 
तेव्हां त्या बारांतील शेवटचे टोल संथपणे पडत होते ! 


“->><>« >>> >>>. 


8 बळ, यार 
लोकशाहींची व्याख्या-- 
६६ जनतेच्या आर्थिक ब सामाजिक जी 
ब कार्यपद्धति म्हणजे ढोकशाही  -डॉ. 


बनात रक्तपाताबांचून कांति घडवून आणणारी सरकारी यंत्रण | 
ञ क ्िः ग रि 
बिडकर ( पुण्याच्या बकील-मंडळापुढें केळे 


१. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ल्या भाषंणांतून,) 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२९४१, |०, 8. 5177 
८०४०-००-००. आमचें नवें प्रकाशन अड“? 


खलीळ जित्रानक्रुत 


हि रे आणि 
ञझ ण क्ट दुडी टट 
हे र॒आणि हे रकण्या 
अनुवादक : श्रीपाद जोशी 
या सुंदर गद्यकाव्याच्या संग्रहाळा लिहिळेल्या प्रस्तावनेत आचार्य 
भागवत म्हणतात; *........ तो सादर्यदर्शी कलावंत होता हें 
खरं; पण त्याच्या सोंदर्यांची कर्पना मोहकतेळा भेदून 
जीवनाच्या सत्स्वरूपापर्यंत पोहोंचठेडी आहे. 7? 


:*२.५४४५.४११ ८४४२८/४०९.४४००४१ ../१.//४”५./४५/€१५ «२.५१»... छि 


र 


आपल्या प्रतीसाठीं आजच लिहा ; मूल्य १|। रुपया 


>4* यर काग (च आ 


यांशिवाय, जित्रानचीं खाळील पुस्तकें आम्हीं प्रकाशित केलेलीं आहेत : 
४9 (0 ट्र 6.४० 
१. जाोंवबन-दशन ( सचित्र चतुथावृत्ति ) रु. २|| 
२.प्रवासी रु. २ 
* 
हहे 


३. पेगेवराचा वगीचा रु. १॥| 


आचार्य जावडेकर यांचा ग्रेथराज 


आधुनिक भारत 


ण"ण्ल्वकरच प्रकाशितहोत आहे -- 


५४ ५४६४४४४५५४ ०“२./४४/४५/४४५ “४४४१५४ ५/९./५४४४४”/0 ४५/४४६./०४५”१ 


सुधारून वाढावेळेली दुसरी आवृत्ति 
पप्रे डमी ६५० : मूल्य १२॥ रुपये 
आपल्या प्रतीसाठां आजच नांवें नोंदवा. 


०५ ./”१./१८३.४/४७५.०/२ “३ 


र सळ षप्टीयग्रंथ गां 
: सुलभ राष्ट्रोय ग्रंथमाला, पुरणे २ 
भे २.५€*-/२//४४१५/ "४४१५४१४४७१ 4०८४१०५४१४ ०५५४४२० ळ "४०४१४५१ २४००५११ २०००००४४०५” 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


ष्ट्द धि ७५ प री 
न अमृतमहोत्सवी) >७ 


जर. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


